नवभारत 


रा अंकात - 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण 
श्री. प्रभाकर आपटे 

प्राचीन भारतातील पक्षुंबाद 
डॉ. गणेंदा थिटे 

सर्वेश्वरा'चा ज्ञानोपदेश 
क. अ. का. प्रियोळकर 

क्रोचेचे सोंदर्येशास््र : १६ ४ (उपसंहार) 
डॉ. रा. भा. पाटणकर 


४ ४0५७ इ 


शोक-नाटय आणि आनंद निर्मिती 
प्रा. ना. रा. दुंडगेकर 
पुस्तक परामशी | 
“: मराठी प्रकाशनांचे स्वरूप व परंपरा” 
-व ज्ञानप्रबोध 


रू. १-२ 


९ 
वष २९८ 
अंक आठवा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अ_ ष्र 
७.» हा 


0 ६१.३ ल्या ४१ ७. & क शि 


१" हि 6 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गी 1 
अप न ममी 
२६७, 


70 ८2.49 महाराष्ट्र शासन “-< 
षसह"४%१२₹ मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥((०५5://॥॥९५.॥॥०॥०(111.90९.॥॥ इ-पत्ता ॥॥७५_॥७॥॥0०1(8%/0॥1100.001 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे “महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सद्र सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌ 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा कि पेरणी दायित्व उफॅरेक्त 
विभागांवर असणार नाही. पं 


॥ 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा - ] महाराष्ट्राचा 1 ह - त व 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


नवभारत ., 


महाराष्ट राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादुक-मंडळ 
५ च ग र शा ७_. ७ ७५ क 
प्रा. वि. म. वेडकर -प्रा. गोवधेत पारीख, प्रा. मे. पु. रंग का. संपादक 


सन्विसावे 
अंक आठवा 


७-० 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण श्री. प्रभाकर आपटे १-१३ 


प्राचीन भारतातील पद्युवाद डॉ, गणेश थिटे १४-२९ 
सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश के. अ. का. प्रियोळकर ३०-४३ 
क्रोचेचे सादयशासत्र :९६: (उपसंहार) डॉ. रा. भा. पाटणकर ४४-७२ 
शोक नाट्य आणि आनंद निर्मिती प्रा. ना. रा. दंडगेकर ” ७३-७९ 


वाषिक रु. १२ अंकास रु. १.२५ 


हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई 
गेथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाइ 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, “ नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
€/0 दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. बि. कोनकर । 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ फोन न. ३५४८५४ 


"करखखगघन चिज, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र शो. 
संगणकीकृत कीव 9्त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. प्रभाकर आपटे 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण 


मानवी जीवनाची सर्वात प्राचीन माहिती देणारे वाऊमथ म्हणजे त्र्रग्वेद. 
त्यात चातुवर्ण्याचा स्पष्ट उल्लेख आला आहे. त्यातील निश्‍वाभागील शवतीचे 
विराटपुरुषाच्या रूपाने दर्शन घडविणारे हे पुरुषसूवत म्हणते:- 
सहत्तश्ीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भाम विःवतो वत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दक्षाडंगुल्म्‌ || 
१ क्रग्वेद १०.९०.१ 
म्हणजेच या विराट पुरुषाला सहस्र म्हणजे असंख्य मस्तके, नेत्र, हात व 
पाय असून तो सवं भमंडळ व्यापुन दहा अंगुले उरला आहे. तसेच - 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासोद्‌ बाहू राजन्य: कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेव्यः पद्भ्यां शद्रो अजायत || 
क्रग्वेद १०.९०.१२ 
-म्हणजेच ब्राह्मण हे यांचे मुख्य असून राजन किवा क्षत्रिय हे त्याचे बाहु आहेत. 
वेद्य आणि ठाद्र हे अनुक्रले मांड्या ब पाय आहेत. 
त्रय्वेदातील हे पुरुषसूक्त वेदोत्तर काळात फार महत्त्वाचे कार्य करणारे 
ठरले आहे. कारण यात परमेश्वराला पुरुषाकृतीमध्ये मस्तके हात पाय इ. अवयवां- 
सहित पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. साहजिकच पुढील काळातील सतिपजेच्या 
धर्मात याचे स्थान प्ररणास्रोत असे राहिले आहे. तसेच परमेदवराचे वर्णन समाज- 
पुरुषाचे रूपाने म्हणजेच जनताजनादंनाचे रूपाने यथात केलेले असत्याने मानवी 
सम्‌दायाचे एकत्र प्रतिबिब परमेइवराचे स्वरूपांत पाहण्याचा संदेशही या सूक्‍तांत 
मिळतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे परमेइवरस्वरूप मानलेला हा समाज चातुवर्ण्या- 
धिष्ठित होता हेहो या सूक्‍्तावरून कळते. शिवाय चारी वर्णाचे परस्पर ख्नंबंध 
व समाजाशी संबंध अवयवांचे शरोराशी असणाऱ्या संबंधासारख असावेत असा या 
सुक्‍तद्रष्ट्याचा अभिप्राय असावा असे दिसते. 
न. भा. १ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह ७४, 


हू प 

/ वि र 

प्र र्क नवभारत ठे 

क्य ी १९ 
अमृतमहोत्सवी /”>१७ 

र्ष "छे वष २ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


च नवभारत 


पुरुषसृक्तानंतरच्या कालखंडात भारतीय समाज हा अधिकाधिक चातुवर्ण्या- 
धिष्ठित बनला असावा. सामाजिक प्रक्रियेच्या नियमाला अनसरून उच्दचनीच 
भावही अधिक प्रमाणांत वाढीस लागले असावेत. मात्र माणसाच्या शरीरांत 
ज्याप्रमाणे विचार करण्याचे, संरक्षणाचे, स॒जनाचे व चलनवलनाचे कार्य करणारे 
असे अवयवांचे चार ठळक गट आहेत तसेच समाजातील विचारवंत, संरक्षणक्षम, 
उत्पादनक्षम व श्रमिक असे चार वर्ग कल्पून इतर असंख्य जाती-जमातोंना या 
चारपको कोणत्या ना कोणत्या गटांत घालण्याचा प्रयत्त केला असावा. तसेच शरीर 
प्रसाधनाचे वेळो मनुष्य स्वतःच्याच शरीरातील वेगवेगळ्या अवघवाबाबत जो 
तरतम भाव दाखवितो तसाच भाव पुढील काळांत समाजातील घटकांत उदभवला 
असावा. त्यातूनच समाजातील निबंल घटकांचे वाट्याला कांही विधिनिषेध आले 
असावेत. तथापि घेदाधिष्ठित सर्वच यज्ञयागादि धर्मांत शद्रांना बगळलेले दिसन- 
यत नाही. कारण आपस्तम्ब श्रोत पत्रात (१.१९ ९ 3 श्रोतकर्मामध्य त्राह्ण, 
क्षत्रिय, वेश्‍्य व शूद्र यांनी होमकर्माचे वेळी आहुती अर्पण करताना अनक्रमे - 


ब्राह्मण - हविष्कृद्‌ एहि 
क्षत्रिय - हविष्कृद्‌ आएगहि 
वेश्‍्य - हविष्कृूद आद्रव 
ठाद्र  - हविष्कृद आधाव 


हकक २-4. >>>. याचा 


अज्नी प्राथना करावी असे सांगितले आहे. यावरून असे दिसते कौ श्रोतकर्म 
देखील चारी वर्गानी करण्याचे कर्म असून अज्ञा कर्मात वर्णांनुसार कर्मभेदाची 
एक श्रेणी आहे. यालाच इंग्रजीत 1191910115 असे म्हणतात. याचे स्वरूप 
सरकारी नोकरांच्या 01853 1, गा, [1], 1॥ या वर्गवारीमध्ये वेतन श्रेणी 
काम, सान, फनिचर, स्टेशनरी, प्रवासभत्ता इ. बाबत जी 1! ९1'81"९]५ सहे 
तज्ञासारखे असावे. 


भागवत धमाचा उदय : 


ऐतिहासिक दृष्ट्या वेदकालीन ससाज प्रथम चातुवर्ण्यावर आधारित नसावा 
पुढे पुरुषसूकतकालाचे आसपास तो चातुवर्ण्याधिष्ठित झाला असावा, या दोन दोबळ 
सामाजिक स्थित्यंतराच्या काळानंतर चातुवंर्ण्यातील परस्पर दुजाभाव, भेदभाव 
उच्चनीचतेचा तिसरा कालखंड आला असावा. या कालखंडात वेदिक धर्मातील 
आचारापासूल शूद्रांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न विशिष्ट गटाकडून जाला असावा; 


टश ९ 


व 
त्याच काळात अथवा त्यानंतरच्या काळात अज्ञा तर्‍हेने वगळल्या जाणाऱ्या वर्गाबद्दल 


| अनुक्रमणिका | ना 
ळा मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण ३ 


सहानुभूति वाटून त्यांचा कवार घेऊन त्यांना धार्मिक व पारमाथिक क्षेत्रात प्रवेश 
मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारा वर्ग निघाला असावा. तथापि या दोन भिन्न 
मताचे गटांचे संघर्षात शद्गांना वंदिक आचारात प्रवेश मिळवन देण्याचा प्रयत्त 
यशस्वी झाला नसावा. कदाचित्‌ या प्रयत्नात त्यांचा केवार घेणाऱ्या वर्गालाहो 
वदिक धर्माची दारे बंद झाली असावोत. ज्या काळाची आपण कल्पना करतो 
आहोत हा काळ इ. स. पूर्वांचा असल्याने व त्याचे चित्र पुरेसे स्पष्ट नसल्याने त्याची 
वरील प्रमाणे अंधुक कल्पनाच करणे शक्य आहे. तथापि अज्ञाच समारास भागवत 
धर्माचा उदय झाला असावा असे दिसते. कारण महाभारतात ठिकठिकाणी व 
त्यांतील सारभूत भाग म्हणजे भगवदगीता त्यांतहि स्त्रिया, वेश्य ब शत्र यांची 
पारमाथिक क्षेत्रातील कुचंबणा दूर करण्याची तळमळ वबारंबार दिसून येते. याचेच 
जोडीला उपासनेसाठी परभेश्‍वराचेही साकार मूर्तीची गरज यज्ञधर्सात भागत नाही. 
ऐहिक व स्वर्गसुखाची भूक यज्ञयारातून भागते पण सोक्षाची वाट सापडत नाही 
शुहिसा मनाला पटत नाही. इ. कारणानी समाजातील सोठा वर्ग वेदिक आवारा- 
बावत उदासीन व पराळममख होअ लागला असावा, याच काळात भारतात विखर- 
लेल्या अनक मातिपुजळ जनजातींच्या आचाराचे आकर्षण वाढले असावे. 


स्वरूप या सब उणीवा दूर करून मुसक्षंना नबी चेतना देणारा मोक्षमागं 
भागवतधर्माच्या रूपाने उदयास आला. या धर्माचे प्रव्तकानी देशाचे काना- 
कोपऱ्यात जाऊन समाजातील सर्व थरातील स्त्रीपुरुषांना मोक्षासाठो एकच एक 
परमइवराचो सूर्तोच्या रूपाने उपासना करण्याचे आवाहन केळे. हा परमेश्‍वर 
सर्वाश्‍्ती असून, सर्ब देवता-वेदिक व लोकिक-त्याचेच ठायी वास करतात असे 
सांगितले. त्यालाच विष्णु, हरि, नारायण वा वासुदेव या नावाने ओळखतात 
असेही सांगितले. हा नवा विचार, वेष्णव धम, पाऊ्चरात्र, सात्तवत, भागवत इत्यादि 
थोड्याफार फरकाच्या नावानी ओळखला जाऊ लागला. या धर्माचे ग्रहण, पाल 
व प्रसार सात्त्वत नावाच्या ज्ञातीकडून झाला, याच सात्त्वतांच्या कुलात 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्मला व त्यानेच या धर्माची पताका उंचावलो. महाभारतातील 
सोक्षधर्मपर्वातील वर्णनाप्रमाणे परमंडवरापासून, विवस्वान्‌, मनु व इक्ष्वाक्‌ अज्ञा 
परंपरेनं हा धर्म जगात पसरला असून यालाच गीतेने ' योग ' असे नाव दिले 
आहे.' भगवद्‌भकतीचा पुरस्कार करणाऱ्या गीतेने- 


स्त्रियो वश्या; तथा शूद्राः ते$पि यान्ति परां गतिम्‌ । भ. गो. ९.२२ 


१. भगवद्गीता अ. ४ इलो. १ ते ७. म. भा. ज्ञान्तिपवं ३३६. ४१-५१. 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


$$ (न 
थे र 
हुल रॉ 
र्त णात 6 
ट्र 

नवभारत १ री 
व्हत शै ७५ ६ 
७ छ अमृतमहोत्सवी 5 
र वर्ष _ 8 
॥2€. वर्ष श् 

१4 
0 स्त 1 


“४ १ डर 


ह्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ. वाई 


चढ 


-1 नवभारत 


- या इलोकांत स्त्रिया, वेदय व शाद्रदेखील या मार्गाने परम गति प्राप्त करतात 
असे आइवासन दिले आहे. भगवद्‌गीता महाभारताच्या भोष्मपर्वात येते व त्याच 
पर्वात अन्यत्र पाज्चरात्र धर्माचा उल्लेख करताना खालोल वचन आले आहे - 

त्राह्मणेः क्षत्रिये: वव्येः शद्रेश्‍च कृतलक्षणे: । 

अचेतीयश्व सेव्यश्च नित्ययुक्‍्तेः स्वकर्मसु || भोष्मपर्व ६६.३० 
पाव््वराचरथमातीळ छाद्राचे स्थान 

वरील विधानाप्रमाणे भगवान नारायण वा हरि हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य व 
कुतलक्षण शा यांचेकडून पुजा करून घेण्यास व सेवा करून घेण्यास योग्य म्हणजे 
राजी व उत्सुक आहे. अर्थात्‌ त्याला जी पुजा हवी ती अहिसाधर्माने केलेली हवी. 
( अहिसाधसंयुक्‍तेन प्रोयते हरिरीश्‍वर: । ) 

-म्हणजे या देवाला पशुबली नको. साहजिकच यांचो उपासना करू इच्छिणाऱ्या 
उपासकांनी अहिसेचे पालन केले पाहिजे, पुजंचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठो 
शारीरिक व मानसिक शुचितेच्या काही कतोट्या पार पाडल्या पाहिजेत. हे नियम 
सर्वांनीच पाळले पाहिजेत, तथापि शूद्रांचे बाबतीत याची आठवण आवजून करावी 
लागलेली दिसते म्हणूनच त्यांचे मार्गे ' कृतलक्षण ' असे विज्ञेषण लावले. 


पूज़ाधिक्रार दीक्षा व संस्कार | 

सागवतधर्माचा भजनकोतंनाचा जो भाग आहे त्यासाठो आचाराचा व्याय 
कमी असल्याने शद्रांना प्रवेश व अहिसाधर्माचे पालन या आदेश्यांची अंमलबजावणी 
फारशी अवघड नाहो. तथापि मूतिपुजेचे नित्यनमित्तिक जे कमंकांड आहे त्यात या 
धर्मांच्या प्रवतंकांची शिकवण अमलात आणण्याचे कासम फार मोठे अवघड आहे. 
पाऊ्चरात्र वा भागवतधर्माच्या तात्त्विक बेठकोचे आचारक्रमात जे रूपांतर झाले 
त्या भागाला ' आगम ' असे म्हणतात. पाज्चरात्र हा या दृष्टोने आगमध्म आहे. 
देवळातील व घरगुती देवपुजेचा सर्व तपशील या आगमात सापडतो. 

पाव्दरात्राचा ब वेष्णव संप्रदायाचा विस्ताराने ऊहापोह महाभारताच्या 
अखेरीच्या शान्तिपर्वात म्हणजेच सोक्षधमंपर्वात नारायणीय उपाण्यानाचे अनुषंगाने 
आला आहे. ग्हणजे इ. स. २०० चे आधींच हा संप्रदाय दृढ्मूल झाला असावा. 
घाच काळात प्रत्यक्ष पाव्चरात्राच्या आगमग्रंथाच्या रचनेची सुरुवात झालो असावी. 
पांचरात्रागमांचे आधारभूत तीन ग्रंथ म्हणजे सात्त्वत - पोष्कर - वब जयास्य 
संहिता. यांचा रचनाकाल स्थूलमानाने इ. स २०० ते ५०० पयंन्तवा मानता 
येईल. था आगभाचा उद्गस व प्रसार प्रथम काऱमीरमध झाला असे म्हणतात. 
यातील आच ग्रंथ जी सात्त्वत संहिता तीत परमेश्‍वराची उपासना त्याच्या चतुविध 


उ. षः ड्‌ ढ 
ळा र च & क क 
र २७७००... 

9 जह *€<॥ 
. नवभारत सेट 


हिं ळव ) 
अनकमर१णिका क] ::00000080/..) >-२७ 
अनुक्रमणिका क “र 
जट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क ४ शत्रन 4 भ् 
राज्य विकास डा द ख् कि 6 श् 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे म की 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण ध्‌ 


आत्म्याच्या स्वरूपांत म्हणजेच वासुदेव, संकषंण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध या चार 
स्वरूपांत करावी असे म्हटले आहे. हो चार रूपे म्हणजे परमात्म्याच्या अनुक्रमे 
तुर्यावस्था, सुषुप्ति, स्वप्न व जागृति अज्ञा अवस्था आहेत असा पांचरात्राचा 
सिद्धान्त आहे. जगाची उत्पत्ति, स्थिति व ल्य हो वास्तविक स्थित्यन्तरे नसून 
त्या परमात्म्याच्या चतुविध अनुभ्ती आहेत इतकेच. या संहितेत * विज्ाखयूय 
नांवाच्या स्तंभाची कल्पना केलो असून त्याचे चार बाजूस वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्यूम्त व अनिरुद्ध हे त्याचे आविष्कार मानले आहेत. भगवान भक्तांसाठी चारी 
वर्णाना अनुकूल अज्ञी रूपे धारण करतो असे यांत सांगितले आहे: 
चतुर्णा ब्नाह्मणादोनां स्वयभेवानुकम्पया | 
चातुरात्म्येन रूपेण चतुर्धा व्यक्तिसेति च ॥ सात्त्वत सं. १२.१७ 
ब्राह्मणादि वर्णाचे रंग अनुक्रमे सितादि म्हणजे सित >> पांढरा, रक्‍त 
तांबडा, पोत >> पिवळा व कृष्ण >> काळा किवा निळा असे मानतात. हे रंग 
वासुदेवादि स्वरूपानी धारण केलेले आहेत. विशेषकरून अनिरद्धाची पूजा 
शद्रांसाठो सांगितलो आहे 
चतुव्यू हपुजेचे बाबतोत मंत्रांच्या साहाय्याने पुजा करण्याचा अधिकार वेद- 

पारंगत ब्राह्मणांना दिला आहे, व क्षत्रियादि त्रिवर्णाना- जे भगवन्ताला अनन्यशरण 
होऊन भज इच्छितात त्यांना- चतुव्यूंहाची उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. 
पण त्यांनी मंत्रांचा उपयोग करू नये. या ठिकाणी मंत्र म्हणजे वेदमंत्र असावेत. 

व्यामिश्रयागमुक्‍तानां विप्राणां वेदवादिनाम्‌ । 

समन्त्रे तु चतुव्यहे त्वधिकारो न चान्यथा ।। 

त्रयाणां क्षत्रियादीनां प्रपन्नानां च तत्त्वतः । 

अमन्त्रमधिकारस्तु चतुव्यंहत्रियाकमे || सात्वत सं. २:८-१० 
-वरील वचनात चातुरात्म्यपुजत वेदवादी पण भिन्नभिन्न देवतांवर निष्ठा न ठेवता 
एकाच देवाची पुजा करण्यास तयार झालेल्या ब्राह्मणांना आगमधर्मात सामावून 
घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. इतरांना वेदसन्त्राधिकारातून वगळले असे म्हणण्यापेक्षा 
वेदवादी ब्राह्मणांना या नव्या उपासनेत त्यांचे मन्त्र वापरण्याची सभा दिलो असे 
म्हणणे अधिक उचित ठरेल. एकंदरीत वेदिक धर्मातील ज्ञत्राबाबतच्या विधिनिषेधाच्या 
वादात न पडता आगमधर्माचे एक नवे दालनच उघडून त्यात शद्रांची सोय करण्याचा 
पांचरात्राचा मानस स्पष्ट दिसतो. म्हणजेच महाभारतातोल वर्णनावरून जो भागवत- 
धर्माचा उगम जद्रादिकांचा कवार घेण्याच्या उद्देशातून ज्ञालेला दिसतो त्याच 
ध्येयधोरणाची व्यवहारात व्यापक प्रमाणावर मांडणी करण्याचा आगमाचा सतत 
प्रयत्त दिसतो. यातूनच गुरु-शिष्य नाते व दीक्षासंस्कार इ. कार्यक्रम निघाले असावेत 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ट्‌ गट 
ण्ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥6७ नवभारत ६ 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी (> वि 
र्ष ०८ वष १ :% > 

टे . 
|.) कृ (क 
अप 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्हे 


न नवभारत 


शिष्यपरीक्षा : 
अध्यात्ममार्गावर वाटचाल करण्यासाठी जे कोणी गुरूजवळ येतोल त्यांची 

परीक्षा करताना खालील गोष्टींवर सात्त्वत संहितेने भर दिला आहे: 
- त्यातील जचितेच्या कांही सवयी ब्राह्मणांचे बाबतीत गृहीत धरून क्षत्रियादि- 
वर्णाबद्दल काहो विज्षेष कटाक्ष सांगितले आहेत: 

: क्ञत्रविटशद्रजातीयो मधयमांसेयु अलम्पट: ॥। सा. सं. २२.८ ॥ 

इतर आवश्यकता सर्वाना सारख्याच आहेत. उदाहरणाथ : 

शोचस्वाध्यायनिरतः संतुष्टः सततोद्यत: । 

उच्छिष्टवजनपरः चकतप्ततनः सदा ॥ २२.९ || 
सात्त्वतसंहितेच्या खालोखाल अधिकृत असलेलो संहिता म्हणजे पोष्कर (इ. स. 
३ रे दतक ). तीत शिष्य निवडताना खालोल गोष्टी आवर्जून सांगितल्या आहेत: 

तस्माद्‌ भवतः परिज्ञेथः शिष्यो गुणगणान्वित: । 

तन्मयो नित्ययुक्‍्तरच विकल्पोज्झितमानसः || 

न्नाह्मणः क्षत्रिय: वेइय: शूदो बा स्वपदस्थितः । ३५ 

ब्रह्मचारी, गहस्थो वा कृतकृत्यो यथाविधि । 

वानप्रस्योष्य भिक्षाशी नारी वा सड्विवेकिनी ॥ २६ 

| _) पोष्कर सं. १.३४-३६ 

- शिष्याची निवड त्याच्या जातीवरून करायची नसून त्याच्या तळमळीवरून करा- 
वयाची असा आग्रह वरोल ग्रंथात दिसतो, त्यामुळे सवं वर्णातील स्त्रीपुरुषांना 


देताना शास्त्रकर्त्याची खळखळ दिसून येत नाहो. मात्र स्त्री हो सद्विवेको असावी. 


म्हणजेच तिला सत्‌ (3 सत्य व चांगले ) यांचा स्वत:चे बुद्धीने विवेक करता 
येण्याची पात्रता असावी. मात्र शूत्र स्वपदस्थित म्हणजे नेमका कसा असावाते या 
इलोकावरून स्पष्ट होत नाही. पांचरात्रामातील आद्रग्रंथत्रमी- जिला रत्नत्रयी 
असे म्हटले आहे त्या ग्रंथांत तर याही पुढे जाऊन असे म्हटले आहे की सवचि 
ठायी एकच दिष्णुतत्त्व अनेकविधरूपानो दिसत असल्यामुळे केवळ उपर्सापत 
म्हणजे जवळ आलेल्यांनाच काय पण आपण होऊन सव भूमंडळाला वेष्णवी 
दोक्षा द्यावी. 

विष्णुतत्त्वं परिज्ञाय एकं चानेकभेदगम । 

दीक्षयेन्मेदिनीं सर्वा कि पुनश्‍चोपर्सपितान्‌ । 

जयास्य सं, १६. ९२-१० 


प 
ळ.1९ 
ट्र 
टू 
भे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


"९७५१ 
० उ ८ 
00000 वि 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र 
र 


यांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण ७ 


दीक्षा 


शिष्याची परीक्षा केल्यानंतर त्याला विधिपुर्वक दीक्षा द्यावयाची. अर्थात 
एकदा निवड केलेला शिष्य, योग्य ती दोक्षा व संस्कार प्राप्व झाल्यावर, भगव- 
त्पुजेसाठी पात्र ब॒ अधिकारी बनतो. मग तो पूर्वाश्रमी कोणत्याही वर्णाचा असो. 
तसेच दोक्षेच्यापूर्वी कोणताही साधक हा भगवत्पूजेसाठो अपात्र किवा अनधिकारी 
असतो मग तो कोणत्याही वर्णाचा असो. पांचरात्राचे पंच संस्कार म्हणजे 
तप्तमुद्रा म्हणजे तापवलेल्या शंखचक्राचे शिक्के दंडावर घेणे, पुण्ड़ म्हणजे तिलक, 
नाम म्हणजे दीक्षेचे नांव, मन्त्र व याग म्हणजे विशिष्ट पुजाविधि. 
ताप: पुण्डं तथा नाम झमन्त्रो यागरच पंचम: । 
संस्काराः पंचदीक्षायां कतंब्या कमशो मुने ॥ उपेन्द्र सं. २.२३ 
-दीक्षेनंतर संकेताप्रमाणे सर्वांनी तिलक धारण करावयाचे ते असे- 


ब्राह्मूणानी ऊध्वं पुण्ड - 9 
क्षत्रियांनी अधंचन्द्र 
वेड्यांनी वर्तलाकार (3 
ठाद्रांनी  त्रिपुण्डू १/ 


' ऊध्वपुण्डं हरिजातीनां क्षत्रियस्याधचन्द्रकस्‌ । 
वेव्यस्य वर्तुलाकारं शूद्राणां तु त्रिपुण्ड्कम्‌ ।। 
विहगेन्द्र सं. ६-१२-१२. 
दीक्षित शिष्यांनी वर्णानुक्रमे दीक्षानांचे खालीलप्रमाणे धारण करावीत - 
ब्राह्मणांनी - ' देव 
क्षत्रियांनी - “वर्मा 
वेश्‍्यांनी - ' ग्रप्त 


शद्रांनी - ' दास' 
स्त्रियांनी - ' देवो ' 


देवार्तं ब्राह्मणस्प्रोवतं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । 
ग॒प्तान्तं नाम वेव्यस्थ शूद्रे दासास्तमुच्यते |।६३] 
स्त्रीणां देवीति नाम स्यात्‌ सा मृतिस्तस्य कामदा । 
विष्णुसंः १०:६३-६४. 
स्वतः दीक्षा घेतल्यानंतर नव्या शिष्यास दोक्षा देण्याचे बाबतीत अधिक(र- 
क्रम जयाख्य संहितेत ( १८:३-९ ) सांगितला आहे तो असा- 


प ग - (3 
र जौ २ ११ ३-» 
जा वा र्ध (070. हि । ७ 
के वं 


ळ्ञ्नय ७५२ न १५६ 
न्श्< ॥ अमृतमहोत्सवी (७) ये 
अनुक्रमणिका टक 
द क 72% र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास .. र थता तक्र > न 


च ७" ४ डी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र धी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टू नवभारत 


ब्राह्मण: पंचकालज्ञ: कुर्यात्सर्वष्वनुग्रहम्‌ । १८.५ 
क्षत्रविटशद्रजातीनां क्षत्रियो$नग्रहक्षमः || १८.७ 
वेइय: स्यात्‌ तेन वे कार्यी हयोनित्यसनुग्रहः || (८.८. 
सजातीयेन शद्रेण तादृहेन महाधिया । 
अनग्रहाभिषेको च कायी शूद्रस्य सर्वदा || १८.९|| 


पांचरात्रधर्मानुसार संस्कारप्राप्त झालेल्या शूद्रांना त्या धर्मात सच्छव्र असे 
गोरवाचे नाव प्राप्त झाले आहे. वेदिकधर्मामध्ये जे ज्ञद्रांना अलश्य ते त्यांना 
उपलब्ध करून द्यावे या मनोषेने मतिपुजेच्या धमंप्रवतकानी जे प्रयत्न केले त्याला 
जे थोडेफार यश प्राप्त झाले त्यातूनच ' सच्छूद्र ' या वर्गाचा उदय झालेला दिसतो. 
प्रत्यक्ष आचरणात-अर्थात्‌ पुर्वीच्या काळी-भिन्नममताच्या उच्चवर्णीयापेक्षा पांचरात्र- 
संप्रदायाच्या ब्राह्मणाना त्यांचे संप्रदायातील सच्छूद् अधिक जवळचा वाटत आलेला 
दिसतो. तसेच मतिपुजेच्या प्रवतंकांनी सर्ववर्णाची पारमाथिक सोय करण्याच्या 
आपल्या पूर्वजांच्या प्रतिज्ञेचा स्वतःला विसर पडू न देता चारी वर्णांना मंदिर धर्मात 
ठिकठिकाणी सामावून घेतलेले दिसून येते. उदाहरणार्थ- 
सात्वतसंहितेत मातिनिमिती व प्रतिष्ठेच्या अध्यायाचे प्रारंभी ब्राह्मण, 
वैश्य वा शूद्र, नित्यपुजेसाठी अभिमस्त्रित मूति करून स्थापन करावी असे 
असेल तर त्याने काय करावे असा विषयाचा प्रारंभ करून मूतिपुजेची माहिती 
दिली आहे. म्हणजेच भौष्मपर्वात जे म्हटले ' अचंनीय$इच सेव्य$च ! त्या भमिकेशो 
पांचरात्रागमाचे ग्रंथ सुसंगत व्यवहाराची जोड देण्यास उत्सुक दिसतात: 
' ब्राह्मण: क्षत्रिय: वश्य: शूद्रो वा भगवन्मय: । 
नित्याराधनकामस्तु यदि मन्त्रमयं वपु: || 
कतुमिच्छति लक्ष्याथं तत्र किलक्षणो विधि: | ! 


क्षत्रिय, 
इच्छित 


सात्वत सं. २४:२-३. 
मूतिपुजसाठी मंदिराची आवड्यकता वंष्णवागमाच्या 
मांडलो व सर्व वर्णातील धनिकांना मंदिरे बांधण्यासाठी 
यातूनच देशभर देऊळे राऊळे उभी राहून हरिनामांचा ग 
नवे संदिर बांधून त्यात विष्णुमर्तीची प्रतिष्ठापना करण 
फळ सांगितले आहे ते असेः 
स्थापने यजमानस्य फलं वक्ष्ये समासत: ॥ ९०४. 
क्तावे त्राह्मणो विप्र सर्वविद्याधिपो भवेत | 
क्ष्रियो यजमानस्तु सर्व देशाधिपो भवेत्‌ ॥९०७| 


1 पुरस्कर्त्यानो आग्रहाने 
पुढे येण्याचे आवाहन केले. 
जर गावोगावी घुम्‌ लागला. 
र्‍या यजमानाला वर्णानक्रमे 


उड क 
कश र शे 9९ व 
कय गळ दद िळ 
वी ७ "व व्प्राद> जड 
"कखगघरचि्जच्ज, ऱ्चछज्नछत्न १३७ प्र 
ी १ नवभारत चेर 
१४ ७५ 'च>** 
न« (अमृतमहोत्सवी 3 
अनुक्रमणिका ८२. १ ४४५२ 
& मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास व व ्तत2> 
विकास (ग आ री क क्‌ व 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत [क॒त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण ९. 


1// 


वेड्यस्तु यजमान: स्यात्‌ 'लनधान्यसमृद्धिमान्‌ । 
गाद्रर्तु यजमानः स्यान्सोदते वन्थुमिः तह ॥९०८ 
पारमेश्‍वरसंहिता १५:९०४-८ 


पांचरात्रागम हा मूळचा काश्मीरमधील. पण तो दक्षिणेत प्रसृत झाल्यावर 
त्याला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला व त्यातून वेष्णवधमं भव्य दिव्य देवळाच्या 
रूपाने दक्षिणेत दृढमूल झ्ञाला. विष्णूचेच जे भिन्न आविष्कार विष्णु, कृष्ण, 
नारायण, व वासुदेव यांची निवासस्थाने दक्षिणेत अनुक्रमे कांची, ( मद्रास ), 
तिरुपती, (आंध्र ), मेलकोट ( म्हेसूर) व श्रीरंगम्‌ ( मद्रास ) या रूपानं साकार 
झाली. वरोल पारमेश्‍वरसंहिता हो मळच्या काइमीरागस-पांचरात्रसंहितात्रयीतील 
पोष्कर संहितेचा पुरवणीग्रंथ अतून यांचा काल सु. इ. स. ६०० चा असावा. पोष्कर 
व पारमेइवरसंहिता मिळून श्रीरंगम॒ ( त्रिचनापल्ली ) येथोल प्रचंड देवाल्याचे 
शास्त्रग्रंम बनले आहेत. या संहितेत मंदिरातील विविध नित्यनेसित्तिक पूजेच्या 
आचारविधीचे वणन आलेले असुन अनेक ठिकाणी चारो वर्णानी त्या त्या 
ठिकाणी समारंभात कसा भाग घ्यावा ते सांगितले आहे. वरील उद्धरणात 
मंदिर बांधणाऱ्या यजमान ब्राह्मणाला स्व विद्या, क्षत्रियाला सावंभोम राज्य, 
वेश्याला धनधान्य व शद्राला सुख प्राप्ति ही त्याच्या व्यवसायानुसार फळे सांगितली 
आहेत. यापुढे जाऊन देऊळ बांधणाऱ्या यजमानास अनुसरून नित्य आराधनांच्या 
वेळा, तपश्लील इत्यादि वेगवेगळे प्रकार सांगितले आहेत. त्यांत ब्राह्मयाचे बाबतीत 


अर्चनेचा व्याप मोठा असून क्रमाने तो सोपा होत जातो असे दिले आहे. 


( पारमेश्‍वर संहिता. ९.५१-५८ ). अर्थात्‌ देऊळ बांधणाऱ्यांनी पाज्चरात्र 
आगमशास्त्रात तज्ञ अशा ब्राह्मणाकडून प्रतिष्ठा करून घ्यावी असे म्हटले आहे. 
( पोष्कर सं. ३८, २६-२८, पारमेशवर सं. १९.२९९-३०१ ) 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन कतंव्ये$स्मिन्‌ दिजोत्तम । 

त्रेविद्ये: क्षत्रियेः वेश्येः शूदवर्वा भगवन्मयः ।। 

स्नातकेः भगवद्विस्वस्थापना्थ सदेव हि । 

पुरा प्रसाधनीयं च प्रा्थंनापूर्वकं तु वे । 

अधिकारपदस्थं च हिजेन्वरः पाज्चरात्रिकः || २८ 


वरीलप्रमाणे स्थापन झालेल्या मंदिरांत जे उपचार चालवायचे त्यातोल 
नीराजनविधि हा उदाहरणाथे घेतला तर त्याबाबत असा संकेत आहेः 


प 
कटे 
2 
ढ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


| अनुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र 
१९॥/९॥५७) नश 
० त्त ७) ३॥॥)/ > क 
शत. ७५ ००५ 
न्“< (अमृतमहोत्सवी (> >> 
पुळी), प र: प) 
& पक _ वष 8975 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१० नवभारत 


१. मुनिस्थापित देवालय --- सात्त्विक नीराजनविधि 
२. ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्‍्यस्थापित देवालय राजस व 
३. शद्र व स्त्री प ), तामस र 


' प्रासादे सुनिसुख्येक्च सात्त्विकाख्यं समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणे: क्षत्रियेः वेश्येः स्थापिते राजसं भवेत्‌ । 
शूटरेस्तु स्थापिते स्त्रीमिः तामसाख्यं समाचरेत । 
पारमेइवरसं १'५:१०००-१ 
सात्विक तासस राजस नीराजनविधि तपज्लिलांत पुढे दिला असून त्यात 
नीरांजनाचा आकार, ओवाळण्याचे फेरे इ. गोष्टोतच भेद दिसतो. 
वरील सर्व प्रकारच्या देवळात वेदपठणाचा कार्यक्रम निरनिराळ्या पूजा- 
सोहळ्यांचे वेळी होत असतो. त्यात शहद्रस्थापित देवळांतहो वेदपठण सांगितले 
आहे. (पारमेश्‍इवर संहिता १५:१०७९) 
' गौतं नत्तादिकं सवे प्राग्वदत्र समाचरेत । 
कु्यत्स्नानावसाने$पि त्हगादययध्ययनादिकस । ! 


तसेच समयश्रवण म्हणजे आगमाचे शास्त्रप्रंथाचे श्रवणास वेदविद्या- 
संपन्न ब्राह्मणापासुन कृतलक्षण शूद्रापर्यंत सर्वजण अधिकारी आहेत असे दिसते. 
(पारमे, सं. १५.९६४-६५) 
त्रेविद्या ज्ञानसंपत्मा यथोक्‍ताचारनिष्ठिता: । 
विप्राद्यास्ते$प शूद्राऱच यदेव कुतलक्षणा: । 
तदा तु योग्या विज्ञेया; समयश्रवणादिषु । 
वास्त्रोदितारु सर्वारु सामचत्रीषु महामते ॥ ९६५॥ 
तदनंतर वेगवेगळ्या उत्सवांचे वेळी देवाची जी पालखी वा रथयात्रा 
निघते त्यावेळो ब्राह्मण-क्षत्रिय वेढ्य व शूद्र अज्ञा सर्व भक्‍तानी त्यांत सहभागी 
झाले पाहिजे असा संकेत आहे. भवतानी राजचिन्हे धारण करून देवाचे सत्रिध 
जावे व सेवा करावी असे सांगितले आहे. ( पारमेठवर संहिता १७. १४५-४७) 
' सर्वाणि राजचिन्हांनी वबहन्तो देवसत्निधो । 
गच्छेयुरत्ये भकताइच व्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥ २ ४५ || 
वेश्या: शूद्राश्‍च चत्वारो ह्याश्रमस्थास्तथेव च | 
सर्वे शास्त्रेषु कुशला: भगवद्‌ भाविनस्तथा ॥ १४६ ॥ 
सेवेरन्‌ सर्वतो दिक्क वौक्षमाणा: परं विभूम्‌ । 


उ ) क 
ळच र न्य 
2 तण रतो > 
2 ७ “स्वये ० 
2 नमक नवभारत च ९ 


ै 


ळ्ञ्व्झ 7 य 9 ण्‌ नै »4९ 
अनुक्रमणिका 1 र 
गी मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास च 0 चका” ८ 
राज्य डु भद्वार र ५ ज्र र हरी १ 
ज्य मराठी विकास संस्थद्द ईं 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


यांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण ११९ 


परिवारदेवतांची पालखी वाहून नेताना आचार्यांनी ब्राह्मणांना किंवा दीक्षित 

शाद्रांना ती वाहून तेण्यास सांगावे असे पारमेश्‍वर संहितेच्या सोळाव्या अध्यायात 
म्हटले आहे ( १६:४११:१२ ). उत्सवाच्या ध्वजपटाची सजावटदेखील शिल्पी 
अथंवा दीक्षित शद्रांनी करावी असे म्हटले आहे. (पारमे १६.२५५.५६) 

लेपयेत्‌ पटशेषं तु इयामलेन सितेन वा । 

विचित्रपुष्पसंयुक्‍तपत्रवल्ली समन्वितन्‌ | २५५॥| 

एवं शिल्पिवरेणेव कारयह्देशिकोत्तमः | 

शाद्रेण वा ह्विजश्रेष्ठ दोक्षितेन यथाविधि | २५६ 
ब्रते- भक्तिमार्गाच्या धर्मात वेदिक धर्माप्रमाणेच न्रते सांगितली आहेत. त्यात 
चातुर्मास्य एकादशी हे ब्रत फार महत्त्वाचे. त्यातहि चारी वर्णांना नियम सांगितले 
असून ते ब्राह्मणांचे बाबत अधिक कठोर असून इतरांना क्रमशः सोपे आहेत. 
(सात्त्वत सं. ७.६२-६५) वेदिक धर्मातील चाम्द्रायणब्रताचे फलापेक्षा याचे फल 
बरेच अधिक म्हणजे मोक्षस्वरूप असे म्हटले आहे. व हे सर्ववर्गांना आचरता 
येते हे विशेष होय. 

इदं ब्रतोत्तमं दिव्यम्‌ अपवर्गफलप्रदम । 

विहितं सर्ववर्णानाम्‌ अनिरुद्ध च सर्वदा ॥६४॥| 

चान्क्र(यणायुतसमम्‌ आसृष्टेः कल्मषापहम्‌ । 
-न्रताप्रमाणेच आगमधर्मात दानाचे माहात्म्य आहे. त्याबाबत शूद्रांनी ब्राह्मणाला 
अन्नदान करताना असिद्ध म्हणजे न शिजवलेले अन्न- म्हणजे शिधा- दान करावे 
असे सांगत असतानाहि सात्वत संहितेने त्या ब्राह्मणाची इच्छा असेल तर सिद्ध 
म्हणजे शिजवलेले अन्न द्यावे असे म्हटले याचा अर्थे सात्वत संहितेच्या काळात 
(इ. स. २०० ) ब्राह्मणाने शूद्राचे हाती जेवण घेणे अजिबात वर्ज्य मानले जात 
नसावे असे दिसते. 

- दाने$्चंने तु शद्राणां ब्रतकमंणि सवदा । 
असिद्वाच्नं तु विहितं सिद्ध वा ब्राह्मणेच्छया । 
सात्वत सं. ७.५३. 
वरील वर्णनावरून सहाभारतकाळातील भागवतधर्माची शद्रादिकांविषयीची 

कळकळ जशी सात्त्वतसंहितेच्या काळातील मंदिरधर्मात टिकून राहिलेलो दिसते 
तशी ती हा धर्म दक्षिणेत रुजल्यानंतर म्हणजे सुमारे ४५५ शतकानंतरच्या पारसे- 
इवर संहितेच्या काळातही टिकून राहिलेली दिसते. 


कयी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनक्रमणिका | 


> --. (3 
५ १ र प्र 
ता गा ॥(९॥॥५० ज्य 
ब्र ,& “७ क 
ह :) नवभारत चे 
ह्य ३] 20% 93. 
वि. ७५ 
०६ अमृतमहोत्सवी <)/->१७ 
1. वष & 


वष, > 
2 एकाक. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ नवभातर 


स्पर्दांदोप- प्रतिष्ठापना केलेल्या सूर्तोला जर कोणाचा स्पर्श झाला तर 
दोष उत्पन्न होतो म्हणून त्याचे प्रायश्चित्त सांगितले आहे. त्यात प्रत्यक्ष सोवळ्या- 
तोल पुजाऱ्याखेरीज अन्य सर्वाचाच स्पर्श दोषाहू असल्याने त्यात झूद्रांचा दोष 


विशेष दोषार्ह असे दिसत नाहो. ( पारम. सं. १९.२०२-३५३ ) त्यातील काहींचा 


स्पर्ष अपरिहार्य व दोषपरिहारही एक आव्यक बाबच असते. उदाहरणार्थ शिल्पो 
हा मर्ता घडवतो. त्यामुळे त्याचा मूर्ताला स्पर्ष होणारच. परंतु स्थापनेपुर्वी त्याही 
दोषाचे परिमाजंन करणारा विधी करावा लागतो. व शिल्पींप्रमाणे काही ठिकाणी 


शद्रही अशा कामात सहभागी असतात हे ध्वजपटसजावटोचे संदर्भात आलेच आहे. 


प्रायश्चित्ताचे बाबतीत आचारविषयक लोपाबाबत ब्राह्मणाला कठोर प्रायश्चित्त व 
इतरांना क्रमाने कमी दिसते. उदाहरणार्थ मृतिभंग झाला असता यजमानाला जो 
प्रायश्‍चित्तविधि करावा लागतो तो शाद्राच्या दुप्पट वेश्याला, तिप्पट क्षत्रियाला व 
चोपट ब्राह्मणाला केला पाहिजे. ( पारमे० सं. १९.३५२-५५ ) 
। अन्येषामपि बिस्बानां जाते बिस्बादिके सति | ३५३ || 
शद्रस्याराधकस्येवं प्रायश्चित्त समीरितम्‌ । 
वव्यस्य ह्विगुणं त्वेतत्‌ त्रिगुणं क्षत्रियस्य तु | २५४ || 
चतुगुणं ब्राह्मणस्य प्रायश्‍चित्तं समीरितम्‌ || 


घरातील जन्ममृत्यूच्या वेळी पाळायचे सूतकमतकही वर्णाप्रमाणे वेगवेगळे 


आहे. ब्राह्मणाने १०, क्षत्रियाने १२, वब्याने १५ व शूद्राते १ महिना सतकमतक 
पाळल्यावरच त्याला पुन्हा अनुष्ठानाचा अधिकार प्राप्त होतो 
नाधिकारी ह्यानुष्ठान सदश्ञाहुं भवेद्‌ हिज । 
हादशाहं नपइचेब वेव्यः पञ्चदशादिह 
निवतंते जपध्यानात्‌ शद्रो मासं प्रयत्तत: || 
जयाख्य सं. २५-११५-६ 


वरीलप्रमाणे चातुवंर्ण्याधिष्ठित परंतु चारी वर्णाना सार्दधामिक कार्यक्रमात 
आवश्यकपगे सामावून घेणारा आचारविधी आगमग्रंथाना अभिप्रेत आहे असे 
दिसते. पांचरात्रागमातील शाद्रांबाबतच्या या उदारमतवादी धोरणामळेच त्यांना 
कर्झठ वेदिकवर्गाचा रोष पत्करावा लागला व त्यामळे पांचरात्रप्रवतकांनाच गाद्र 


स्हणन बहिष्कृत करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. पुढील काळात मात्र दाद्रांची 


विशेष दखल घेण्याची वत्ति खुद्द पांचरात्रागमाचे अनुयायातही कमी झाली 
असावी. अलिकडील काळातील देवळातून शूद्रांना द्शनाला दिसन येणारा मज्जाव 
फार पुर्वीपासूनचा आहे का ऐतिहासिक काळात मधे केव्हा ही सुरुवात झाली हे 


उत 
हळ दण 
2 
ढा 


-करंडगघरचि्जसज' 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र ९१५० 
“४४१५ 
«र “> १८ ४> 


॥>४/ नवभारत 
_ ७ 4४% 


स्लो ७७ 


७€<&अमृतमहोत्सवी ”>१७ 
वर्ष 


%्र ४ 
शर 


हारा प्रासपाठशाळामडळ. 


र 


ष्‌ 
है 
11 | 


श्र” क 
क्र 


डळ, वाई 


'पांचरात्र संप्रदायाचा सामाजिक दृष्टिकोण १३ 


कळत नाहो. तथापि भागवतधर्माचे उदयाचे वेळी वेदिक धर्मात समाजातील 
'निबल वर्गाची जी त्थिति झालो असावी तीच देवप्जेच्या धर्मातही शाद्रांच्या 
वाट्याला अलिकडेच केव्हातरी आलो असावो असे वाटते. ते कसेहो असले तरी 
-सतिपुजेचे जे आधारग्रंथ त्यात याविषपो आलेल्या उल्लेखांचा आपण विस्ताराने 
:आढावा घेतला आहे; व शत्राला पुजाधिकार देणे कसे सपथनोय आहे हे मांडताना 
आजच्या पांचरात्र परंपरेतील एक ब्रिद्वान्‌ पं. व्हो. कृष्णम्माचाय (संपादक लक्ष्मी- 
तंत्र, अड्यार १९५९ पृ. ६) यांनो वेदिकधर्मातील शद्रांच्या 'श्रोतकर्मातील 
अधिकाराचा दाखला दिला आहे व * पांचरात्र प्रक्रियया शद्रस्पापि अरचनाविधिस्तु 
न विरुध्यते। ' म्हणजे पांचरात्राप्रमाणे ज्ू्राला पूजाधिकार निषिद्ध नाही असा 
'निर्वाळा दिला आहे. 

यावरून हे स्पष्ट दिसते को तात्त्विकदृष्ट्या का होईना, ' भोष्सपर्वातील ! 
“ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍्य व शाद्र यांना भगवंताची पुजा व सेवा करण्यास अधिक 
आहे' या भमिकेश्ी आजची पांचरात्रागमपरंपरादेखोल सहमत आहे. याचाच 
अर्थ भक्ति व मतिपुजेच्या धर्माचा उद्गस व प्रसार ज्या ध्येयधोरणासाठो 
झाला त्यांत शद्रांची पारसाथिक सोय हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. व त्या 
भूमिकेशी जो आचारविभाग सुसंगत असेल तोच आगमसंमत व जो विसंगत 
असेल तो आगमविरुद्ध असे म्हणता येईल; व आतापर्यंतच्या विवेचनातून आगम- 
ग्रंथाची भूमिका त्यापैकीच एका संहितेच्या शब्दात सांगावयाची तर भगवद्भवती 
:हीच एकमेव कसोटी दिसते. भगवंताचे भक्‍त हे शूद्र असू शकत नाहोत. ते 
ब्राह्मणच असतात. उलट जे परसेशवराची भवती करीत नाहोत ते कोणत्याही 
'वर्णाचे असले तरी ते शद्रच- 


: न, शूद्रा भगवद भक्ता: विप्रा भागवता स्मृता: । 
सर्ववर्णेष्‌ ते शद्रा: ये ह्यभक्ता जनादने ॥ 
- विहगेन्द्र संहिता २४.१० 


| अनुक्रमणिका | मित 
शौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ द ७५ घि > 
७८<<&६अमृतमहोत्सवी त” >9७ 
र्क स. वष. 4 
शि ब तर १), पर्ठ>> क 
व १! कर 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. गणेश थिटे 


प्राचीन भारतातीठ पछ्ुवाठ (६11111911311) 


प्राचीन मानवांमध्ये पशूंविषयक अनेक कल्पना, धर्मकृत्ये, अंधविश्वास 
वगेरे होते. पश॒यज्ञ, पशूंबद्दलच्या विविध कल्पना इत्यादींचा ह्या पूर्वी अनेकांनी 
अनेक प्रकारे अभ्यास केला आहे. ह्या निबंधात मी पज्चवादाविषयी (911111191135111) 
विशेषतः भारतीय संदर्भात लिहिणार आहे. पक्षुवाद शब्दाच्या भला अभिप्रेत 
असलेल्या अर्थात पद्वांचे विवि प्रकाे असुककरण हा महत्त्वाचा भाग आहे. 
तसेच पशंप्रमाणे हालचाली करणे, त्यांचे आकार धारण करणे, त्यांची कातडी, 
शिगे वगेरे धारण करून फिरणे ह्यांचा ससावेश होतो. तसेच पशूंचा आकार घेऊन 
किवा त्याच्या प्रकारांचे अनुकरण करीत संभोग करणे हाहो भो मांडोत असलेल्या 
पशवादाचा एक भाग आहे. पक्षुवाद दोन्ही क्षेत्रात म्हणजे कर्मकांडाच्या (11001511- 
81) ) आणि अध्यात्माच्या (81)111111118111) क्षेत्रात दिसून येतो. काही वेळा 
स्वतंत्रही असतो. त्यामुळे उत्सव, यज्ञ ह्यांमध्ये, तापसी लोकांच्या तपरचरणामध्ये 
आणि काही पुराणकथांमध्ये आपणास पशुबाद दिसून येतो. त्यातील काहो उदाहर- 
णांचा विचार पुढे केला आहे. 
बौद्ध साहित्यामध्ये आपणास गोवतिक कुक्कुरवतिक इत्यादि शब्द दिसतात. 
त्यांचा अर्थ बेलाप्रमाणे किवा कुत्र्याप्रमाणे वागण्याची न्रते घेतलेले तापसी. मज्झिम- 
निकायातील कुक्‍्कुरवतिकसुत्तामध्ये स्वतः गोवतिक असणारा पुण्णकस्सप अचेला- 
सेनिय ह्या कुक्कुरवतिकाच्या मरणोत्तर भवितव्याबद्दल बुद्धाला प्रश्‍न करतो. पुण्ण 
कस्सप अचेलसेनियाच्या वतंनाचे वर्णन करताना सांगतो कौ अचेल हा जमिनोवर 
ठेवलेले अन्न तोंडाने वाकून खातो. बुद्ध अचेलाचे भवितव्य असे सांगतो की ह्या 
प्रकारची कुत्र्याप्रमाणे वागणूक ठेवणारी माणसे जर त्यांचे व्रत यशस्वी आले तर 
कुत्र्यांच्या लोकात जन्मतात. कुत्र्यांप्रमाणे वागून आपण देव बन॒ अशी कुणाची 
समजूत असल्यास ती चूक आहे. मात्र जर हे ब्रतपालन अथक्षस्वी झाले तर मात्र 
ले ब्रत करणारा नरकास जातो. दोघनिकायातील पथिकसुत्तामध्येही एक कुक्‍्कर- 
वतिक आपणास भेटतो. त्याचे नाव अचेल कोरक्खत्तिय, सुनिक्खित्त ह्या कुक्करवति- 
काचे वर्णन करताना म्हणतो को तो चार पाय असल्याप्रमाणे चालतो ; जमिनीवर 


ह. नि रर 
- म ९ र हिम 
पं | 9१॥) क का 
च क त्त (५9 ्र> 
मे कू /.(8/ क 2 क” 
१ ९ नवभारत ” च र 


७ चि ७५ टॅ ९ 


प *६५2 अमृतमहोत्सवी 
अनक्रमणिका ४२९७ क ७ 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ह पयत, 


1: , शि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 0 
संगणकीकृत ह द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातील पश्नुबाद १५ 


ठेवलेले अन्न तोंडाने खातो. महाभारत २.४.१७ मध्ये कुक्कुर नावाच्या त्रएषीचा 
उल्लेख आला आहे. ( कुक्कुरो वेणुजडघडच कालापकठ एव च । सनयो धमविद्वांसो 
धृतात्मानो जितेन्द्रियाः || ) येथेच ऐंतरेथ ब्राह्मणातील अजीनतं ह्या भकेल्या 
ब्राह्मणाच्या शुन:पुच्छ, शुनःशेषप आणि जुनोलाडंगूल ह्या तोन पुत्रांचा उल्लेख 
करण्यास हरकत नाही. ( ऐ. ब्रा. ७५ ). 

वर उल्लेखिलेल्या मज्झिमनिकायातील कुक्कुरवतिक सुत्तातच कोलियपुत्त 
पुण्ण ह्याचा गोबतिक म्हणून उल्लेख आला आहे. तो बेलाप्रमाणे वागत असे. 
त्याच्या सरणोत्तर भवितव्यासंबंधी बुद्धाने कुक्कुरवतिकाच्या विषयी जे सांगितले 
तसेच तांगितले आहे. गोवतिक आणि कुक्‍्कुरवतिक हे शब्द नेत्तिप्पकरण (७१. 1]? 
/7९7ढ%, 1.01 तणा, 1902) पान ९९ बर आले आहेत. ओपपातिकसूत्र 
(९. 1५. ॥/7८/7८/7, 1.01, 1883) परिच्छेद ७३२ व नाथाधम्मकहा 
(आगसोदयसर्मात, मुंबई, १९१९) १११५ ह्या जेन ग्रंथात अनक्रमे गोवइय आणि 
गोव्वइ्य असे शब्द दिसतात. महाविभंग (८0. ।3. 1,८07, 128115 1932) येथे 
गोब्रतिक, कुक्क्रव्रतिक इत्यादींचे प्रणिधान हे प्राण्यांच्या योनीत जन्म घेण्यास कारण 
होते असे सांगितले आहे (पान ४४) ललितविस्तर (०. 8. 1९77727277; 
1जच]]७, 1902) १. पा. २४८ येथे बुद्ध काही मार्ग चुकलेले लोक जरोर- 
शुद्धीसाठी काय करतात हे सांगताना गोव्रत, मृगब्रत, इवव्रत, वराहब्रत, वानरत्नत, 
हस्तित्रत ह्यांचा उल्लेख करतो. ज्ञान्तदेवाच्या शिक्षासमुच्चयामध्येहि ( त. ७. 
19९7वव//, डे. (कार्‍घ'8]1 0, 1057-70 ) कुक्‍्कुरब्रत, गोत्रत 
ह्यांबरोबरच मृगचर्यीचा उल्लेख आला आहे. महाव्युत्पत्ति ( ७१. 1. 1). 1/८॥८८०6, 
3. ढॉ.81'5000ए, 1887 ) विभाग १७८ येथे गोशडझगत्रती, मृगशडगतन्नती 
ह्यांबरोबरच मायूरत्रती हा शब्द आला आहे. वाचस्पत्यम्‌ ह्या संस्कृत शब्दकोषात 
गोशूंग नावाच्या "हषीचा उल्लेख आहे ( पहा गोश्डंग शब्दाखाली ), ॥८०८८७ 


1768705 (९१) ॥८॥०१/०१०७७८६ळ ०0 ॥१८१४४१०१ ळा 7४७7०७ 
७०७४ ४0, 1983 - 7011171 [ग]. 17), 13 येथे बेलांचे अनुकरण 
करणाऱ्या डमन्‌सचा उल्लेख येतो. 

महाभारतात (0111081 ९१11011, 10018, 1933 ॥॥) ५.९७.१४ 
गोब्नतिकाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आले आहे. * यत्रतत्रशयो नित्यं येन केनचिदाशित: । 
येन केतचिदाच्छन्न:ः स गोन्रत इहोच्यते ॥ ! म्हुणजे बैलाप्रमाणे वागण्याचे व्रत घेत- 
लेला मुनि कुठही ज्षोपत असतो, काहीहो खात असतो, काहीहो परिधान करतो, 
म. भा. ५. ९७.१३ मध्ये असे म्हटले आहे की गोन्रतिक हे ब्राह्मण असून ते स्वाध्या- 
याने कृश झालेले, आणि ज्यांनी स्वर्ग जिकलेला आहे असे आहेत ( अत्र गोन्नतितो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2. च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| र //! वच - 
र्क *च8., वष शि क 
*" ८ पत 
ह 


ह कि. 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


विप्रा: स्वाध्यायाम्नायर्कशताः । त्यक्‍्तप्राणा जितस्वर्गा निवसन्ति मह्षय:। ) 
म. क्षा. १. ८६.१७ आपणास अक्ली माहिती मिळते को जव्हा एखादा मनि 
देलाप्रमाणे तोंडाने आहार घेतो तेव्हा त्याला अमृतत्व मिळते (आस्येन तु 
यदाहारं गोवन्मृगयते सुनिः। अथास्य लोको य: पूर्वः सो$्मृतत्वाय कल्पते ॥ ) 
ह्यावरून सुनो हे स्वर्गप्राप्तीसाठो किंवा अमृतस्वासाठो गोब्रत वगेरे न्रते घेत असत 
असे दिसते. युधिष्ठिराला गोदानाचे महत्त्व आणि स्वरूप सांगताना असे म्हणतो को 
गायींचे दान केल्यावर तीन रात्री गोब्रती व्हावे आणि एक रात्र गाईबरोबर रहावे 
(गा वे दत्त्वा गोन्रती स्यात्‌ त्रिरात्रं निशा चंकं संवसेतेह ताभिः । म. भरा. १२.७५. 
१९ ). म. भा. १३. ७२. २९ . व पुढे ब्रह्मा पृुधिष्ठिराला असे सांगत आहे को 
गोव्रताचे पालन करणारा, शांत, बद्ध, पुण्यशील, सत्यववता, जो काही न खाता 
गायींना अन्न देईल त्याला सहस्न गायी दिल्याचे पुण्य लाभेल, एकवेळचे भोजन 
गायींना देऊन आणि स्वतः एकवेळच भोजन करून गोन्नरती राहण्याचाही उल्लेख 
तेथे आहे ( योषग्रं भकतान्‌ किज्चिदप्रादय दद्याद्‌ गोभ्यो नित्यं गोन्रती सत्यवादी । 
शान्तो वुद्धो गोसहस्रस्य पुण्यं संवत्सरेणाप्नुयात्‌ पुण्यशील: ॥ य एकं भक्‍तमइनो- 
याद दद्यादेकं ग्वा च यत्‌ । दश वर्षाण्यनन्तानि गोब्रती गोनुकम्पक: || ) 

जेनांच्या प्रसिद्ध अभिधाराजेन्द्र ह्या शब्दकोशात गोव्रतिकाबद्दल अनयोग- 
द्वारसत्र, ओपपातिकसूत्रवृत्तेि आणि गच्छाचारपयन्नाटीका यांच्या आधारावर 
महत्त्वाची माहिती दिलो आहे. गोब्रतिक हे गाईबलांप्रमाणे वागतात; त्यांना आपण 
ते प्राणी आहोत असे वाटते; जेव्हा गायी बाहेर जातात तेव्हा ते बाहेर जातात; 
जेव्हा त्या उभ्या राहतात तेव्हा ते उभे राहतात; त्या बसल्या को ते बसतात; 
त्या जेव्हा खातात तेव्हा ते खातात; आणि गवत, पाने, फुले, फळे वगेरे 
गायींच्या प्रकारेच खातात ( ते हि वयम्‌ अवि किल तिप्रेक्ष वसाम इति भावनां 
भावयन्ते; गोभिर निरगच्छन्तोभिः सह निर्गच्छन्ति स्थिताभि: सह॒तिष्ठन्ति 
आसीनाभिसुपविशन्ति भुज्जानाभिस्तद्रदेव तृणपत्रपुष्पकलादि भुऊ्जस्ति ततः- तह 
ते गावीहि समं निश्गसपवसनाइ पकरम्ति भुञ्जन्ति यथा गावी तिरवखवासं 
विधावन्ता । ) 

विष्णुस्मृतीमध्ये ( ९. /. /०॥१५७, छि] ल्प 189] ) आलेली 
गोव्रताबद्दलची माहिती काही प्रमाणात जनग्रंथातील माहितीसारखोच आहे. 
ब्राह्मण, गर्भवती स्त्री, किवा अत्रिगोत्रातील स्त्री ह्यःचो हत्या केल्यास त्याबद्दल 
प्रायदिचित्तामध्ये गोब्रत हा एक भाग आहे. ह्या गोब्रतात माणसाला गवानगमन 
करावे लागते. जेव्हा गायी बसतील तेव्हा त्याने बसावयाचे; जर त्या पडल्या तर 
त्याले त्यांना उठून उभे करावयाचे; त्यांचे भयापासन संरक्षण करावयाचे; 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥ / ३ 
क > २), प्र > 
८ शत 


म र 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातीळ पद्युबाद १७ 


त्यांना थंडीपासून वगरे निवाऱर्‍्याचो सोय केल्याशिवाय आधी आपली करावयाची 
नाही. त्या उभ्या राहिल्या को उभे राहावयाचे त्यांच्या सूत्राने स्वान करावयाचे 


आणि गोरस भक्षण करावयाचे असते ( दिष्णस्मृति ५० १६ व पुढे; गोत्रत 
शब्दासाठी ५३.३ हो पहा ) रधवंशात ) अपत्यहीन राजा दिलोप नन्दिनी 
ह्या गायीची पुत्रप्राप्तीसाठी सेवा करताला ह्या प्रकारेच वतन करतो ह्याकडे 


लक्ष देण महत्त्वाचे आहे. जव्हा तो 
तेव्हा तो जाई; ती वतघे तेव्हा तो 
असे, अश्या प्रकारे सावलीप्रमागे तो तिच्यामागे राहिला ( त्थितः स्थिता- 
मच्चलितः प्रयातां तिषदुषीमासनबन्धधीरः । जलाभिलाषी जलमाददालां 
तां भपतिरन्वगच्छत्‌ । ) गोद्ताला निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळे पेलू आहेत 
असे ह्यावरून पण दिलीपाच्या संदर्भात प्रजनताशी त्याचा जो संबंध 
आहे तो महत्वाचा आहे आणि त्याचा पुढं बिल्तार करू. गोब्रतातील गायीबला- 
प्रमाण राहण्याचा भाग दूर करून केवळ गायीची तेवा, त्यांच्या पाठोपाठ जाणे 
इत्यादीपुरतेच ते मर्यादित करण्यात गोब्रताला काहीसे सोम्य स्वरूप देण्याचा 
प्रयत्न दिसतो. गोब्रताच्या आताच उल्लेखिलेल्या प्रजननाशी असलेल्या संबंधाचा 
आणखी तपज्लील देण्यासाठी गोसव ह्या वदिक यज्ञाचा विचार आता करू या. 


छायेत 


कलत ०. स्स 
कळन यइल 


गोसव' हा यज्ञ काहोसा कुतहलजनक आहे. कारण त्या यज्ञात नियमानुसार 
पाहता यजमानाला गोब्रत घेऊन बेलासारख वागावे लागते आणि त्यानुसार इतर 
काही गोष्टोंप्रमाणेच स्वतःच्या आईशी, बहिणीशी, सगोत्रीय स्त्रियांशी संबंध 
ठेवावा लागतो. ब्राह्मणग्रंथात ह्या यज्ञाच्या फलासंबंधी एकवाक्यता नाहो. मातर 
एवढे जाणवते को ब्राह्मणग्रंथांनी एखाद्या लोकिक विधीचा श्रोत यज्ञामध्ये गोसव 
ह्या नावाने समावेश करून त्याला श्रोतयज्ञाची वशिष्ट्ये चिकटवलो असाबीत ब 
सूळची काहो विष्ट्येही टिकवून धरली असावीत. 

ह्या यज्ञात रथंतर आणि बृहत्साम ह्यांचा वापर आहे ( तांड्य महाब्राह्मण 
१९'१३'५, जेमिनीयब्राह्मण २.११३, तत्तिरीयन्राह्मण २. ७.६.२). तो उवथ्य 
ह्या स्वरूपाचा आहे. (जंन्ना, २११३, तंत्रा २५.६६). यजमानाने पुढील ब्रते 
पाळावीत- त्यान बहिण, सगोत्र स्त्री ह्यांच्याकडे उपगसन करावे, खालो 
वाकून ( बैलाप्रमाणे ) पाणी प्यावे. (दातांनी) गवत तोडावे. जेथे मलविध्ि 
करावासा वाटेल तेथेच करावा (जेब्रा. २.११३--तस्य द्रतम्‌ । उप मातरमिथयात 


आई, 


१. गोसव यज्ञाच्या तपशोलासाठी पहा- उ. (वव, 1॥८_57त॥/०- 


7७४; 3501091), 1968, ]). 13. 


न.भा. २ 


१: 
९2.९ 
2 
टर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


| ऱ 
ग्र हिहअमृतमहोत्सवी , 
ळी 4 भक 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ट नवभारत 


उप स्वसारमुप सगोत्राम्‌ । उपाबहायोदकमाचासेद्‌ उपावहाय तणान्याच्छिन्द्यात्‌ । यत्र 
लं विष्ठा विन्देत्‌ तत्‌ तद्‌ वितिष्ठेत । तुलना करा-- आपस्तंब श्रोतसत्र २२.१३.९ 
येथे पशुत्रत असा हब्द आहे. शिवाय सत्याबाढ भोतसूत्र ७.५.२४ व पुढे, अभिधर्म- 
कोषभाष्य ४'६८ हेही पहा. काठकसंहिता ३७.६ मध्ये गोसच यज्ञाची दोक्षा 
घेतलेला जजू देल्च होतो असे म्हटले आहे. ह्या यज्ञाची दक्षिणा दहाहजार (तांत्रा 
१९.१२.६) किवा वारा हजार (जेब्ना. २.११३) गायी अज्ञी आहे. 

गोसव यज्ञ हा मुळात सुप्रजनन, सुपीकता, ह्यांच्याशी संबंध असलेला 
एखादा उत्सव असावा. वेल हा सुप्रजननाचे प्रतोक अनेक वेळा सामला गेलेला 
आहे. बलाचे कातडे पांघरणे हेहो सुफलोकरणविधोमध्ये अनेकदा असते. ब्राह्मण- 
ग्रंथांनी ह्या उत्सवाला सोमयज्ञाचे रुप दिले असावे. त्यांनी गोसवाच्या कार्यामध्येहो 
बदलू घडवले आणि एका लोकप्रिय विधीला उच्चवर्गीयांच्या श्रोतयज्ञप्रक्रियेत 
उंचावले. योसवात पाळावयाच्या ब्रतांसध्ये थोडीझी अडचण त्राह्मणग्रंथांना जाणब- 
लेली दिसते. स्व(स) योनिसंवंध हा सदसहिवेक बुद्धीला पटत नाही. पण तो तर 
गोसवाच्या न्रतामध्ये आहे. काही विचारवंतांस ही अडचण जाणवलो असावी. तसेच 
इतर ब्रतांबद्दल. जत्रा. २.११३ सध्ये अशी गोप्ट सांगितली आहे कौ एकदा जनक 
वेदेहाला गोसव करण्याची इच्छा झाली. त्याने ब्राह्मणांना त्या यज्ञाची दक्षिणा, 
न्रते इत्यादींबद्दल माहिती विचारली. क्षेमपुत्र सुदक्षिणाने त्याला उत्तर दिले कौ 
मी दक्षिणा सांगेन पण घते सांगणार नाहो. मग जनकाला हा यज्ञ करावयाचा 
धीर झाला नाही. ह्यावरून काही याज़िक ह्या यज्ञाची व्रते सांगण्याससुद्धा कसे 
धजावत नसत आणि काही यजसान हा यज्ञ करण्यास धजावत नसत ते कळते. जैन्रा, 
२.११३ मध्ये आणखी एक गोष्ट आहे. पुण्यकेश योधेनि हा गोसव करीत होता. तो 
लोकसमुदायात असतानाच त्याला शोचविधी करण्याची जरूर भासली स्वतःला 
विवस्त्र करीतच तो म्हणाला- “ खरोखरो हा यज्ञ म्हाताऱ्या लोकांनीच करावा. 
त्यांच्याबाबतीत असले वतंन क्षम्य आहे. ” पुढे जंब्रा. ने हा यज्ञ वद्धांपुरताच मर्यादित 
केला आहे. ह्यामध्ये थोडीशी गोसवाला सोस्य करण्याची प्रक्रिया दिसते. आणि अज्ञा 
सौम्य स्वरूपातच ब्राह्मणग्रंथांनी गोसवाचा समावेदा केला. तेब्रा. तांत्रा. आणि 
काठकसं.हे ग्रंथ गोसवाचे वर्णन करतात तरी त्याच्या व्रतांचे वर्णन करीत नाहीत हे 
लक्षात घेण्याजोगे आहे. केवळ जंब्रा, आणि पुढील काळातील श्रौतसत्रेच व्रतांचे 

वर्णन करतात. वि 
भ्‌ री 1. 7/0१/८7, 0८0806 १८८११८७८॥१८११ 4व०72 १०११८ 
7४8८2 व८९7 ८५८(७(१०॥ “0॥101-1.922, 1937. 1. 1). 13) 

5006 ६180 1). 771. 


१: छू १ ७ 
व.) र ५, १ 
त्य र सणात, | 

“र ४ 

| अलक धर 

रः 


०६ हअगृतमहोत्सवीई >> 

) _) प, 9 

| अनक्रमणिका | द विकी ४ र > 
झौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास न ८ शत क रज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातीळ पथ्युबाद १९ 


गोसव यज्ञ कर्ता स्वाराज्य मिळवतो असे तांब्रा, १९.१३.१, ५, ६, इत्यादी, 


तब्ना. २.७.६.२; काठक. सं. २७.७ इत्यादींमध्ये म्हटले आहे. जेत्रा. २.११३ मध्ये 
मात्र वारंवार गोसवातील विधींचा स्वर्गप्राप्ती ह्या फलाशी संबंध जोडला आहे. 
जेब्रा, २.११३ मध्येच गोसव-ब्रतांच्या पालनाने बैलांचा लोक प्राप्त होतो असे 
म्हटले आहे. थ्रोतसूतरांत सांगितलेली गोसवाची फले पुढे दिली आहेत. त्यावरूनही 
गोसवातील तऱ्हेवाईक भाग काढूच राकूत त्याला उच्च सोम्य रूप देण्याचा प्रयत्न 
दिसतो. ह्या प्रक्रियेतच आपणाला गोसवाचा इतर उच्च यज्ञांबरोबर केलेला 
उल्लेख लक्षात घ्यावयास हरकत नाहो. मनुस्मृति ११.७४ मध्ये गोसव यज्ञ 
अइवमंध, अश्निष्टुत आणि इतर यज्ञांबरोवरच ब्नह्महत्यापातक दर करण्या- 
ह्‌ हे ( तुलना करा विष्णुस्मृति ५०.१६ व पढे, फक्त 
गोब्रताचाच उल्लेख; गोसवाचा नाही. ) वसिळल्मृतीनुसार ( २२.७ ) ज्याच्या- 
विरुद्ध अभिचार केला जात. असेल त्याने गयोसव करावा (... अभिशस्तो 
गोसवेन यजेत । ) वनवासात असताना द्रोपदी दुधिष्ठिराला म्हणते को त्‌ 
अइवभेध, राजसूय, पुण्डरीक, गोसव हे यज्ञ केलेले आहेस; आणि ह्या निर्जन 
अरण्यातही तुझा ध्य नष्ट होत नाही (म. भा. ३. ३१ १६; १५. साधवीचा 
मुल्या अष्टक सोठ्या अभिमानाने सांगतो को मी ज्ञेकडो पुण्डरीक आणि गोसव 
यज्ञ केळे आहेत आणि तो आपले त्या यांचे पुण्य ययातीला पुनः स्वग 
स्थापन करण्यासाठी दंऊ करतो ( शतशः पुण्डरीका भे गोसवारच चिता: 
प्रभो । क्रतवो वाजपेयाइच तेषां फल्भवाप्नुहि ॥ स. भा. ५.१२०.१२ ). हेमाद्री- 
चतुवर्गभ चिन्तामणीमध्ये दानखंडात (पान ५९०) गरुडपुराणातीळल वचत उद्दत 
केले असून त्यात गोसवाचा अरवमेध, पुरुषमेध इःयादींतह कलिवरज्य म्हणन उल्लेख 
आला आहे (न कलो क्रियते यज्ञो 5 इबमेधो 5पि च गोसव: । नरमेधो$क्षता नारी 
देवरात्पुत्रसंततिः || ) गरुडपुराणाने गोसबाला सोम्य न करता किंवा त्याच्या- 
बहल गौरवोद्गार न काढता त्याला वज्ये केले ह्यावरून गोसवाबद्दलचा बदलता 
दृष्टिकोण कळून येईल. 


शोतसूत्रांमध्ये गोसव हा वेश्यांनी करावा असा उल्लेख कात्यायन श्रोतस्‌त्रात 
आला आहे (_२३.११.७ ). तेथेच पुढे असे म्हटले आहे को स्वतःचा राजा 
नवडणारी जनता ज्याचा पुरस्कार करोल त्याने गोसव यज्ञ करावा. ( कात्या. 
श्रो. -२. ११. ८; तुलना करा-लाट्यायन श्रोतसूत्रान्सार पारमेष्ठ्यकाम किवा 
श्रीराज्यकाम अद्या यजमानाने गोसव यज्ञ करावा (९. ३. ५. २१). श्लांखायन 
श्रोतसूत्रात मात्र पश्नूकाम अश्या थजभानाने गोसव करावा असे सांगितळे आहे. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


५० नवभारत 


( १४. १५. १) 1... (तंलोघ 17७४१८७ 2010887072 ह्यांनी अभिधर्भकोज्ञाच्या 


भाषांतरात उद्धत केलेल्या परमाथ ह्या टोकेतील वचनानसार गोसव उाब्दाचा 
अर्थच नुळी “' गायी-बेलांची उत्पत्ति”, असा आहे. ह्यावरून गोसवाचे जरी 


4-:>> त 


अनेक उपयोग सांगितले असले तरी त्याचा पशूंची अभिकडी, सुप्रजनन हा 
एक उपयोग कसा होता ते कळते. प्राचोन स्वरूपातसुद्धा पशंशी संबद्ध असा 
पुरायप्रंथातील शिव - ज्याला पशुपति असेही म्हणतात - ह्याने गोसव यज्ञ केला 
व तिळांचे उत्पादन केले असे शिवरहस्यात म्हटले आहे. ( पुरा मकरसंक्रान्ती 


शांकरो गोसवे कृते | तिलानृत्पादयामास तृप्तये सर्वदेहिनास्‌ | शिवरहस्य हेमा 
द्रोच्या चतुर्वर्गचिन्तामणि, कालनिर्णयखंड' पान ४१५ व उढे उडत. भहाभारता- 


क 


म्हटले आहे ( १३. १७ ११२) त्याला असलेल्या अनेक रूपांमध्ये एक वेला 
होते व म्हणून महाभारतात त्याला गोरूप असे म्हटले आहे (१३ परिशिष 
आळ ३७). 
गोसवाचा सुप्रजन, पर्जन्यवृष्टी इत्यादींसाठी उपयोग ह्या दृष्टीने त्याचा 
हरिवंज्ञातील उल्लेख पाहावा: एका वृद्ध गवळ्याने जेव्हा इन्दमखाची स्तुती 
केली तेव्हा छुष्णाने इन्द्रमखापेक्षा गोयज्ञ चांगला असे म्हटले; त्याने गायींची 
स्तुती केली आणि गोयज्ञ करण्याचे जाहीर केले. ( गोयज्ञं कारयिण्यासि बलादेव 
न संजय । हरिवंश. ५९.६० ) तो यज्ञ केल्यानंतर मोठा पाऊल पडला ( ह्मा 
कथथेसाठो हरिवंश अध्याय ५९ ब पुढे पहा ) 
बेलाच्या अनुकरणाच्या लंगिक वतनाचा दीघंतमसच्या कथेत उल्लेख येतो 
कामधेनूपासून जन्मलेल्या एका बेलाकडून तो गोधन शिकला. तो वेल सांगतो को 
आमच्यात पाप नाहो; चोरी नाहो; भक्ष्याभक्ष्य नाही; पेयापेय नाही; कार्याकार्य 
नाही ( नास्माकं विद्धते तात पातकं स्तेयमेव च । भक्ष्यासक्ष्यं तथा चेव पेयापेयं 
तर्थव च । ट्विपदो बहुदो होते धन एष गवां स्मृत; । कार्याकार्ये न वागग्यागमनं च 
तथव च || मत्स्यपराण ४८, ४९, ५० )? तुलना क'रा- वायुपुराण- ९९.५४-५५ ) 
घंतम्याने मग गोधरसावर लक्ष केन्हित केले आणि आपल्या भावाच्या पत्नीकडे 
पर्गमन करण्याचा प्रयत्न केला, तिने हे बलासारखे वतन आरे हे जाणन त्याचा 
धि रून त्याला गंग्रंत सोडले. तो गंगेतून वहात जात असता वबलिराजाने 


३. 1. ल्ल 19 १2९ /201(887/, 7, 4 ॥टवात7॥%०ईव, 
8118-1.,00४१11, 1023 11, ४०]. [7 ]). 147 ढु 
४, 818, 1895, न 


ण 
जे ड् (र गा 
| हि कनी नु | | | | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कद ह 


वक ब्र > 
>. वर्ष त र 
"८ ऐशाकळ 


१6४ नवभारत हरे 
प्‌ 


| 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ. वाई 


प्राचीन भारतातील पद्ठुबाद २९ 


त्याला उचलून घेऊन अन्न दिले. त्याले त्याचे अंतःपुरात रक्षण केले. बलीने 
मग त्याला आपली पत्नी सुदेण्णा हिच्यायासून पुत्रोत्पत्ति करण्यास सांगितले. हा 
आंधळा आणि वद्ध आहे हे पाहून सुदेष्णेने त्याच्याकडे न जाता एका छूद़ स्त्रीला 
पाठवले. दोघंतम्याने तिच्यापातून काक्षीवत्‌ वगेरे पुत्र निर्माण केले. बलिराजाला 
हे भुलगे दिसल्यावर त्याला सुदेष्गेचे कारस्थान लक्षात आले व त्याने तिला 
त्याच्याकडे जाण्यास पुनः सांगितले व ती गेली आणि तिला मग पाच पुत्र झाले 
( मत्स्ययुराण ४८. ४९ व पुढे; ४३- सधर्मान्‌ सोरभयांस्तु वृषभाच्छुयुवां- 
स्त । तुलना करा म. भा. १.१०३८- गोधन सोरनेच्च सो$्यीत्य निखिलं 
सतिः , . . तुलना करा- वायुपुराण ९९.४७; क्थेसाठी स. भा, १.९८.१८ व पुढे, 
वायुपुराण ९९.४७ व पुढे वगरे पहा ) 


बेलाच्या व्तंनाचे अनुकरण आणि प्रजनन ह्यांचा संबंध दौघंतस्याच्या 
कथेवरून कळू शकेल. गोसवात गोन्नत असल्यामुळे त्याचा संबंधही मुळात 
प्रजननाशी असावा. 


ह्याच संदर्भात जगदत्पत्तीची कथा सांगण्यात हरकत नाहो. त्या कथेत 
इतर प्राण्यांबरोबरच बेलाचे रूप घेऊन आत्म्याने आपल्या मुलीशी- गायीचे खूप 
घेतलेल्या- संभोग करून प्रजनन केल्याचा उल्लेख आहे. “ सुरवातोल हे जग 
म्हणजे केवळ एका पुरुषाच्या रूपातील आत्या होते. . . . त्याला करमले नाहो... 
त्याला दुसरे कुणी तरी सोबत हवे असे वाटले. स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना घट्ट 
आलिंगन दिलेल्या स्वरूपात त्यांचे अस्तित्व होते. त्याने स्वतःचे दोन तुकडे 
केले. मग पति-पत्तनी तयार झाले. त्यांच्यापासून मानव तयार झाले. तिने 
विचार केला को मला स्वतःपासनच तिर्माज करून हा माज्यापासून प्रजोत्पत्ति 
कशी करीत आहे? ठोक आहे मी गुप्त होते. ती गाय झालो. तो बेल 
झाला. . . . सग गायीबेल निर्माण झाले. ती घोडो झाली, तो घोडा झाला. ती 
गर्दभी जालो; तो गर्दम झाला. . . . मग एकख्री प्राणी निर्माण झाले. ती अजा 
झाली; तो बस्त (बोकड) झाला; तो अवि (संढो) झालो तो मेथ (सेंढा) 
झाला. . . . मग अज-अवि निर्माण झाले. अश्याच रीतीने मुंग्यापर्यंत सर्व सृष्टी 
निर्माण ज्ञाली. (शतपथ ब्राह्मण १४.४.२.१ व पुढे; बृहदारण्यक १.२.१ व पुढे) 
ह्य कर्‍्येत पिता-पुत्री ह्या स्वयोनिसंबंधाचा, पशूंचे रूप घेऊन मेथुन करण्याचा 
आणि जगदुत्पत्तीचा एकत्र उल्लेख आहे. बेल-गाय ह्या रूपात बेल-गायी ह्यांची 
उत्पत्ति केल्याचाही उल्लेख गोसवाचा पशुवद्धी आणि सामात्य प्रजननवद्धी 
ह्यांच्याशी असलेल्या संबंधाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. 


| अनुक्रमणिका व 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हँ नवभारत दे . 
क ह ७५ न ३१९ 
न अमृतमहोत्सवी) > 


> 
(006 क्र त. 


अप. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱऱर | नवभारत 
र निसंबंधाकडे प्राचीन भारतीय विचारवंत कसे पाहात होते 
ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी काही वेळ गोसब आणि त्याचा प्रजननाशी संबंध हा 
मुद्दा बाजूला ठेवूया भाणि गोसव, त्यातील तते ( त्यात असणारा स्व (स) 
यनिसंवंध) ह्यांचे इतर उल्लेख पाहू. वोद्ध त्रंथात भोहुजन्य हु्वंतंताचे उदाहरण 
म्हणून गोसवातील द्रतांचा उल्लेख केला गेला आहे. (अभिधर्पकोरभाण्य ४.६८; 


तुलना करा, अभिधर्मदीप, विभाषाजभावत्तीसह, ४३.९१. हयुएनत्तंगाची 
1. (8 189 [7१८७ ॥००1/852/ हयांनी फरेंचमध्ये अनुवादित केलेली ताव्ये 
पाहून त्यालाही गोसवातील त्रतांची माहिती होती असे दिसते - “ 1.08 
1911105 ७७ |०5 ]011165 
(7०१८७); 58 1010111011 
105 तद्या(ह; 0 ॥व 


1701110111 ]0 १०७ तो. रिती 
168; 1| (0011100111; ]])1)1011)8 8४07 
1९51७11 00 11906 छा. फला १९1१ 
पृ५1०$ त:चा'७11(८ 60 ९1010110९0, पा एवा 18 
7९11001111'8, 118 8१01६” ए.. तेक क जग) जवाववळळे दा 
दत करतो; त्यात गोसवामध्ये गोव्रत 
क ग अ ते सांगताना आई, वहीण ह्यांवरोबरच आत्या 
कि मामी ), थोरलो मुलगी, धाकटी मलगी ह्यांचाही उल्लेख आहे. 
( वेदिक ग्रंथात न मिळ्णारी हो माहिती आहे ), छाच संदर्भात ( व्हृण्ग 
मोहज दुर्वतंनाच्या ) पारसीकांच्या स्व (स) योनिसंवंधांचाही यो ग्रंथामध्ये 
निषेधपर उल्लेख आहे आणि पारसोकांच्या मात्रादिगमनाच्या चालीरीतोमुळे 
त्यांच्यावह्देल तुच्छ भावना दिसते ( विभाषाप्रभा टोका ४.३.९१; अभिधर्स- 
कोशभाष्य ८.६८; ) सभिधर्सकोश भाष्य ४. ६८ काठीचे सत उद्भृत करते व 
त्याच्या भतानूसार सातग्रास म्ह्ण्जे स्त्रीवर्ग हा उखळ, फुले, फळे, पकक्‍्वा्चे, 


88115 (0151110101 


परमार्थ, ह्या टोकेतोल वाक्ये फ्टेचमध्ये उ 
करताना कुणाशी संबंध ठेवावा 


"७ एत्ता हयाण्यासारता आहे. (ये चाहुर उदूखळनुण्यकलपक्वान्नतीरथंभार्ग- 
प्रल्य| मातृग्रामः। ) म्हणजे ह्या गोष्टी जज्ञा कुणीही फसाही वापरू शकतो 


तद्ाच स्त्रिया शाहेत. दिव्यावदान पान २५७ येथोल' एका परिच्छेदात सदरा 
विचार आला आहे त्यात म्हटले आहे को स्त्र रत्यावताे आहे. ज्या 
सत्य़ान बाप जातो त्यानेच मुलना जातो. पण तो रस्ता मळाला दोष निर्माण 
करात नाहो... ज्या तोर्थावर बाप आंघोळ करतो त्यावरच मुलगाही करतो. « ** 

शांतरक्षिताच्या तत्त्वसंग्रहामध्ये ( ग्लोक २४४७ ) धत पारसीकाना 
मातृविवाहादींमध्ये काही दोष वाटत नाही असे म्हणन त्यांचा उपहास केला 


५. ९0. एग. उ, 00०९0, 1, 


वै, ऐ८/, 01111111४6, 18806. 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


९३ य: 
राज्य विकास संस्थद्वारे । 
रि ह 1000 द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भ्राचीन भारतातील पठ्चुबाद २३ 


आहे. स्मृतिचंद्रिकाः १. पान १० आणि स्मृतिमुक्‍्ताफल ( वर्णाश्रम )' पान 
१३० मध्ये बहस्पतिस्पृतीतील काही वचने उल्लेखिलेली असून काही तऱ्हेवाईक 
चालीरीतींमध्ये पारसीकांच्या 'त्रातविवाहाचा पाठभेद- मातृबिवाह किवा भ्रात्री- 
विवाह ) उल्लेख आहे. यशस्तिलकचंपू २. पान ९५ व पुढे (४ था आतवास )' 
स्वतःच्या मातेशी संयोग ह्या पारसीकांच्या चालीचा इतर काहो विचित्र 
चालीरीतींबरोबरच उल्लेख आहे. उ- 717७170068 :/10./7, खंड, ८ पान 
४५७ मध्ये पारक्षांच्या दीनकाहे २.८२ येथील उद्धत केलेल्या वचनावरून असे 
कळते की पिता-पुत्री, माता-पुत्र, भाऊ-बहीण ह्यांचा संयोग हा सर्वात 
परिपूर्ण आहे. मेधातिथीच्या भनुस्मृतीवरील ( ८.४१) भाषात राजाने नातू- 
विवाहावर बंदी घालावी असे सांगितले आहे. ह्या सर्द उल्लेखावरून पारसीकां- 
मधील चालोरीतीबद्दल पारसीकांचे आणि बोड, हिंद इत्यादींच्या ग्रंथांतील मत 
काय होते हे कळून येईल. गोसवामध्ये मातृगसत वगेरे विहित असल्यामुळे 
त्यावर वंदी घालण्याचा नंतरच्या काळातील ग्रंथांचा प्रयत्नही त्यामुळे का ते 
कळून येईल. 
गोसवाचा प्रजनन, सुपीकता, पशुवृद्धि इत्यादीशी असलेला संबंध ह्या 
मुख्य मद्याकडे पुनः वळताना उल्लेख करण्यास हरकत नाही कौ जगातील अनेक 
प्रे (-णि'(४ 1105 ) पशूंची कातडी, 
मुखवटे, शिंगे धारण करणे, त्या अवस्थेत नाचणे, बागडणे, अनिबंधपणे 
आणि परठांच्या विशिष्ट शेलीत संभोग करणे इत्यादी आचार आढळतात. 
॥71/707708 7९७०५ ८७८7५७ ह्या लेखकाने मुळात लॅंटिनसध्ये लिटिलेल्या वावयांचे 
॥7८//८7 ह्या लेखकाने जमनमध्ये केलेल्या भाषांतराचे मराठी रूपांतर पुढे देत 
आहे. त्यात नववषंप्रारंभाच्या उत्सवाचे वर्णन आहेः “ त्या उत्सवात लोव् 
रात्रंदिवस खात पोत सुटत. सर्व तर्‍हेचे खेळ खेळले जात. भीती किवा लाज 
ह्याचा कुणाला ठावठिकाणा नसे, स्वतःच्या वासनेला आनंदित करणारी कोणतोहोी 
गोष्ट तेथे स्तुत्य आणि आचरणीय होती. काहो माणसे नागडी, फदत मुखवटे 
चढवून पळत. पुरुष स्त्रियांसारखे पोशाख करीत व स्त्रिया विशेषतः 
कुमारिका पुरुषांसारखे पोशाख करीत. कित्येक जण, संन्यासी, राजे ह्यांच्या 
सारखा पोशाख करीत. काहोजण अस्वले, लांडगे, सिहू, बेल इत्यादींचा आकार 


६. ७0. उ. द. (॥6770072, 1301711139, 1908. 
७. ९0, च. 13. लळााका'०१८/८ ]००॥, 1937, 
८. 130111)80, 19239, 


अनुक्रमणिका > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२५ नवभारत 


धारण करून चार पायांवर चालत. काहो पक्ष्यांचे रूप घेऊन उडत... . ” 
7/21/07 ह्या. अभ्यासकाने असल्या वतनाचा आणि अनिवंध लेंगिक जीवनाचा 
प्रजननाशी, सुपीकतेशी संबंध असल्याचे इतर अनेक विद्वानांच्या मतांचा आधार 
घेऊन दाखविले आहे." 

विपुल पशूंची प्राप्ती हो विश्‍वजित नावाच्या यज्ञामध्ये असलेल्या एका 
शोपटोसह अद्या गोचमंपरिधानाच्या विधीचे फल म्हणन सांगितली आहे. ते 
कातडे लाल असावे. कारण पक्लूंना लाल रंग प्रिय आहे (जेब्रा. २. १८२.) 
किंवा अनेक पक्षू लाल असतात ( तांब्रा. १६. ६. २) असे कातडे पांघरल्यामुळे 
यजमानाला विपुल पशु मिळतात ( तांब्रा. १६. ६१ ) ते कातडे शेपटी, कान, खर 
ह्यांच्यासह असावे ( आपस्तंबश्रोतसूत्र २७. २६. १४; मानवश्रोतसूत्र ९. ३.१.२२) 

गोचर्माचे महत्त्व सांगतांना जन्ना. २.१८२ मध्ये अज्ली एक गोष्ट दिलो 
आहे को पुर्वी माणसांचे कातडे प्राण्यांसारखे होते आणि प्राण्यांचे माणसांसारखे. 
त्यावेळो ऊन, पाऊस आणि कोटक ह्यांच्यापासून प्राण्यांना संरक्षण करता येत नसे. 
मम प्राण्यांनी आपण मानवाचे भक्ष्य होऊ या अटोवर कातड्यांची माणसाशी 
अदलाबदल केली. शतपथत्राह्मण ३.१.२.१३ व पढे मध्ये होच गोष्ट आली असून 
तेथ सवं प्राण्यांच्या ऐवजी फक्त गाय ह्या एकाच प्राण्यापुरती ती गोष्ट मर्यादित 
केली गेली आहे. कात्यायनश्रौतसूत्र २२.१.२० नसार यजमान व पत्ती दोघांनीही 
गोचमं पांघरावे. 

विश्‍वजित यज्ञाच्या अनेक फलांपैकी एक फर प्रजनन हे आहे. प्रजापतीने 
जेव्हा प्रजा निर्माण केलो तेव्हा तो विश्‍वजित यज्ञाच्या योगे केली असे जेन्ना. 
२.१८४ मध्ये म्हटले आहे. मेदिसकोतील ,एका शेतीविषयक विधीत मारलेल्या 
पशूचे कातडे पुढील वर्षी मारावयाच्या पज्ञूला पांघरवतात' पशपति झ्लीव ह्याला 
बेलाचे कातडे पांघरणारा ( गोचरमंबसन म. भा. १३.१७. ११ २) म्हणतात हे वर 
उल्लेखिलेच आहे. ह्या सर्वांवरून बेलाचे अनुकरण, थाच्याप्रमाणे लेंगिक वर्तन, 
किंवा एकूणच पशूंचे अनुकरण ह्याचा प्रजननाज्ली संबंध असावा हु स्पष्ट होईल 


ननपा--- 


९. ॥४७१/८7, ॥7220078, 1, ]. 77. 
१०. 6. 2. 7//१/८०, ॥777०/7८, शा. ४० 114 
११. ग, 1700077, १॥॥ ॥॥७८8७8, “ 335) इपा' | 1116 ७ 


याट तै &वलापतीचल, ॥ 1! क 
ी कू 1./८7१९6 6०८२ (/१८९ 
४०]. 2 (1897-98 ) 1899, 0]. 113 डा 001000 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भू ९ प व्र 


७*”चछ. वष 80 
् क ७५७७७०८ रज 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातील पद्चुवाद २५ 


व गोसव यज्ञाचाही प्रजननार्थ उपयोग मुळात असावा ह्या माझ्या म्हणण्यास 
दुजोरा मिळेल. 


हरिणाचे अनुकरण किवा हरिणाचे रूप घेणे हे आध्यात्मिक किवा कर्मकांड 
ह्यांच्या संदर्भात अनेकदा आपणास दिसते. ललितविस्तारात ( १. पान २४८ ) 
मगन्रताचा उल्लेख आहे. शिक्षासमुच्चय पान २२० वर सगचयंचा उल्लेख आहे. 
उत्तराध्ययनसूत्रात मृगचरयेंचा अप्रत्यक्ष उल्लेख आहे. ( १९. ८२३२ ). भागवत 
पुराणात त्रषषभ हा तामसी गो-काक-मृगचयेने वागत, खात, पोत, मुतत असे 
सांगितले आहे ( ५.५,३४ ). जेव्हा क्रषभाशी स्पर्धा करणारा इन्द्र पाऊस 
देईनासा झाला तेव्हा त्रषभाने पाऊस पाडला हो कथा ह्या संदर्भात लक्षात 
घेण्याजोगी आहे ( भागवत ५.३.३) त्याचा मुलगा भरत हा सृगरूपाने जन्माला 
आल्यानंतरही तपइचर्या करीत असे ( भाववत ५.९.२८ व पुढे ). महाभारतात 
१३.१५.३५ मध्ये इतर तापसांबरोबरच गोचारिन्‌ आणि मृगचारिन ह्यांचा 
उल्लेख केला आहे. महाभारतात (५. ११४ व पुढे) ययातीची मुलगी 
माधवी हिची गोष्ट आलो असून ती मृगचारिणी होती असे वर्णन आहे. 
विदवामित्राने गालवाला आठक्ले इयामकणे घोडे गुरुदक्षिणा म्हणून द्यावयास 
सांगितले. गरुडाच्या सल्ल्यानुसार गालवाने ते ययातीकडे मागितले. ययाति 
गालवाची मागणी पुरी करण्यास समर्थ नव्हता म्हणून त्याने आपली सुंदर मुलगी- 
माधवी जिच्या प्राप्तीची देव, असर, मानव ह्यांना नेहमीच इच्छा होती- गालवा 
जवळ देऊन ती निरनिराळ्या राजांना वापरायला देऊन त्या मोबदल्यात घोडे 
मिळवावेत असे सांगितले. माधवी “ बहुप्रसवधारिणी ” आहे असे ययाति 
सांगतो (म. भा. ५.११४.३). माधवी स्वतःच असे सांगते कौ मला एका 
ब्रह्मवाद्याने असा वर दिला आहे को प्रत्येक प्रसृतीनंतर मी पुन: कुमारीच राहोत 
( म. भा. ५.११४.१०-११ ). गालवाने तिला घेऊन एका मागोमाग एका 
अपत्यहीन राजाला ती अर्पण करून त्यांच्याकडून तिची किमत म्हणून घोडं 
मिळवले. हर्यशव राजाला तिच्यापासून वसुमना, दिवोदासाला प्रतदेन, आणि 
औज्लीनराला शिबि असे पुत्र झाले. विइवामित्राला तिच्यापासून अष्टक हा भुल्गा 
ज्ञाला (म. भा. ५.११४.१७ व पुढें ). मग तिला विवाह करण्याची इच्छा राहिली 
नाहो. तिने अरण्यात जाऊन तप केले, ती उपास तापास, ब्रते, करीत राहून 
मगचारिणी झाली. ती हरिणाप्रमाणे विविधप्रकारचे गवत खात असे; वनातील 
पाणी पौत असे; स॒गांसह आणि मृगांप्रमाणे ती फिरत असे; धर्माचरण करी; 
ब्रह्मचर्याचे पालन करी (म. भा. ५.११८.५ व पुढे.) 


अनक्रमणिका दर विका 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५ क 
५/ र श्र फिक 
१५९५७) ऱ्य 
व्र. वळ को 
शि ॥&” नवभारत ् 
“य डी ७७५२ लि 03.) 
क (अमृतमहोत्सवी न >-२७ 
९: री “3 
५ च. वप ह? ओज 
"र य काट 9 
टॅ स्थर 4 ९ 
) श् 
र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ नवभारत 


77६७०१५ 0789८10८70" ह्या विद्वानांनी म्हटल्याप्रमाणे कृष्णाजिन ह 
पुष्टीचे, प्रजननाचे प्रतीक आहे. यजमानाने यज्ञात दीक्षा घेतल्यानंतर त्याला 
कृष्णाजिन आणि सृगाचे शिंग धारण करावे लागते. ( पहा गोपथन्नाह्मण १.२.२१) 
/८१८६' आणि इतरहो अनेक पंडितांनी दौक्षाविधीचा गूढपणे प्रजननाशी संबंध 
वःसा आहे ते दाखवले आहेच. मृगचर्माचा ब्रह्मवर्चसक्ी निकट संबंध आहे. 
गोब्रा. १.२.२ मध्ये असे म्हटले आहे की ब्रह्मचारी जेव्हा मृगाजिन धारण करतो 
तेव्हा तो ब्रह्मवचस मिळवतो. शब्दकल्पद्रमात गोचर्म शब्दाखाली निरनिराळ्या 
मण्यांच्या कातड्यांच्या दिलेल्या उपयोगात मृगाजिनाचा सोक्ष हा उपयोग सांगणारे 
समयाचारतंत्रातील वचन उद्धृत केले आहे. ह्यावरून तापसी नार्गात कृष्णाजिनाचे, 
आणि हरणाचे अनुकरण करण्याच्या चालोचे स्पष्टीकरण मिळेल. तसेच 
कृष्णाजिनाचे न्रह्याशी समीकरण कोषीतकिब्राह्मणात केले आहे. ( ४.१? ). 
यजताचा प्रजननाशी निकट संबंध आहे. त्याचेही कृष्णाजिनाझओी समीकरण 
बायब्ना ३.२.१.२८ येथे आहे. तांत्रा ६.७.१० मध्ये यज्ञाला मृगधर्मा म्हटले 
आहे. यज्ञ ह्रिजाचे ख्प घेऊत पळून गेल्याच्या कथा ब्राह्मणग्रंथात दिसतात 
(हा प ब्रा. १.१.४.१ व पुढे; तेत्रा २.२.५.६;६.१ व पुढे ) 


महाव्युत्पत्ति ह्या ग्रंथात ( विभाग १७८ ) मृगशूजझगत्रती हा शब्द आहे. 
नहष्यश्रूगाच्या डोव्यावर ह्रिगाचे ज्षिग होते; त्यामुळेच त्याला क्रष्यशंळग असे 
नाव सिळाले (म. भा. ३.११०.१७ तस्याः्यंशूऊगं शिरसि राजय़ासीन्महात्मन: । 
दनष्यशूऊग इत्यंब तदा स प्रथितोडभवत्‌ || ) त्याच्या जन्मकथेत हरिणाचे रूप 
१२. 3... 1४८७८" ११९७८१८ 3१८७१८१, कण. 3). 285 
१३. 1, (02९८॥१८१५७, 1)2 1207272772 ॥८8 
1809, 1). 399, 500. 


९ -! €” षा टे १ क त्य १ ,* 
(४. 0. ॥/९७८ ॥./७ ०7८ व ०८८॥८/८०८ देढा8 १०७ ॥916070/- 
ल या & डु | 
77707(५8, 1718, 1898]. 103; 774७८, ॥॥८॥७5 '१ 5611 
र शि री ढे | | | 7 (89 11 व्य 
1106, " ॥/८१॥१7१९८ /9062070976१८, 2 0]. 48, ॥. 13 
॥९२(॥, ॥॥८ ॥0८१८१८०॥ क, ॥2 शा. 
( १ ्ी क 
| - व ४ ण १२ » /८११०७8०////१/ ०/ (५८ ॥४८ळळ 
७7८ (५॥०७॥२७८व७, १11) 3112, 109923 0]. 401 1. ॥] 
री ी। > मी बु. ह न १ टी 
070९, 192707 तवे 706087(7, ऐए०॥ शार 1958 
(“८ ४) री र | र नह 
र. ५1; वी 1110 _ उ्यणीळ ८. 6टकनच्ये ळय शह 
८7/0९/९११९, ११७७ १01, 196], 0). 197101. 


॥९वळ, 1360111), 


| अनुक्रमणिका > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातीळ पशुबाद २७ 


घेऊन संभोग करण्याच्या चालीची सचता मिळते. काऱ्यपाचे वीर्य उवंज्लीला 
पाहून पाण्यात पडले. एका हरिगीने ते पाणी प्याल्यावर ती गर्भवती झाली व 
पुढे तिला छण्यशृंग झाला. तो जेव्हा दुष्काळी प्रदेशात शिरला तेव्हा एकदस 
पाऊस पडला ( म. भा. ३.१०.११ व पुढे ३.१०.३ पहा- तपसो यः प्रभावेण 
वर्षययासास वासवस । अनावष्ट्या भयाद्यस्य ववबं बलवृत्रहा | ) १/९/८7/ न 
म्हटल्याप्रमाणे” शग हे झर्ध्वोलडगाचे प्रतीक असून ते धारण करणारा 
क्रष्यशळझन हा सुफलोकरणाशी संबद्ध आहे. त्याला अपत्यहांन राजा दशस्य 
ह्याने केलेल्या यज्ञात महत्त्वाचा भाग आहे. ( वाल्मीकि रामायण, बालकांड १२.) 

भारीच संदर, सोनेरी हरिणाचे रूप घेऊन आला होता ब त्याच्याबद्दल 
सौतेला आकर्षण वाटले हो रामायणातील कथा प्रसिद्ध आहे (वाल्मीकि रामा- 
यण, १.४२ व पुढे ). रघवंज्यात ( ८.७९ व पुढे ) तुणबिन्दु ह्या व्ययाचा 
गोष्ट आली आहे. तो दुर्चर तप करोत असता इन्द्राला त्याची भोति वाटली 
आणि त्याच्या तपात विघ्न आणण्यासाठी त्याने एक अप्सरा त्याच्याकडे पाठवली 
व तिने शांगारिक चाळे करून तणबिन्ट्च्या समाधीचा भंग करण्याचा भयत्न 
केला. त्याने तिला त भनष्यजातीत जन्माला येशील असा ज्ञाप दिला व त्यानुसार 
ती मानवजातीत जन्मन अजपत्नी इन्दुसती झाली. येथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट 
म्रणजे त्या अप्सरेचे नाव हरिणी असे आहे. महाभारतातील शिवसहत्ननामावलोत 
हांकराचे एक नाव ' हरिण ” अते आहे ( म. भा. १३.१७ १४८) आणि म. भा, 
मध्येच त्याला मगरूप असेहो म्हटले आहे (१३.१७. ४५ ) 

उरिणाच्या रूपात संभोग करण्याचा साक्षात्‌ उल्लेख महाभारतातील किंद- 
माच्या कथेत आला आहे. पांडूला अरण्यात एकदा एक मूग मगीझी संभोग करतात! 
दिसला. त्याने त्याच्यावर बाण टाकले; तेव्हा माणसाच्या आवाजात राजाच! 
कानउघाडणी त्याने केली आणि तूही माझ्याप्रमाणे संभोग करताना मरश्लोल 
असा शाप दिला. तो म्हणतो कौ साझ नाव किंदस असन मळे आणि फळे खाऊन, 
मगाचा वेष धारण करून सो अरण्यात राहतो. इतर माणसांच्या लाजन मी हरिणीचे 
रूप घेतलेल्या माझ्या पत्नीशी हरिणाचे रूप घेऊन संभोग केला (म. भा. ९ 
१०९,५ ब पुढे- मानि मूलफलाहार सगवेषधरं नप । बसमानमरण्येष नित्यं दासपरा- 
यणम ॥ २४ ॥ .. . अहं हि किंदसो नाम तपसाप्रतिसो मुनिः । व्यपत्रपन्‌ मनु- 


१५. शलक, 107772001८, 1. 0. ४2 
१६. अ. ज. करंदीकर, “ पांडुचरित्राचा पुर्नावचार, ' महाराष्ट्रसाहत्य- 
पत्रिका, १५७; एप्रिल-जून १९६६, पान ४४ व पुढ, 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क, र रि - | “क 
“001. 


हारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


२. नवभारत 


ष्याणां मृग्या मेथुनमाचरम्‌ ॥ २६ | मगो भूत्वा मगेःसार्ध चरामि गहने वने.। ... 


॥ २७॥ ह्या कथेमध्ये दोन मुद्दे लक्षात घेण्याजोगे आहेत. एक म्हणजे तपरचर्यचा 


एक भाग म्हणून हरिणांसारखे, पशूंसारखे राहणे व दुसरा हरिणांच्या-पशंच्या 
रूपाते संभोग करणे. 

हरिणाचे रूप घेऊन संभोग करण्याचा उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणातील 
(२.३२ ) प्रजापतीच्या कथेत येतो. प्रजापतीला आपल्या मुलीबद्दल आकषण 
निर्माण ज्ञाले. हरिणीचे रूप घेतलेल्या तिच्याज्ली त्याने हरिणाच्या रूपात संभोग 
केला. तेव्हा देवांनी रुद्राकरवी त्याच्यावर दाण सोडले, त्याच्या वीर्यातून मग सवं 
ष्टी, निर्माण झाली ( एंन्ना. ३.२४; तलना करा जेब्रा. ३.२६४; मेत्रायणी 
संहिता ४.२.१२; इापत्ना. १.७.४.१ व पुढे ). ह्या कथेत हरिणाचे-पशुचे रूप 
घेऊन संभोग करणे व प्रजनन हे दोन मुद्दे लक्षणीय आहेत. १. ॥१८॥/ ह्या 
लेखकाने ' युरोपमधील नववर्षदिनोत्सवाच्या बेळचो हरिणाचे रूप घेऊन संभोग 
करण्याची उदाहरणे दिलो आहेत. तो उत्सवही प्रजननविधीचाच प्रकार आहे. 

1९२८/८॥८ ने असे म्हटले आहे को“... ताल ॥लचाती पार तहा 
(उह गग ताठ ॥ालिठुळडात1(, एढो० हाोलाला' 111 तला' 1१७४० 
तळा] 1000561 घ[8॥]) 91. ( देवांनी पश्च्यात आपले रूपांतर करून 
घेणे हे फार प्राचीन काळापासून आहे.' त्याने अनेक वेश्ञातील कथा ह्या संदर्भात 
दिल्या आहेत, उदा. झेऊत या देवाने आपल्या पसिफोनि ह्या मुलीशी सापाच्या 
रूपात संभोग केला; व मग तिला झाग्रेउस झाला". ह्या कथेचे प्रजापतोच्या 
कथेशी साम्य सहजपणे दिसणारे आहे. 120001८ (7८०८७ ने दिलेल्या दुसऱ्या 


एका कथेत झेऊसला नेमेसिस्‌बद्दल आकषण वाटले. ती त्याच्यापासन दूर पळन 
९२ ९ 
तिने पाण्यात जाऊन माज्ञाचे रूप घतले व मग तोही मासा झाला. मग तिने 


आणखी अनेक प्राण्यांची रूपे घेतलो. त्यानेही ती ती घेतलो. तो ह्‌स 


| होऊन आका- 
शात उडालो; तोहो हृंत होऊन उडाला व शेवटी त्याने तिला प 


कडले. दुसऱ्या 


१७. तै. ॥ए६॥॥ ग स्काय काळा ० 1७७ 
ग, 1,॥तेला, 1881, 0. ४9001. 

१८. /५८८/८॥१, /7८7८0॥७७॥/४ १८७ ७६९१७ १०१ तर 
77//5, 1301111., 1859, ]). 177. 

१९. ॥६८॥॥, (॥२7८०॥७७॥॥, 0. 186. 

२०. 1४, (7०००७, ७7८९॥ ॥/४॥॥७, .जाएठ] 1958, 1). 206 
( 5001101) 02 ) 


टा कि ४ (५/(७४१. 


$& (क०((८१(7- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७(<2.अमृतमहोत्सवी . > 
श्रे र 


> 


क्र 


च ज्ञ 
र्ट न र :& 
पट 9 4) 


» वर्ष 

क र, षु क्र ् 
क हर 
द्वारा प्राज्ञमपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतातील पत्चुवाद ७.१ 


'एका गोप्टीतही झेऊस्‌ने लेडाशी हुंताच्या रूपात संभोग केला. . म. भा. १६३. 
परिशिष्ट १.४. १५ व पुढे मध्ये शंकराची विविध रूपे दिलो आहेत त्यात ती विविध 
देवांची, माणसांची, पिज्ञाचांची, कासव, सासा, यक्ष, राक्षस, बाघ, सिह, पक्षी, 
बड, कोल्हा, हंस, कावळा; गिधाड, बैल, हत्ती, उंट, गाढव, इत्यादी अनेक रूपे 
तो अते म्हटले आहे. रावणापासून भोती वादूत इन्द्राने मोराचे, यमःने कावळ्याचे, 
वेराने सरड्याचे आणि वरुणाने हुंसाचे रूप घेतले असे रामायणात ( उत्तरकांड 
गांकराचे विविध यज सुद्धा वाघ, सिह, वगेरे प्राण्यांची तोंडे 


४/ ८ 


१८.६ ) म्हव्ले नाहे 
लावन फिरत. ( स्कम्दपुराण, माहेईवरखंड, कामारिकासड, २३.३५ ). शंक 
काय करीत आहे हे पाहण्यासाठी अग्नी कबूतराच्यः रूपात आला व शेकराल 
कळल्यावर त्याने क्षोधाने आपले बीर्य त्याला ग्रहण करण्यास सांगितले (स 
साहेइवर. कौमारिका २९. ८२ व पुढे ) कामसक्वास्त्रावरील ग्रंथात ( 
२.६.३७ ब पुढे; रतिरहस्य १०. २० व पुढे ) अनेक चित्ररते सांगितली असून 
त्यात विविध प्राण्यांच्या अनकरणाची झोन (कुत्र्याप्रमाणे) गर्दभाक्रांत, मा्जारिलाल- 
तक. व्याध्यावस्कंद, वाराहघष्टक, तुरगाधिरूढ अशी विविध चित्ररते आहेत 
वरील सवं भाहितीवरून पशंप्रमाणे, वागणे, त्यांचे रूप घण, त्यांच्याप्रसाण 
संभोथ करणे इत्यादी गोष्टी प्राचीन भारतात- इतकेच नव्हं तर जगाताल इतर 
भ्रदेशातही कशा पसरलेल्या आहेत ते कळल. ह्या पशूच्या अनुकरणाला सामा- 
न्यत: पक्षुवाद ( 911111)1१11811 ) असे सी म्हणतो. हा पश्शुवाद मुख्यतः कम- 
कांडाचा ( 11118]18311) ) किंवा आध्यात्मिक प्रवृत्तींचा ( 801111:811811 ) 
भाग म्हणन येतो, काहो ठिकाणी केवळ तो पुराणकथात्मक आह कर्मकांडातील 
पदावादाचा प्रजनन, सफ लीकरण, पाऊस, पश्द्द्धो, इत्यादीशी संबंध दाखवलाच 
आहे. आध्यात्मिक मार्गात योगसाध्नंचा एक भाग म्हणून सोक्षाचे, साधन म्हणन 
यडावाद येतो. वरवर पाहता करसकांड ( 1111811511 ) व अध्यात्म ( 81)111- 
1811811) ह्यांच्यात विरोध दिसतो ब म्हणन ब्राह्मणग्रंथ- ती सुखस्यतः कमकांड 
सांगतात व उपनिषदे- जी मख्यतः आध्यात्मिक आहत ह्यांच्यातह! परस्पर 
विरोध आहे. क्रांती वेचारिक उपनिषदांनी केली वगरे विचार ग्ल्या 
पिढीतील पाइचात्य व भारतीय विद्वानांनी मांडले. आता हळ हळ ह्या भमिकेला 
दोन्ही विद्वान मुरड घालीत आहेत. तरीही ह्या दोन क्षेत्रात कितो साम्य- 
स्थळे आहेत. एकमेकांशी देवाण घेवाण आहे ह लक्षात येण्यासाठी इतर अनेक 


उदाहरणांबरोबरच पशुवादाचा उल्लेख उदाहरण म्हणून करप्यास हरकत नाहो. 
> *ै -् 


२१. कव०८७ ६५7०९७ १४५0७, ॥. 207 ( $8९९0!01 62 ), 


क्न्द 
यी प्शा 


२६६] 


१ 
४” 


न 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


भ्टी टे क ) 4 


ही क. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


च्र्र ऱ्य ठा 
सलव्वराचा जञालापदर 
( अठराव्या हातकाच्या आरंभी एका योतुगीजानें 
लिहिलेला मराठी गव्य ग्रंथ) 


॥ तीसरा भाग ॥ 
|| सत्यवंत देबाचा माणुस अवतार दाखवीतो ॥ छ ॥ 


॥| पेले ग्नान सुयर्ति तेज सत्यवंत देवमाणुस जवतार करायाला 
कोण कारण स्हणून दाखवीतें || 


ग्त्यान उपदेज्ञाच्या पेल्या भागामधधे ॥ सत्यवंत देव आहे म्हणुन || त्यो येकच 
अस्तां त्रोत्व होउनी जाहे ॥ म्हणजे पिता || पुत्र ॥ स्पोरीतु सांतु तोगजण 
एकच देव म्हणुन ॥ ह्या सत्यवंत देवाचे सुभाव || स्वरूप || लक्षणे कोणती 
म्हणुन || सत्यवंत देवाची स्वभावलक्षणें अणीक कोणा येका वस्तुला नाहींत 
स्यणुन ह्या सत्यवंत देवाबगर अणोक कोण वस्तुला देव सांगत्यात ॥ ते लटीक 
देव म्हणुन ॥ दुसऱ्या भागामधे सर्वेश्‍वर कलें करून सकळांस आदोकारण होउनी 
आहे म्हणुन ॥ साहा देवसांमधे परलोक | भलोक ॥। त्यांत आहेता ईतुकोथा 
वस्ता रचील्या म्हणुन || आदि पुरुषाला सोंसाराचा धणी करून सोंसाराचें 
भाग्ये दिलें म्हणुन |॥ त्या सुखाच्या मळ्यांत होत्या ईतुवया बक्षांमधे ॥ येक 
वृक्षांचे फळ मात्र खाउ नको म्हणुन फर्मावीलें ॥ आदि पित्याने तें फळ खादलें || 
म्हणुन अधीं दीलीं च्यारी देवदानें ॥ त्या पापाबदल काडुन ॥ सुखाच्या मळ्यांतुन 
बाहीर घालून ॥ अवघे कष्ट सोसायाला प्रायश्चित दिलें म्हणुन | भलोकांत 


पाप भरले म्हणुन जगबुड धाडून ॥ आठजण भाणूसें वेगळे करून || अणीक 
जीवंत स्वामीयाने सांगीतली तो पेटांत उतरली । तों वेगळे करन ॥ बरचोल 
अदघीं मलो म्हणुन ॥ नोये दवेखोळ. पेटांत उतरल्या आठ जगणां अणिक जोवंता- 


देउन 


पासुन || स्वामीयाने आशीर्वाद 
भरलों म्हणुन ॥ 

कह... कक... /२५ डत स अ. _. नद 
म्हणून सांगीतले काँ ॥छ]| आता! ह्या तीसऱ्या भागामधे ॥ सवेदवराच्या माणस अव- 


ताराचें वर्तमान सांगावें ॥छ1| ह्या पल्या तेजात सत्येवंत देव माणस अवतर करायाला 


।। दुसर्‍याने भुलोकांत माणसें || अणीक जीदंत 
वेवेगळी माणुसांची बोली ।॥ माणुसाःचें वर्णाचे अंतर कसें करून आलें 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका 


र्‍ 2. 93.) 
टं अमृतमहोत्सवी /9/->३७ 
नी 

प. वर्ष (” 

प्र 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेदा ३ 


कोण कारण म्ह॒गुन समजावें ॥छ!। म्हणजे सर्वेश्‍वर अपरांपर सर्व बरवें होउनी आहे 
म्हणुन ॥ जें माणुसांनी सर्वश्‍वरास नां आवडे पाप केलें | म्हणजे आडविलें फळ 
खादले ॥ तें पाप अपरांपर पाप झालें || अपरांपर पाप उधरायास अपरांपर परीहार 
होवें ॥ छ | अपरांपर परीहार देवडुततर ॥ समस्त मागुसें ॥। अजीक देवदुतें 
येक मेळुन उधरवनां || प्रमाण होउनी आहेत ॥। त्याचे पुण्ये तसेंच परमाग होउनी 
आहे म्हणुन ॥छ॥ तर स्वडवरास अपरांपर पावाचे परिहार करायरला मागसें 
मोक्षात रीग आडवीलें || नरकांत प्राप्त झाले || म्हणुन हें अवघे फारोग करायाला 
अपरांपर सवश्‍वरास माणुसे अवतार करायला सनत आलें || हा माणस अवतार 
खरा सत्यवंत देवाचा माणुस अवतार म्हणुन माणुसांस समजायाला ।। बहुत कष्ट 
अदीं दुरद्रिष्टी पुण्यादीकांला जाणउन आपल्या वेदांत लोहुन सांगीतले ॥७॥| म्हणजे 
ल॑ वरुषे जगबुड होउन गेल्या उपर येक थोर पुण्यादिक होता || त्याचे नांब आत्र- 
हाउं ॥ त्यो सवदवरावर बहुविस्वास भवति हो उन || पुन्या वाटेवर चालत होता ॥७] 
ज्यात सवश्‍वर ह्विष्डी पडून ॥ सोइऱ्यांमधे घरवंस न राहुं नको म्हणन सांगीतले || 
अणी वोस्तीर्ण मुलुक त्याला दाखवु त तेथे घरबंस न राहयाला सांगीतले ॥७1| त्यो]| 
स्वामी सांगीतल्याप्रमाणी || अपुल्या कुटुंब देखील ॥ त्या सुलकामधें जाउन राहिला 
॥छ। त्याला स्वासीयान आगणीत लोकामधें श्रेष्ट करीन म्हणुन सांगीतले ।। तुजी 
आस्त्री वांज होउन आहे ॥ पग अम्हीं पुत्रसंतती देईन ।। तुझें गोत्र पीडीन पौडी 
परलोकांच्या नक्षत्रां ॥ अणोंक दर्याच्या वाळवा ईतुवयासारीखे वर्तायास करीन 
स्हणुन ॥ त्यामधे येक पुत्र जन्मल ॥ त्यो भुलोक अवघें तारील म्हणन ज्या 
आतब्राहांम पुन्यादीकास स्वासीयानें बोलीलें ॥छ॥ तेसेंच स्वामी त्याला बहत भाग्ये 
देउन ॥ त्याचे गोचर विस्तोणं करून ॥ वोस्तीणं मुलुक देउन त्याचें गोत्र अपली 
प्रजा म्हणुन | स्वामीयानें प्रीतीन चालविलें ॥छ।| त्या गोत्रामधे थोर पंन्यादीक 
निपजले ॥छ॥ त्या पुण्यादीकांमध्यें डुरद्रिष्टो पुंण्यादीक होते |॥छ॥|| त्यांला स्वासीय! 
अपली देवगुप्त अपल्या वेदातलों त्यास सांगुन || अपणास आवडती पजा | 
आवडते धर्मकार्य | अणी सबेदवराच्या वेदगुप्तासारीलों लक्षणे होतीं तों त्याला 
जाणवीलीं ॥| छ छछ॥ 
|! दुसरे तेज ॥ 
।॥। सत्यवंत देवाचा माणुस अवतार खरा माणुस 
अवतार म्हणुन दाखवीत ॥छ)। 

ग्रंथ परीयंत्र सांगीतल्यावर || ञआणीक सर्वेश्‍वरान त्यां दीर्घ ब्रिष्टी पण्यांदीकांस 

अणीक देवगुप्त जाणविलों तों सांगावों || छ || म्हणजे कोणत्या गोत्रामधें अपण 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्रापाठशाळामडळ, वाई 


२२ नवभारत 


माणस सुभाव घेउन माणूस जन्मल म्हणुन ॥ हें कोणत्या समई कोणत्या 

जगोत्रामधे ॥ कोणत्या मल्कांत || कोणत्या गावांत || कोणत्या वरुषामधे ॥ 
तदवां कोणता पाछा कमावीश करोल कोणत्या आस्त्रीमध जन्मल || 
जस्मल्या उपर कोण नवले संभवतील ॥ परमंडळोंतन देवद्त कोटा न कोटी 
नमस्कार वरायला येतील | तौग जण पात्छा नवें नक्षत्र वगुन दूर सुलका- 
तन || कोणतें मलक नेमन ॥ तोौन भेट आणुन ॥ नमस्कार करायाला यंतोल 
स्हणन | त्याला कोण नांद ठेवोतील म्हणुन ॥ इजिप्त मुलकांत पळुन जाईल 
म्हणन ॥ येरोदी राजा स्वामी यास जीवीं मारायास सोदील म्हणुन || स्वाभी 
सांपडायाला || दोन बरुषामधे जन्मलो लेकरें | बेतलो वींलातीसधें अवध्यांत जीवां 
सारायाला शेन्य धाडील || अणीतो त्यास मारील म्हणन || डुसऱ्यान ईजोप्तातन 
बोलावील तदवां येईल म्हणन ॥ साणसांला उदंड उपकार कराल म्हणुन || म्हणज 
आंधळ्यास डोळे ॥ पांगुळ्यांस पार्ये | हात देईल || अनेक दुखणे टाकून ॥ 
नेल्यास जीव देईल म्हणुन ॥ अणींक भुलोकामधें आहे परोयंत्र कितुके पुण्य || 
धर्मकरणीया करोल म्हणन ।॥ अपण सोशील अपदा ॥ कष्ट ॥ वीघ्न ॥| मरण ॥। 
अपलीया खश्लीने माणुसांकूती मरळ म्हणुन ॥ मेल्या उपर ॥ दुसऱ्याने 
तीसऱ्या दिवशीं जीवंत होईल म्हणन ॥ भलोक सोडून दुसऱ्याने परलोकों 
अपुल्या हकुमेन चडल म्हणुन ॥छ। हें अवध देवदतांच्या ।॥| उत्म तरीयांच्या 
पुण्यादिकां ठूर द्रिष्टीयांच्या बोलण्यांनो जाणउन ॥ अपण॥ ल वरुषे माणुस 
अवतार करायाच्या अदीं || अपल्या वेदांत लीहुं फर्मावीलें || सत्यवंत देवाच्या 
माणुस अवतारांचीया करणीया म्हणून दाखवायाला ॥ हों लक्षणे अवघों 
सत्यवंत देवाचीं खरों लक्षणें झाल्याबगर ।। देवदुतांची ॥ भ॒तांची | माणसांची 
लक्षणे होणार नाहीत ॥छ|| म्हणजे इतुक्या हजारांवर्षा अदी || मग संभवल 
कोण येक कार्ये | खरे बोलायाला अपरांपर ग्न्यान होतें ॥ अवघे बगन चक 
नाहींसे समजायाला ॥ सांगीतले तें खरें संभवल म्हणन ॥ अपरांपर बळ टोतें । 
अवघे प्रतिपाळून ॥ काहा चक नस्ता सांगीतत्यासारीखे कास होयाला ॥ळछ। 
म्हणजे सर्वेशवरात ॥ अपुल्या साणुस अवताराचे जाणवोलें तें ॥ अवघे चुक नास्ता 
खरें संभवलें ॥ तर सर्वेश्‍वराचा माणुस अवतार खरा माणुस अवतार म्हणन सत्य 
सानावें ॥छा। लटीक देवाचे बहुत बालंट अवतार पुराणांत लोहोंले ते अवघे भरताचे 
अवतार ॥छ। बालांट अवघे अवतार होउं || कसे झालें तर ॥ सत्यवंत देवाचे अवतार 
न्हवेत ॥छ1| दोन प्रस्ताबानी || पेला ॥ अम्ही या प्रसंगात देवाच्या अवताराची अदी 
सांगौतली तीं लक्षणें | त्यां देवतींच्या अवतारांला न्हवतो || दुसरा ॥ त्यां पुराणात 
लोहोल्यात अवतार ॥ जुज झगड भाग व्यापार करायाला झाल्या बगर ॥ साणसांस 


*््स्शी न ?>१५ 

कट टं 'भपुनमहोन्यवी च >२७ 

अनुक्रमणिका “प १५४४/>७ 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास टं प्र | 1 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 00 १ हि 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ३२ 


बरवें || पुण्ये ॥ सत्यवंत देवाचा मान होयाला केलें नाहों || सत्यवंत देवाचा माणुस 
अवतार अवघा पुण्ये अवघा माणुसांस बरवें ॥ अवघा सर्वेश्‍वरास स्तोत्र होयाला 
सत्यवंत देवान माणुस अवतार केला ॥७ छ छ॥ 


॥ तीसरे तेज ॥ 
॥। सदा नीत्यकनिके मरीये देवमातेच्या जन्माचे वेतसान दाखवीतें ॥ 


सर्वेश्‍वराने जाणवीले तसेंच || आब्रहास म्हणायाच्या पुण्यादिकाच्या चाळोस 
पौडी गेल्या उपर || सत्यवंत देवसाणुस करायाला नेमीले काळ आलं ॥छ|| तदवाच 
सत्यबंत देवान अपणास माता होयाला लेमीली ती येक परीसुद कनिका आस्त्री मरोयं 
स्हणायाची होती ।॥|छ।| तो उत्म पुंण्यादीकांची लेको ॥ हें केसें म्हणुन पुसले तर सांगतो 
॥७॥ तोचे बाप || अणीक माय दोग जण ॥ म्हणजे दयाळनी || अणीक आनाई || 
आस्त्री पुरुष म्हातार काळापरीयंत्र पुत्र फळ मागुन आलें ॥ शेवटी म्हातार प्रायेमधे ॥ 
सर्वेश्‍वराच्या दयाने आनाई गरवार होउन || णो महोने गेल्या उपर ॥ तोला येक 
उत्म लेकी जन्मली |॥ तोला भूलोकामधे सारोखी आस्त्री न्होती ॥ छ॥। 
म्हणजे समस्त माणुस जातोत मायेच्या उधरोंत गर्भ संभवत्यात ॥ पण हो 
उत्मी लेको ॥ सर्वश्‍वरांची माये म्हणुन |॥ जन्म बापाच्या कळंकावीण ॥ 
देवईष्ट क्रपेन भारून ।। मार्येच्या उधरींत पल्या क्षणाधर्ने गो. संभवलो || छ॥ 
ह्याबर सववेश्‍वराने बहुकरून तीचा आत्मा उत्म पुंण्यानी शोणगारीला ॥ तों 
पुण्य रोज रोज आदीक आदोक चडत होतीं ॥ म्हणून तोच्या आत्म्यासारोखा 
आत्मा ॥ अणीक आस्त्री न्हवती | अणीक म्होरे ना होईल |।छ!| आत्म्याची 
संगाती सारोखा इारोर स्वरूप सुंदरशोीणगारोला |॥छ॥| ती जन्सल्या उपर 
तीला मरीये नांव ठेवोलें |॥ म्हणजे राणो | साहेबीण ॥छ|| हो सर्वेश्‍वरावरी 
उत्म प्रीती होउन पुण्य वाटवर जप ॥ ध्यान ॥ तप करून सदां चालु- 
न आली ॥ सदां परी सुद कनिका असन म्हणुन ॥ सर्वेश्‍वराला वचन देउन 
नीरचय केला ॥ छ॥ लग्न करायाला प्राये आले | तदवां तिला श्रेष्ठ माणसें 
होते ते ॥ लग्न करूं सांगीतले ॥ तदवां ती सरदेरवराला वितंति करून || सदां 
आळुवारो असन म्हणुन ।। 


ज्यो नौश्‍चय केला ॥ लग्ल करून ॥ तें कसें होईल ॥ म्हणुन सवश्‍वराला 
पुढले ॥छ॥ तदवां | काहीं चिता नास्तां || वऱ्हाड कर म्हणुन ॥ सवश्‍वराने 
तीला प्रति उतर दोलें ॥ छ| म्हणजे जे पुरुष सृत्ध नीत्य अकवारी होउन ॥ 
न. भा, २ 


उड व ठु 
७2 ९ ३ ँ.. 
% कुणित्णातूे त्रे 


रै डा ०) ४॥/)/९ ॥/ 
-करखंगघर चिघ्जतज” १२%. वेळ >” 
ष्य रै ७५ ् 9९ 


न (८.अमूतमहोत्सवी/१ > 
अनुक्रमणिका । ण का र्श््ट रक. वर्ष ळर ह. > 
द मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 009: व. 
श्यामा र 1 


््‌ ची न . 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अधू, 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३४ नवभारत 


तुझ्या पुण्यात काहों वीघ्न करीनां होईल || पण दोग जण भईणभाऊ सारीखे 
असाल | छ1।। सत्यवंत देवाच्या मना सारिखे राजगोत्रमधे देव आदोकोजी' 
पुण्यादिका संगे वर्‍हाड झाली ॥ छ॥ त्या उपर दोग जण नजरे नगरात घर 
वसंनराहुन रोज रोज आदोक आदोक पुण्ये करीत होते [७छछछ 


॥ तीसरा भाग || 
।। चोउतें तेज ॥ 
| देव दुताने स्थावग क्रुपाजीचें जन्म जाणवीळें ॥ 
याचें वर्तमान दाखवीतें ॥ 


सदा परीसुद कनीके भरोये मातेला || जदेय ज्ञारांत एक पुण्यादीक सोहोरी 
ईलोजाबेत म्हणायाची होती ॥ म्हणजे देवदानाई ॥ तोच्या पुरुषाचे नांव जकरीयस 
॥छ|| ते दोग जण फुडे बहुत भवतीने देवाजवळ पुचफळ मागत होते ॥७छ|| पण 
त्या दोगां जणास म्हातार प्राये झाले ॥ म्हणुन पुत्रफळाचे भरवंसा न्होता ॥७॥ ऐसे 
आस्तां त्या पुण्ये आस्त्रीच्या पुर्शाला जेर्जाले म्हणायाच्या देउळांत पुजा करायाला 
दोबस आला ||| पुजा करोतांना ॥ देवाऱ्यावर वोस्तो ठेउन ॥ देवाला धुप 
दाखवोतां ।॥! देवाच्या उजवीकडे येक देवडुत द्रोंष्टी पडुन ॥ त्याजवळ ऐसे बोलू 
लागला ॥ तु शिउं नको | त्वां मागीतला पत्रफळ स्वामीयानें तुला दिला | तुझी 
आस्त्री यरवार होउन तुम्हांस येक पुत्र जन्मल ॥ तो पुत्र स्वांमीयाला वाट सस्तेद 
करोल || सवेश्‍वराच्या सन्मुखांमधें थोर होईल ।। माते उधरांत अस्तां || देवाचे 
इष्ट प्रसाद त्यास पावल || स्पीरीता सांतान पुर्ण होईल । म्हणुन देवदतानें 
सांगीतले ||छ।| त्यो गुरू पुण्यादीक हें वतमान ऐकतांच | अम्हंची र 
आम्ही दोग जण म्हातारे झालों ।॥। ह्या समई अम्हांस पुत्र जन्मलू म्हणुन ।। कोण 
लक्षण म्हणुन देवदुताला प्रतिउतर देउन पुशलें ॥छ]| तदवां देवडुतान त्याला 
सांगीतले ।| अम्ही सवरुवराच्या सन्सखीं अस्तां लटीक वर्तमान सांगत नाहीं || पण 
ठुला पुत्र जन्मल खरं सांगतों ॥| ह्या सत्याचें लक्षण नागतोस को | तर तुला पुत्र 
जन्मरू परीयंत्र | तुं सुका होशील म्हणून देवडुतान सांगीतले । छ|| त्यो गरू 
पुण्यादीक देउळाच्या बाहीर निगुन मुका झाला || म्हणुन कोणाजवळ बोल नास्ता 
उगाच घरास गेला ।।|छा। ह्या उपर सवेइवराच्य़ा दयान त्या पुण्यादीकाची आरस्त्री 
गरवार झाली ।॥छ॥ ती म्हातार प्रायेमधे गरवार ज्ञाली म्हणुन पांच महीने परीयंत्र 
लाजुन ॥ बाहोर नोग नास्तां || दोष्टी पडनां झाली | छ1। | || ||| | 


आस्त्री बांज | 


ह. > र व 
ळा 7, र डं & ती | द 
जट ब्र यात न ह 
2: क्र ७८> ज्र 
ळय शी 


वे. ७५ घछो”€* 


अनक्रमणिका ] २“ पक ” वर्ष ग ४74 
| झौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ् क क क रज 


् र 
पाप्या विकास संस्थद्वारे 6 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३५ 
|| पांचवें तेज ।। 

|| सर्वेश्वरान सदां परीसुद मरीये मातेला ।॥। गाव्रीयेळ म्हणार्‍याचा श्रेष्ट 

देवदुत हेज़ीच धाडीला ॥ अणीक नीत्य कनिके मरीये ठाई माणुस 

अवतार केला || म्हणुन वर्तमान दाखवीते ।। 


भग्तीयी येलोजबेत गरदार होउन साहावा महोना चालताना || अनादो 
सर्वेश्‍वर पोत्याच्या येक देव पुत्राला साणुस स्वभाव घेयास नेसोीले काळ आलें ॥छ]। 
म्हणुन गाब्रीयेल म्हुणायाच्या श्रेळ देवदुताला सदा परीसुद कनिके मरोये मातेज- 
वळ ॥ साणस अवताराचे वतंसान सांगायाला संबेश्‍वरान पाठबीला || छ॥| तदवां 
पवित्र सभेचे चेत्र मास पाचवी सहाचें तेरोख झालें ॥छ॥ त्यो श्रेष्ट देवटुत 
उत्मकनिके मरीये नातेला || अपल्या घरांत जपध्यान करोतालां दिष्टी पडन | 
तीला ऐसें घोल लागला ॥ नभो देव प्रसादांनी परीपुणे मरीये ॥ सवेश्वर 
तुम्हंचीये ठाई आहेत ॥ अस्त्रीयांमध्ये तुम्ही सदेव ॥ ७ ॥ह दे 
सांगणे स्वामीणी एकून । अपणामधे घान्री होउन ॥ हें कोणाचें दंडवत म्हणून 
चींतीत होती ॥ छ।। तदवां देवडुत स्वामीणीला बगुन ॥ भोउं नका मरीये ॥। 
देवाजवळ तुम्हास कपा भेळली म्हणुन ॥ गरबार होयाला ॥ अणीक तुम्हांस पुत्र 
जन्मल ।॥ त्याला जेजु नांव ठेवाल हा थोर होईल ।॥ अणीक सर्वेश्‍वराचा पुत्र 
नांवाडुन होईल ॥ दावीद म्हणायाच्या रायाच्या अपल्या बापाचें सोंहासन त्याला 
स्वामी देईल || जाको म्हणायाच्या म्हाजुरुषाच्या दोवाणांत सदा राज्यस्तीती 
करील ।। त्याच्या राज्यास्तीतीला कदीं दहोवट ना होईल ।। छ॥। हें सदां नीत्य- 
कनीका मरीये आईकुत ।। देवडुताला ऐंसें सांगीतले ॥ तर हें केसे होईल ।। 
अम्ही पुरुषाला वळखजणार नाहीं कीं || छ!। तदवां देवदुतान तीला सांगीतले ।। 
स्पीरीतु सांतु सर्वेश्‍वर तुम्हावर उतरल ।॥ सर्वश्‍वराचें हुकुम तुम्हांल साउली 
करील || ह्या पासने तुम्हातुन जन्मलू तें सदेव सबेश्‍वराचा पुत्र सांगु होईल 
॥। छ॥ हेगे तुम्हंची सोहोरी ईलीजबेत म्हृणायाची ॥ तीला वांज म्हणुन सांगत 
होते ।। म्हातारप्रायेमधे गरवार झाली ।। साहा महिने ज्ञाले ।। सर्देश्‍वरास होईनासें 
छाम नाहीं ॥ देवदुताने सांगीतले ॥ छ॥ तदवां भरोये म्हणायाची स्वासीणीनें 
देवद्ताला सांगीतले ।) हेगे सर्वेश्‍वराची दाशी || स्वामीयाच्या उतरासारोख मला 


होउ ॥ छ॥ हें सांगताच क्षणामधे अनादी पोत्या सवश्‍घराचा सत्यवंत पुद ।। 


> 
1 
2) 
नी 
४], 


पौत्यासारीखा सर्वेश्‍वर ॥ त्याउत्म संदां परीसुद कनिके सरीयेच्या उधरोंत 
माणसांच्या पापाक्रर्ता साणुसाच्या संगावीण स्पीरीतु सांता वरउन साणुस संभवला 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्ट रः 
नट अमृतमहोत्सवी, - 


३, 


४ ण 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नवभारत 


॥ छ॥। म्हणजे सर्केवर त्या सदां परी सुद कनीकेच्या उधरोंत होते नीतळ 
रग्तान येक उत्म शरीर सर्व बरव्याच्या गुणांनी रचन |॥ त्या शरोराला येक 
उत्म आत्मा रचुन || त्याच क्षणामधे त्रीत्वाचा दुसरापण पुत सत्यवंत सवरवर 
तें हरीर आत्मा देखोल अपणाला येकवट्न साण्स झाला ॥छ:। अदीं सत्यवंत 
सर्देश्‍वर होता तसेंच त्या क्षणा धर्ने सत्यवंत माणुस झाला ||छा। म्हणन देव 
आस्ता त्याला माये नाहों ॥ सत्यवंत देव पोत्याचा खरा पुटू || माणुस आरस्तां 
त्याला माणुस स्वभावला बाप नाही ॥ माये आहे सदां परी सुद कनीका 
मरोयाई ॥ तर खरा देव ॥ खरा माणुस म्हणुन बीस्वासावे [|छछछ॥ 


॥ साहावें तेज ।॥ 


| सर्दा परी सद्‌ कनिका मरीयाई माता ईलीजावेत 
सोईरीला भेटायास गेली ॥ 


सदां परी सुद कनिक मरीये मातेला ॥ अपली सोईरी येलिजबेत गरवार 
झाली म्हणुन ॥ देवदुतान सांगीतले कों || छ | तर सदा परी सुद कनिक 
मरीयाईमाता तें ऐकून अपलो सोईरी येलोजबेत भेटायास धड करून उठन ॥ 
ज॒देय शारास गेलो ॥ त्या पुण्यांदिकाच्या जाकरोयस म्हणायाच्या घरात लील 1 
येलीजबेत सोईरोशी बोलेन भेट झाली | छ ॥ तदवां येलोजबेताच्या उधरोंत 
होतें बाळाने उडी घेतली ॥ छ ॥ अणीक येलीजबेत स्हणायाची स्पौरीतु सांताने 
पर्ण होउन ॥ सदा परी सुद कनिके भरोये मातेला बगुन || उदंड शब्दान ऐसें 
बोलुं लागली 1 1छ1॥ आस्त्रीयांमधे तुम्ही सदेंवी ॥ तुम्हचीय कुश्ीचें सदेव फळ ॥ 
अम्हांच्या साहेबा सवश्‍वराची माता अम्हाजवळ थयेथाला अम्हांस इतुके भा्ये 
आपलें कसें || तुमचें वचन अमच्या कानासधें पडतांच ॥ अम्हंच्या उधरोंत आहे 
बाळाने संतोषाने उडो घेतली को ।| तुम्ही सर्वेश्‍्वराच्या वचनास सत्य मानीले । | 
म्हणान तुम्हीं पक्त ॥ जे. सवेश्‍व रान तुम्हास सांगून धाडोले || तें संपारत 
होईल म्हणुन येळोजाबेतान स्वानीणीस बोलोलें ॥ छ॥ तदवां सर्दा परी यत 
कनीके सरीये सातेने सर्वेृवरात ऐल स्हणन स्तो 1 
सर्वेश्‍वरास अपरांपर आर्गा स्तोत्र बोलतो | 
अंतःकर्णी || तारका सर्वश्‍वराला नमस्कार 
उदंड सर्वश्‍वरावर भीत गाईले ।॥| 
बेताच्या घरांत तीन महोन राहु 


त्र सांगीतले ॥ माझा आत्मा 
अणीक माजा जीव उडी घेउन 
करीतो म्हणुन गोत गाउन || अणीक 
छ ॥ त्या उपर उत्म पुण्ये करून येलीज- 
न डुसर्‍्यान नाजरेत अपल्या घरास आलो ॥ छछछ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कुही > च वर्ष . 
क” र ०4 क 
वड विक 0200009224 जर 


१60040) ति 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३७ 


॥ सातवें तेज ॥। 
॥ स्वामी माणुसपणीं जन्मळे म्हणुन वतमान सांगुन दाखवीते ॥ 


ह्या. तीसऱ्या भागामधें सर्वेवराच्या खर्‍या माणुस अवताराचीं लक्षणें 
सांगन ॥ माणसाच्या पापांकर्ता माणस अवतार करून || सदां परीसुद कनिके 
भमरीये मातेच्या उधरींत माणस संभवल म्हणन सांगीतले कों || आतां कसें करून 
माणुस जन्मले म्हणुन सांगावें ||] म्हणजे स्वामीगी नजरेत क्षारांत घरवंसन 
आस्ता रोमापुरीच्या पात्छावाने अपल्या मुलकाच्यां अवघ्यां लोकांस अपल्या मीरास 
गांवास जाउन || अपलीं नावें लीहावीं म्हणन सांगीतले || ह्याबद्दल स्वामीणी 
अपल्या राखणदारा देव आदोकोजी संगे | नजरेत शार सोडन । बेतले म्हणा- 
याच्या अपल्या मिराश्ीच्या ज्ञारास नांव लोह्यास गेलो ॥छ। तेथे सर्वर्व- 
राच्या मातेला आणीक जागा मेळला नाहो ॥ म्हणन भग्त आदीकोजी देखील 
येक गराच्या गोठ्यांत उतरले ||छ|| तदवां सत्यवंत देव माणुस अवतार 
करून णो सहोने झालें ||| म्हणुन त्यांत आस्तां पुष्य मासाच्या पांचवीसाव्या 
तेरोखीं मध्यान रात्री | अपल्या उधरींतून येकच सत्यवंत देव सत्यवंत माणुस 
होउन अपुला पुत्र जन्सम ॥छ| सदां परी सुद कनीके मरीये मातेला कनीसुद्रेस 
काहीं नास नाहोंते ।।| काहीं दुःखाणी ॥ काहों रग्ताचे लक्षण नाहींसे प्रसुत झाली 
॥छ॥। म्हणजे जेसे सुय येक नीतळ आरक्षात रीघुन ॥ बाहीर निगतो तदवां 
आरशज्ञाला काहों भोनाचे लक्षण लागत नाहो पण आरशाला आदोक प्रकादा 
झालें ॥छ॥ तेसें झाले हें || छ॥ सत्यबंत देवाचा पुत्रु सुर्याहुन अपरांवर प्रकाद 
होउन || त्या सदां परी सुद कनोके भरीये मातेच्या उधरोंत प्रवेशुन ।॥। माणुस 
सुभावं घेउन || णो महोन्या उपर माणुस जन्मुन || मातेला सत्यवंत देव सूर्याचे 
प्रकाश अदीक प्रकादाल्या बगर ॥ काहों उणे झालेंच नाहों ॥७छ।॥ तो अपले ताने 
डोळ्या हुजीर बगतांच सत्यवंत देव म्हणुन वळखुन ॥ थोर संताषून ॥ भवक्तिन 
सानतुवान त्यास पायां पडून नमस्कार केला ।| अपुल्या उधरोंचा पुत्रु म्हणून हातांत 
घेउन | दाम देउन | गळवेंग धरून थान पाजील ॥ अणीक चौोरकुटांनी गुंडाळुन 
गोठ्यांत नीजवीले | छछळछ॥ 

॥ आठवें तेज ॥ 

॥ कोटान कोटी देवदुत येउन स्वामीयास नमस्कार करून त्यामधळें येक 
घनगरास ॥ स्वामीयाचें वर्तमान सांगुन ॥। जन्मल्या स्वामीला आठव्या 
दिवशीं आम्रृत येजुचें ॥ नांब ठेवीळें म्हणुन वर्तमान दाखवीत ॥ 


| अनुक्रमणिका वि 
ण मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥ र 4 -& 
द र्ध ॥१॥/)/6 हळ 
.ऱ नवभारत भ 
हसली ७५ ६०४५ 
न अमृतमहोत्सवी 3 १७ 
&< भस वष ::% क व 
८» वे प्रश्र न 


क. 


ह्वारा प्राजपाठशाळामडळ. वाई 


३ नवभारत 


सत्यवंत सवरवराचा पुत्र माणुस जन्सतांच | पर लोकोंतुन कोटानकोटी 
देवडुत स्वामी जन्मल्या गोठ्यांत उतरून || अपल्या धण्याला शेवा करून नभस्कार 
केला ||छ]| अणी त्या देवदुतांमधल यक अपलों मेढ्र राखत होते धनगरांना द्रिष्टी 
डुन ॥ ते धनगर मध्यानरात्री देवदुताच ईतुकें थोर प्रकाश बगन भें दिसले ॥ 
ऱ्हणुन वदत त्यात एल बोलं गाला | तुम्ही भसीउं नका ||] वि. तुम्हांस बह 
संतोषाचे वर्तमान सांगतो ॥ हें तुम्हास मात्र नवे || पण अवघ्या प्रजेस || स्हणजे 
आज बंतले नगरांत सोसाराचा तारककोस्तु म्हणायाचे साहेब जन्मले ॥छ॥ तुम्हांस 
हें लक्षण होईल । म्हणजे ताने चौरकुटांनी गुंडाळुन गोट्यांत ठेवीले आहे ॥ तेथे 
मेळल ||छ|| हे वतनान सांगतांच ह्या देवदूता संगाती कोटान कोटी देवदत मेळन || 
1 आर्गादेउन || ऐसें कोलन गाइलें | देवाला परमंडळी उदंड संतोष ॥ मन ॥ 


सववराल 
अणीक भमंडळो सि बरीयं खुश्चीनं सुखसंतोष होउ म्हणन गाईले ॥७छा तदवा 


गेले ॥छा। अणीक देबदुताने त्यास सांगीतले प्रमाणी बगन ॥ तारक तात्यास नमस्कार 
करून आर्गा || अणीक भेट देउन परतुन गेले ॥॥| स्वामी जन्मल्या आठव्या दिवक्शीं || 
जें नांव सदरवरान देवदूता परउन सदां परोसद कनिके मातेला ठेउ सांगीतले ।। 
तें येजु म्हणायाचें नांव ठेवोळें ||] त्याचें अर्थ म्हणजे तारक || माणस त्या पुरविल्या 
पापातने पुण्यांत |! अणीक सोक्षात तारायाला जन्मले म्हणन ॥७ । त्याच धिवशी 
क्ास्त्राप्रमाणी स्वामीयास बीसृत हेदन करून ।| अम्हां पापीयां करती कष्टले ॥७॥ 
हें जेजु म्हणायाचें आसृत नांब ऐकुन देवदतें ॥ भते ॥ भाणसे 


॥। अवघे लेहोणंन 
मांडकुटो घाटून ॥ नसस्कार करा म्हणुन सर्वेवराच्या वेदात 


लाहून सांगीतले 
॥ छ।। कां मटलें तर ॥ सत्यवंत देव माणुसां कुतीं परलोकोंतुन सोंसारी येउ 


माणस अवतार केला को |॥ तर अम्हा त्याच नांब एकतांच ॥ खालीं पडावें 
॥ देवट्तांस परलोकीं माणसांची संगाती आलोकि || तर तेही सर्वेश्‍बरास 
आर्गा देउन ॥ या नांबास मान देउन ॥ पडावें ॥७8। भुतान माणस सोक्षास 
जाईना होयाला उपाय जो केला । त्यो यां नांवान नासला को ॥ तर त्याही 
कसमळाला लाज दीसुन ।। त्या नांबास पडावे ॥ || अणीक त्या नावाचीया 
करणीया बदल वत्पथश ब्वाला ड्तुकें मान आले || श्हणन देवटतें || माणसें ।॥ 
भुते अवघ्या सांडकट्या घालुन नमस्कार करा ॥ छ॥ भते हें आमत नांव 
एकताच || धडकरुन पळन जात्यात ॥ माणसें आपल्या आकांतात हे आसमत नाव 


उच्चारीलें तर ॥ धोर घेत्यात ॥ अणीक आकांतांतुने सुटन जात्यात ॥ म्हणन हे 
आसमूत नांब उदंड भक्तीने तुज्या हृदयांत ठेव ॥ अणीक आकांतांत || वौध्नासधे 
थोर भरवंशान ॥ हुर्मतीन उचारावें ॥ 8 


| अनुक्रमणिका विक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न 1 | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संत्रेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ३९ 
॥ णोवें तेज ।। 


॥ तीग जण राजे स्वामीयास नमस्कार करायाला आले म्हणुन ॥ 
त्याचें वर्तमान दाखवीत ॥छ ॥७॥। 


स्वामी येजु जन्मले तदवां पुर्वदेशाकडे ॥। सर्वेश्‍वराच्या वेदांत अदीं लोहील्या 
प्रमाणी ॥ येक थोर नवें नक्षत्र उगावलें ॥ छ॥ तें नक्षत्र तीगजजज राज्यांनी बगुन ॥ 
नवा राजा जन्मला म्हणन || तें नक्षत्र त्याचें लक्षण म्हणुन निश्‍चय करून ॥ अपला 
मलुक सोडन ॥ त्या नक्षत्रामागने रात्री ॥ अणीक दिवस स्वामी याला नमस्कार || 
हेवा करायाला ॥ बाहीर निरन चालले ॥ छ।। नक्षत्र त्यां म्होरे चालुन वाट 
दाखवीत गेलें || छ | बहु दिवसांमधें ॥ जरजाले म्ह॒गाऱ्याच्या शारांत पावतांच ।॥। 
जदेवांचा राजा कोठें जन्मला आहे ।। अम्ही त्याचें नक्षत्र पुवंदेशाकडे बगुन ।। 
त्याला नमस्कार करायाला आलें म्हणुन ॥ पुसुं लागले ॥ छ।। हे वर्तसान ॥ त्या 
शारांत होता त्या मुलकाच्या राजा हेरोदेश्र म्ह॒णायाचा ऐकुन ॥ त्यो अणीक 
अवघे ज्ञारदेखील घान्ने ज्ञाले ॥ छ ॥ स्हणुन गुरुश्ास्त्री होते ।। त्यांस हेरोदेश 
बोलाउन ॥ क्तीस्त कोठें जन्मेल म्हणुन पुढले ॥७॥ त्या ज्ञास्त्री यांनी ॥ 
सवेरवराच्या वेदांत लोहोल्या प्रमाणी ॥ जुदे सुलकांत ॥ बेतले म्हणायाच्या 
झारांत जन्मल म्हणन प्रती उतर सांगीतले || छ।| हंरोदेश हें वर्तमान ऐकतांच ।। 
तीग जण राज्यांस ग॒प्तीं बोलाउन ॥। तें नवें नक्षत्र त्यांस द्रिष्टी पडुन कितुके 
दिवस झाले म्हणुन ॥ ईशारतिन पुलें ॥छ।॥ अणीक त्याला बेतले म्हुणायाच्या 
शारास धाडुन ॥ तुम्ही तानें ॥ अणीक जन्मल्याचा जागा बरें करून वीचारा || 
तुम्हांस मेळतांच अम्हांस वर्तमांन सांगा ॥। अम्ही तेथें येउन नमस्कार 
करायाला म्हणुन | तीगजण राज्ये जेर्जालें शार सोडुन ॥ बाहीर नोगतांच || अदीं 
पुवे देशाकडे ' जे नक्षत्र बगीतलें ॥ ते दुसर्‍्यान त्यास द्रिष्टी पडन ॥ बाळ 
जन्मला जाग्या परीयंत्र म्होरे चालन ॥छ॥|| ह्याजाग्यावर थांबले ॥छ|| तीगजण राजे 
तें नक्षत्र बगुन बहु संतोष झाले ॥छ| अणीक त्या घरांत ज्ीरून ॥ बाळका 
स्वासीयाला पाया पडुन ॥ अपल्या द्रव्यामधले तीन भेटा दिलोया ॥७छ। म्हणजे 
सोने राज्यासारीखयाला ॥। धृंप || देवास म्हणुन ॥ नीर मरल साणुसाला 
म्हणन ॥छ।। नोर म्हणजे येक अपरूप थोर मसोलाचां वस्त मेल्या माणसांच्या 
आंगास नासना होयाला लावित्यात ॥छा। हें अवघें ॥ अदीं सर्वेश्‍वराच्या 
वेदांत लोहील्या प्रमाणी | तेसें संभवलें || ह्यांतीन भेटांनो जन्मले तानें स्वामी 
सत्यवंत राजा || सत्यवंत देव ॥ सत्यवंत माणुस सत्य मानीलें म्हणून दाख- 


| अनुक्रमणिका यन्क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपमाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


वीलें ॥छ॥| स्वामी अवघें जाणत होते तर ॥ बाळ म्हणुन त्यांजवळ बोलले 
नाहीं | पण त्या तौगां राज्यावर संतोब होउन ॥ त्याचें मन आमृत 
सुखाने भरून ॥ देवगुप्त शोकउन ॥ हेरोदेश राज्याच्या वाटेवर जाईनासे ॥ 
त्यास निजांत झकउन || ते अपुल्या मलकास आणीक वाटेवर निगन 
गेले ॥छ) तुं तर स्वामी जन्मले म्हणुन ईतुकीं नवलें ऐकून || च्यार कार्या- 
बदल आभोष्ट होशील ॥छ॥ पेले, सवंवराचें बळ ॥ म्हणजे त्या गुरांच्या 
गोठ्यांत दुर्बल मायेच्या उदरोंतने जन्मले ॥ पण तेथे होत्या मोन जातोंनी 
तानें आपला धणी म्हणून वळखीलें ॥ सर्वेश्‍वराच्या वेदांत अदी लौहील्या- 
प्रमाणी ॥ म्हणजे बेलाने | आणीक वेसराने अपला धणी म्हणुन वळखोला ।| 
ह्याबद्दल स्वामीजवळ बेसुन ॥ थंड काळ म्हणून ॥ उव देत होतीं ॥ तेसेंच 
वेसर नमस्कार करोत होतें ॥छ। डुसरे परलोकोंतून कोटा न कोटो देवडुत || 
सर्वेश्‍वराच्या वेदांत अदीं लोहोल्याप्रमाणी ॥ त्या गोठ्यांत उतरून || स्वामी- 
यास पायां पडून ॥ चाकरी शेवा केलो ॥छ॥| तोसरें ॥ धनगर कपट न्होते 
साणसें स्वामीयाचें वतमान न एंकून || धडकरून नमस्कार करायाला भेट 
घऊन आले ॥ चोतें ॥ दुर सुलकांतून तीगजण राजे स्वामी याचें लक्षण ॥ 
म्हणजे निपजलें नवें नक्षत्र देखतांच ॥ अवघें सोडून स्वामीयाजवळ येउन ।॥ 
गोड्यांत जन्मले म्हणनचींत नास्तां || कोण थोर माणुस || लस्कर त्याजवळ 
नाहों म्हणुन बगीतलें ॥ तर अपलें वडोलपण सोडुन ॥ त्योच सत्यवंत देव ।॥ 
सत्यवंत राजा म्हणून सत्य मानुन ॥ बहू थोर ॥ भक्तीने पाया पडन | 
अपलीया भेटा भेटवीलीया ॥ छ ॥ हें अवघें देवाच्या बळाचीया ॥ 
दयाचीया करणीया स्वामीयान दाखवीलें ॥ छ | आणीक परलोकान 
| भुलोकान ॥ देवदुतांनी | थोर माणुसांनी ॥ म्हान माणसांनी । । मोन- 
जातीनी ॥। सकळ सि धणी म्हणुन ॥ अवध्यानों वळखोलें ॥ 8 | । पण जेरजालें 
नगरात हाता ह्रोदेश राजा ॥ थार गुरु ॥ थोर शास्त्री | स्वामीयाचें वर्तमान 
ऐकून ॥ तेथेंच राहीले ॥ त्यांला हांकार थोर || अणीक भलोकाची आज्ञा थोर 
होती म्हणुन ॥ छ॥। हों दोनी म्हणजे हांकार अणीक संलोका ची 
येजुस्वामीयाच्या जाग्यांत उतरनांत ॥ छ र 


ढौग आद्या 


दारीद्र | दुर्बळ ॥ पुंण्ये मोक्षास जायाला श्ीकवायास आले म्हणुन ॥छ 
तर हांकार टाकुन देउन || सोंसाराचीया ग्रस्तायांवर बहु आज्या कर नास्ता ॥ 
स्वामी तुज्या मनांत ठेउन ॥ धड करून पुण्या वारेवर ॥ तोग जण राज्या 
संगाती || भकक्‍्तीन | वीस्वासान चाल || मोक्षास पावशील ॥छछछ 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


८ द 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


॥ त साणुसांस लहोण ॥ अणीक 
॥ तं 


डू 
ढं १९ शी त्ँ 1 
(७९०70 प र 
%२&. 
हे ह नवभारत ह: 
६*-शी ३३-१९ 
र. आ पि 9 व र ति र 
न €अमृतमहोत्सवी (5) >-वळ 
द्र ह (9 


“र तर ४”) 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ४९ 


॥ दाहाबें तेज ॥ 


॥। सदां परी सुद देवमातेन चाळीसाठ्या दिवशीं प्रसुत झाल्या उपर 
अपलें वाळ जेरुजाळें म्हणायाच्या देउळांत आदी पील्या 
सर्वेदश्‍वराला भेटवीलें म्हणुन वर्तमान दाखवीत ।॥ 


' पु्बलीया वेदामधें सर्वेश्‍वराने सांगीतलें जी कोण आस्त्री लेकी बाळंत 
होईल ॥। वीटाळ होउन सासष्ट ६६ दिवसां परोयंत्र देऊळांत जाउं नये || अणीक 
पवीत्र देवांची वस्त ज्लीउं नये || लेक बाळंत झाली तर || चाळीस ४० दिवसां 
परीयंत्र वीटाळ होईल || चाळीसाव्या दिवश्लीं अपला पुत्र अम्हांस ॥ म्हणजे 
सर्वेश्‍वराच्या देउळांत भेटउन अणीक त्याच्या जाग्यावर दोन खबुत्रे तर ॥ येक 
मेंडऱ्याचें पौल तर ॥ भेट देउन सोडवावा ॥ छ |) ह्या वेदाच्या फरमाणाला 
आचारायास स्वामीणीला खाईदा नाहों ॥ छ॥ तें कां म्हटलें तर ॥ परी सुद देव- 
माता दादुल्या संगावीण गरवार झालो ॥ तीच्या आंकुवारपणाचा श्ोखा कदी 
मोडला नाहोंता प्रसुत होयाच्या अदीं परी सुद कनीका | प्रसुत झाल्या 
उपर सदां परीसुद कनोक होती ॥ तें सर्वश्‍वराचें फरमाण ॥ दादुल्याच्या 
संगाने गरवार होउन बाळंत होतील त्या आस्त्रीयांस सरवशवरान सांगीतले 
|| छ॥ म्हणुन सदा परी सुद कनीके देवमातेला त्या फरमाणाखालों राहायाला 
खाईंदा नाहों ॥ छ ॥ पण ईतकी थोर सर्कवराचीया मातेची महोमा लोकांस 
कळत नाहों ॥ म्हणुन तो अणीकां बाईकांसारीखी दिसत होती कों ॥ ह्या 
्क्ात देवदुतांची राणी माणुसांला पुण्याच्या वाटेवर चालायाला देखी दाखउन ॥ 
सवेइवराच्या फरमाणाला मान देऊन |॥। प्रसुत झाल्या उपर चालोसाव्या 
दिवशी ॥ अपला सत्यवंत देवकमर हातांत घेउन ॥ जेरुजाळें देउळास न्हेउन ॥ 
देवपीत्याला भेटउन वेदांत सांगीतले तें भेट देउन ॥ अपणास अणीक अम्हां सम- 
स्तांस तारकास सोडवीले ॥छ। तदवां देउळांत येक थोर पुण्यादीक शीमिगाव 
म्हणायाचा बहु म्हातारा गुरू होता ॥ त्यो स्वामीयास बगतांच हातांत तानें 
घेउन ॥ सवेश्‍वरास उदंड आर्गे देउन स्तोत्र सांगोतलें || स्वेश्‍वराच्या वातंसारोखे 
क्रीस्तु साहेब बगीतल्या उपर जीव पुरे म्हणुन वीनंती केली |॥छ।| म्हणजे सर्देश्‍वराने 
अपण साणस अवतार करीतील म्हणुन ॥ अणीक त्योच गुरू स्वामीयास बगील 
म्हणुन ॥। अदीं त्याला जाणवीले ॥छ। म्हणुन वचन झाले || त्यासरीखे सांगीतले || 
अणीक येजु क्रीस्ताच्या मरणा करुतों सदां परी सुद कनिके मातेला येईल थोर कष्ट ॥ 
दुःख ॥ दीघं दरूषणान बगुन ॥ देवमातेला सांगीतले ॥छ छछ॥ 


हक: जी 


-कखगघर चि्र्जतज', 


अनुक्रमणिका द निर 
डौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र नवभारत द्रुत 
| क च ७७9१२ ऱे ७ << 


क ) र 
४ र बळ 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नह 


क्र नवभारत 


|| अकरावें तेज ॥ 
॥ येजु स्वामी ईजीप्त सुलळकास ।। पळुन गेले म्हणुन हेरोदेश राजा 
बाळकास मारीले म्हणुन वतेमान दाखवीतें ॥ 

तीग जण राजे हेरोदेश राज्याला स्वामीयाचें वतमान सांगनास्तां || अणीक 
वाटेवर अपल्या भुलवकास गेले म्हणुन ॥ हेरोदेश राजा सभजुन || स्वामीयाचें जीव 
नासायाला अपल्या सनांत निदचय केला || अपले राज्य स्वामी घेईना होयाला || 
जेजु देवांचा राजा स्हणुन ॥ छ || ह्याबद्दल देवदुत भग्त आदीकोजीला रात्रीं 
नोजांत द्रिष्टी पडुन ॥। जेजुबालक घेउन | सदां परी सुद कलीका माता देखील ॥ 
ईजीप्त म्हणायाच्या सुलकास पळुन जा | अणीक तुला अम्हों बोलाउं परोयंत्र 
तेथेंच राहा ॥ हेरोदेश राजा यानें जीवीं मारायाला धुंडील म्हणन सांगीतले ॥8॥| 
भग्त आदीकोजी तेसेंच रात्रो वेळे जेजुबाळक घेउन | परोसुद मातादेखोल 
ईजोप्त म्हणायाच्या देशात पळून गेला ॥छ|| त्या उपर हेरोदेश राजा दोन्य 
धाडून ॥ बेतले नगरात ॥ अणीक त्याच्या आलीकडे सभोवते अस्वया होत्या 
ईतुक्या ताऱ्यां लेकुरांस ॥ दोनी वरुषांमधें जन्मल्यास जीवीं मारायास सांगीतले 
|| छ॥ म्हणजे तीगजण राज्यांजवळ || नर्वे नक्षत्र त्यांस कदवां द्रिष्टो पडलें 
म्हणुन || हेरोदेश राज्याने विचारीलें कों तर त्यामधे कितकी बाळे दादोयें 
जन्सलीं तींतुकी जीवीं मारूं सांगीतले | जेजुस्वामी चकनासे ॥ छ || 
राजाने सल्या उपर | दुसऱ्यान देवदूत ईजीम्त मुलकांत भग्ता आदौ 
कोजीला द्रिष्टी पडुन || त्याला मेल्या हेरो देशाचे वतमान सांगन । । व. 
मुलकांत जाऊं सांगीतले ॥ तदवा भग्त आदीकोजी || येजु स्वामी १ स्‌दां क 
सुद कनिका माता देखील ।। अपल्या सुलकास येउन ॥| नजरेत म्ह॒णायाच्य 
नगरात घरवंसन राहोले |॥७॥ हें अबघे सवरवराच्या भोव 
तेसेंच संभवले || वेद वाक्य चुकत नाहो म्हणुन | ७॥ तुं आतां जञाभीषर 
होउन || कसें करून सत्यवंत देव माणुस सुभाव घेउन | माणस या रि 
येका माणुसास भीउन |॥ दर मुलकास पळुन गेले कां म्हणन सांग त शतची, 
अपणा बदल ईतुके जीब नासले कां || हेरोदेज्ञ ह 1 तशात 


क्ट 29 खात र 
म्हणुन ।। अणीक ईतुक्या बालकाचे जीव नासना होउन || अवघे सावा राहावे 
कौं ॥छ|| तुं सांगतोस तें साणुसाचीया बधीसारीखे सांगतोस |||] पण क 

च तित 


तें माणुसासारोखं न्हवे || पण अपुल्या अपरांपर ब॒धीप्रमाणी चोंतुन काये चाल 
॥|छ|| सत्यवबंत देवाला दोन जीनसांचीया करणीया आहेता म्हणन त्वा वतो 
|॥छ1| येक अपल्या हुकुमाचीया बळाने चालवीतो ॥ 0 मजात 


| तदवां नवल 
म्हणन सदांच्यारीतुन ती करणी चालत नाहों ॥ येक सदांच्या पह न 
आराख 


हेरोदेश 


| अनुक्रमणिका >. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वेदात अदी लोहोले 


क्य (>> 
/ ४.८ वर्ष 97 
भ्र सेवा “१ 
डि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ४३ 


दुसऱ्या कारणां सारीखे कार्ये चालवीतो ॥छ॥ म्हणजे तुं येकाला जीवीं सारायाला 
हत्यार सेणांतुन काडुन ॥ तुजा हात देव प्रतिपाळितो || अणीकां जीदेताचा || 
म्हणजे मोन जातीचें ॥ अणीक वरकड जौदंताचे हात । पाये || अवघें 
प्रतिपाळुन येतो तेसेंच माणुसाचा आत्या अपले काम करायाला प्रतिपाळुन 
येतो ॥७]| पण हें समजावें साणुसाची खुशी हें ॥ कीं तें करायाला माणुसाच्या 
स्वतंत्राखालीं आहे ॥ म्हणन वाईट केलें तर || अपल्या गुन्यावान केलें || अपल्या 
खु्नीने केलें म्हणन ॥७॥ ह्या खुशी वरवन माणुसांस पाप ॥ कों पुण्ये येतें देव त्या 
आत्म्याला अपुले कार्ये करायाला प्रतिपाळुन येतो || पण बाईट कर म्हणुन 
सांगत नाहीं ॥ तें वाईट बरें सागुसाच्या स्वतंत्रासाठीं आहे ॥७॥ देव दुसऱ्या 
कारणां सारीखें कार्य चालवितो ॥ म्हणजे तु डुसरा कारण देव आदिकारण ॥ आदि 
कारणाची मदतीबगर दुसरें कारण कांहीं करणार नाहीं ॥छ॥ तर तुं हत्यार 
काडीतांना देव तुजे हात प्रतिपाळीना || तुज्यान हत्यार काडवत नाहीं 6दव 
इुसऱ्या कारगांसारीखें देव कार्ये चालवीत नाहीं || पण दुसर्‍यां कारणाचा सांची 
चाल्बगी नास्तां || अपल्या हकमाच्या बळाने नवल केलें || छ | तदवां हेदेरोज 
राज्याला स्वामी येजु जीवी नारायाला सन आलें ॥ तदवां सवरवर आपुल्या 
बळाच्या हुळुमेन | हेरोदेश राज्याचा जीव प्रतिपाळ नास्तां॥ मरण देउं 
ये | नाहोतर अणीक कोण येक वीघ्न त्याला करून ॥ तें कार्य येईना व्हायाला ॥ 
नाहोंतर ॥ जेज॒ स्वामी तेथेंच समस्तामधें अद्रृष्टी होईल ।॥ नाहों तर || थोर 
माणसाचा आकार घेतील || अणीक उपाव स्वामीयास सारीना होयाला कडू 
ये | अपल्या बळाच्या हुकसेन इुसर्‍्यां कारणां सारोखें कार्ये चालवी 
नाहो होउन नष्ट करायाला मन आलें तर ॥ छ|॥ पण देवाला तदवां 
नवल करायाला सनत आलें नाहो॥७॥ म्हणुन दुसर्‍यां कारणांसारीखे 
कार्ये चालबीलें ॥ 8 ॥ तें का म्हणुन पुसले तर ।! अपण || माणुसांस बुधी सांगुन 
पुण्ये शीकदुन || त्यांबद्दल कष्ट सोसायाला माणुस जन्मले 1 देलुंन परदेशी 
सारीखे दुर्बळपणीं गोट्यांत जन्मले || नाहोतर अपुल्या हुकुमासारीखें केले तर || 
सकळांस साहेबाला कांही उणें होईल ॥ कांही उणें होणार नाहों | दिवाण 
'पाहीजे तर ॥ लस्कर || शेन्ये ॥ दव्ये ॥ सुख अपुल्या मनासारीखं | क्षणासधे 
अवघें द्रिष्टी पडळ ॥ छ || पण अम्हांस पुंन्ये श्ञीकवायाला आले || अम्हाबदल 
कष्टायास आले ॥ म्हणुन तेसें दस*्यां कारगांसारीखें कार्य चालवीले |॥छ1 दसरे || 
ताने लेंकुरवास काहो वाईट झालें नाहीं ॥॥ म्हणजे सवंर्वर सकळांस धणी 
म्हणुन | त्या जीवाचा खरा धणी ॥ भुलोकांत ठेउ ये तसेंच काड ये ॥ अपल्या 
सनासारीखे ॥ त्या लेकुरांस ह्या भुलोकाचें नाशवंत सुख सेळले नाहो ॥ तर 
सोक्षांत सर्वे अखंडीत सुख मेळले || देवा क्रुर्तो रग्त सांडून || जीव दिला म्हणुन 
18) तर तुला मोक्ष होबे तर पुण्याबदल || सत्यवंत देवा कष्टाबें| छछ छछ छ 

* - 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकासःमहाराट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4००1९ 


तै 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 
1) को. क 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र : १६ : 
उपसंहार 


या दातकात जे सोंदयंशास्त्रज्ञ होऊन गेले त्यात क्रोचेला (१८६६-१९५२) 


फार वरचे व महत्त्वाचे स्थान मिळेल यात काहीच शंका नाही. विसाव्या शतका- 


तील पहिल्या २०-२५ वर्षात त्याचे स्थान सर्वोच्च होते. असे म्हटल्यास ते फारसे 
चूक ठरणार नाहो. त्या काळात सोंदर्यशास्त्र म्हणजे क्रोचे असे समीकरण लोक- 
मानसात रुजले होते. असे होण्यामागे अनेक कारणे होती. त्यापेकी एका कारणाचा 
येथे उल्लेख करायला हवा. काही तत्त्वज्ञांची प्रतिभा चतुरस्र असते; त्यांनी अनेक 


क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी केलेलो असते. पण तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात त्यांची 


एखाद्याच क्षेत्रातली कामगिरी विज्षेष महत्त्वाची मानली जाते. उदा० कांटने 
ज्ञान्ञास्त्र, नीतिशास्त्र, सोंदर्यश्ास्त्र या तिन्ही क्षेत्रात फार महत्त्वाचे कायं केले. 
पण त्याचे पहिल्या दोन क्षेत्रातील कार्य तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत इतके महत्त्वाचे 
ठरले को त्याचे नाव याच कार्याशी कायमचे निगडित झाले, व त्याची सोंदर्य. 
मीमांसा पुष्कळ अंशी दुलंक्षित राहिली, याच्या उलट क्रोचेची स्थिती आहे. त्याने 
विविध क्षेत्रात लेखन केले. त्याच्या 1111108011 01 ॥॥० 81111 मधील 
घटकग्रंथांची नावे पाहिली तर याचे प्रत्यंतर येईल; ती नावे अल्ली आहेत :- 
“(८8८/१९८९८ ७& ॥८. 8072706 ० 1॥70970176882072 &7प्वे (7९77९7'०2 
1/2779/7८2७८7८; ॥/0/7७ क$ ८/८ 3008706 0/ १५१८ (ळाट 
/१॥77०800/0/ ९ ८॥८ ४४१८7०7, ८४७४०५१, 
70/८८(१८८. -असे असले तरी क्रोचेची सोंदर्यज्नास्त्रातील कासगिरी सर्वात भमहत्त्वपण 
ठरली व या क्षेत्राश्ञी त्याचे नाव कायमचे जोडले गेले. स्वत: क्रोचेने या क्षेत्राझडे 
व॒ त्याच्या लगत असलेल्या  समोक्षेच्या क्षेत्राकडे विज्षेष लक्ष पुरविले असल्याचे 
दिसते. त्यामुळे शोचा ग तुत तत्वज्ञ म्हणून न होता सोंदयंक्यास्त्रज्ञ 
म्हणून झाला तर त्यात नवल नाहो. स्वतः क्रोचेनेही यावर आक्षेप घेतला असता 
असे वाटत नाही. एक पहिल्या दर्जाचा तत्त्वज्ञ सोंदर्यशास्त्राला आपले सर्वा 
महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र म्हणून निवडतो यात काहोतरी नाविन्यपुर्ण होते न र व ह 
आधीच्या सोंदर्यश्ास्त्रज्ञांची गोष्ट निराळी आहे. प्लेटो, रमलो मंडी हे १ 
यांचे सोंदर्यश्शास्त्रातील कार्य महत्त्वाचे खरे; पण ता हरात 


त्यांचे इतर क्षेत्रा प 
सा महर₹ य तोल 
तितकेच, किंबहुना जास्त, महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ते प्रामल्याने कोगड अवेड 


९॥८, 
18 ॥0॥॥८077/ ७7८७ 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2 ख् 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सही ७५ न 
न चं ल 
“<< (अमृतमहोत्सवी र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्तर | 2५ 


आहेत असे मानून त्यांचा विचार करणे चूक ठरेल. क्रोचे मात्र प्रामुख्याने सोंदर्य- 
शास्त्रज्ञ म्हणनच ओळखला जातो व हे त्याला अन्यायकारक ठरत नाहो. अर्थात 
त्याची सोंदर्यसीमांता नोट समजावून घ्यावयाची असेल तर त्याच्या एकूण 
तत्त्वज्ञानाची माहिती असणे आवरयक आहि हे विसरून चालणार नाहो. 

या शतकाच्या पहिल्या दोनतीन दशकात क्रोचेचा विलक्षण दबदबा होता. 
त्याच्या सोंदर्यमीसांसेने अनेक लोक अक्षरशः भारले गेले होते. त्याचे इस्थेटिक 
१९०१ मध्ये प्रसिद्ध झाले. १९०९ मध्ये त्याचे इंग्रजी भाषांतर डग्लत आईन्स्लेन 
केले. त्याच्या प्रस्तावनेत आइन्स्ले असे सांगतो को इस्थेटिकचे इंग्रजीत भाषांतर 
होण्याचे आधीच इटलीमध्ये त्याच्या तीन आवृत्त्या निघालेल्या होत्या व ते विलक्षण 
लोकप्रिय झाले झाले होते. कादंबर्‍यांपेक्षा इस्थेटिकळा जास्त मागणी होतो. 
त्याचप्रमाणे त्याची फरेंच, जर्मन व युरोपातील इतर भाषांमध्येहो भाषांतरे झालेली 
होती. आईइन्स्लेच्या भाषांतराची सुधारून वाढवलेलो दुसरी आवृत्ती १९२० 
मध्ये प्रसिद्ध झाली. ( तोपर्यंत इटलीत इस्थेखिकची चोथी आवृत्ती प्रसिद्ध 
झालेली होती. ) इस्थेटिकसारख्या कठोण व तत्त्वचर्चात्मक पुस्तकाच्या इटलीत 
चार आवत्त्या निघाव्या व त्याची भाषांतरेही खूप लोकप्रिय व्हावी हो निश्‍चित- 
पणे आश्‍चर्यजनक घटना म्हटली पाहिजे. तितकीच आइचर्येजनक दुसरो गोष्ट 
म्हणजे क्रोचेच्या मताचे विचारवंतांनी आणि टीकाकारांनी केलेले उत्स्फूते स्वागत 
हो होय. आईइन्स्लेच्या मनात क्रोचेविषयी किती आदर होता हे त्याच्या प्रस्ता- 
वनेवरून ध्यानात येते. इंग्लंडमध्ये कॅरिटने आपल्या थिअरी ऑफ व्यूटी आणि 
इन्टरोडक्छान टु इस्थेटिक्‌स मध्ये क्रोचेच्या आविष्कारवादाचा पुरस्कार केला, 
कॅरिटने क्रोचेवर काही महत्त्वाचे आक्षेप घेतले आहेत हे जरी खरे असले, तरी 
त्याची भमिका बव्हंशी क्रोचेप्रणीत आविष्कारवादाच्या फार जवळ येते हे लक्षात 
ठेवायला हवे. कॉलिंगवडने आपल्या प्रिन्सिपट्स ऑफ आरं मध्ये क्रोचेचाच 
सिद्धांत विशिष्ट प्रकारे संस्कारित करून मांडला. रिचर्ड स हा क्रोचेचा कठोर 
टौकाकार आहे. पण १९२४ मध्ये लिहिलेल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ लिटररी 
'क्रिटिसिझस मध्ये क्रोचे फार लोकप्रिय असल्याचे त्याने नमूद केले आहे. 
अमेरिकन टौकाकार स्पिन्गाने याने * द न्यू क्रिटिसिझम ' या १९१० मध्ये लिहि- 
लेल्या प्रसिद्ध निबंधात क्रोचेची लोकप्रियता दिवसेंदिवस कशी वाढते आहे हे 
सांगितले आहे. भारतातहो क्तोचेचा प्रभाव पडलेला दिसतो. प्रा. एस्‌. के. डे 
यांच्यासारखा संस्कृत साहित्यज्ञास्त्रावर लिहिणारा अधिकारी विद्वान क्रोचेच्या 
प्रभावाखाली आला असल्याचे त्यांच्या संस्कृत पोणटिकूल अंज अ स्टडी 
ऑफ इस्थेटिकूस या पुस्तकावरून लक्षात येते. मढेकरांसारख्यांच्या लिखाणात 


| अनुक्रमणिका क्या 
डौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ष्ट शै ७५८ घे »१५ 
न्ट्< डि अपूतमहोत्सवी > 
४ ७...” ब 
3 .0)0000) ऱ णह 


न च क हर क 


द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भृ 


४६ नवभारत 


क्रोचेचे केवळ ओझरते उल्लेख येतात यावरून मराठी टोकाकारांवर क्रोचेचा 
प्रभाव फारसा पडला नाही असा निष्कर्ष काढणे चूक ठरेल. भराठीत क्रोचे 
आला तो कॉलिंगवुडच्या माफत; आणि एके काळी मराठी टोकेवर कॉलिंग 
वुडची किती खोलवर छाप पडलेली होतो हे सर्वाना ठाऊकच आहे 

क्ोचेला जी विलक्षण लोकप्रियता लाभली तिचे कारण त्याने केलेल्या 
कार्याच्या स्वरूपात आढळते. आईन्स्लेने क्रोचेची तुलना कोलंबसाशी केली 
आहे. कोलंबसाने ज्याप्रमाणे अमेरिकेचा शोध लावडा तसा क्रोचेनेही पूर्वी 
माहीत नसलेल्या कोणत्यातरी गोष्डोचा शोध लावला असा था तुलनेचा 
अभिप्राय आहे. त्यावरून अशी कल्पना होते को सोंदर्यश्ास्त्रातील शोध हे सृष्टीतील 
अज्ञात गोष्टींच्या अगर नियमांच्या शोधांसारखे असतात. कोलंबल, पर्लेभिग, क्युरी, 
आइन्स्टाइन यांच्या शोधांचे जे स्वरूप आहे तेच क्रोचेच्याही शोधाचे स्वरूप 
असणार असा आपला ग्रह होतो. पग सोंदर्यश्ञास्त्रातील, आणि एकूणच तत्वज्ञाना- 
तोल, शोध अझ्ला प्रकारचे नसतात. नवी तोंदर्यसीसांसा मांडणारा सोंदर्य- 
शास्त्रज्ञ इतरांना कधीडी न जाणवलेले सत्य बहुधा सांगत नसतो. बहतेक वेळा 
आपल्या कालखंडातील अनेकांना अधंल्फुट स्वरूपात जाणवलेल्या सत्याला तो 
स्पण्टता आणून देतो, जनमानसात रुजू लागलेल्या नव्या सोंदर्यजाणिवेला ताझिक 
व तात्विक शिस्त प्राप्त करून देतो. पोपने प्रतिभावंत कदीच्या विषयी असे 
म्हटले आहे :-- 

गुप छे. प. याव या0 (0 घेताच ५185500, 

शाचा; ०0७ फछचड जाळा, 0 110/ल' 50 १५९] €र 
-हे वर्णन अनेक प्रतिभावंत सोंदर्यशास्त्रज्ञांनाही चपखल लाग पडते. 
नि लागू पडते. अठराव्या शतकाच्या शेवटी संथतशील (व्लासिकल) परंपरे- 
विरुद्ध निभरशील (रोमंटिक) कलावंतांनी बंडाचे निश्ञाण उभारले. त्यांनी कलेच्या 
व मका थानभ्ष्ट करून भावनात्मकतेला केर _ 
शोता तत मेला राची शत अले 

व े चा यमांचे महत्त्व नष्ट करून 

अभिव्यक्तीच्या स्वातं ल्यावर भर दला. पुढे त्यातल्या काहोंनी कलेच्या स्वायत्ततेचा 
सिद्धांतही मान्य केला. संव निलरशील फलावंतांनी वरील सद मुहे मांडळे (किवा 
न्य केळे ) असा निष्कष काढणे चूक ठरेल. पण निभरकील कालखंडापासून 
विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोनतीन दशकांपर्यंतच्या कलाजाणिवेचा तेडांलिफ 


महत्त्वाचे स्थान मिळालेले 
पाईवेभूमीवर क्रोचेच्या 


| अनुक्रमणिका सका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


17७556); 
क्रोचेला तर ते 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशाद्र ४७ 


सिद्धांताचे मूल्यमापन करणे आवश्‍यक आहे. या निर्भरशील व नंतरच्या 
स्वायत्ततावादी कलाजाणिवेचे स्पष्ट व ताकिक शिस्त असलेले स्वरूप क्रोचेमध्ये 
आढळते. त्याच्या लोकप्रियतेचे रहस्य यातच आहे.' 


लोकमानसात अधेस्फुट स्वरूपात असलेल्या कलाजागिवेला क्रोचेनें स्पष्ट 
स्वरूपात मांडले, आविष्कारवादी सिद्धांताला ताकिक शिस्त प्राप्त करून दिलो; 


१. या संदर्भात स्पिन्यानंचा पुढील उतारा उद्बोधक ठरेल :- ' 118 
111001" ० 6511085101, (1७ 0011000 ७. ॥('६ए]'8 88 01 
१. ० 6210168501, 18 (10. 0600111101 छएठणात खो णाला 
७11058 ]॥8५१७ 11७ [ठा' 8 एटी 0! 110९. टा; ॥0७ 111६0 
9135ए'ता 168, 100 118110 ७0॥]01109(690 5४52118, 10४ 111810 
९0111॥5:)0185 हीत 1) 80]1)७॥1111)0500 01 118 1010911१01) 
1०8; घात ॥00७ 8001५ 115 105 10]] 8111091608 1000110 
0110 ])3035088101 01 टाग[०$! 100 80७०ट७ (10 119)0600 10171 0113) 
13 (0 1119 1106 ॥1॥1]. (116858 001)11ए3101858 ६10 ०0011111109110115; 
8110 10 070 1६8 5९01 (1158 111010 ७1७8110, 0 ७11४०1 110118 
[8 10011101७0 ००॥58तृप्ा८७$ ७11 11070 11(ल01[,ट्रला00 ६110 
७1४00", एच) 1 ग ६३६यचा (रला छत ढाळ ल तार्‍ 0पएपा 
(8४%, ॥]3००त०.0० (70९6, घ)110 15 ल्ला ४911197. उा'ठपात 
11] (18. ण छयाओ-डर्‍)0व्यातायाण ए०ठा]त शाय निळ देऊ एला 
१0. 138110प7) &8९ळा चा शका घट शक्षएढ जाया 8 बगगरात ठी 
0 ठांळ] 117300०101 गा 115 12011765 1,06(1ए178. 13 1101 
010 160९0७व 110 11100०1101 (0 115 प्राण]; प00७' 1113 
1381119 7 भ्ा7'01]10त 11097500 1खाू घण, चात ॥आठ'8 1'0-8110]] 
1110861 111. ण्या. 1 100 885... (115 (116019 0 6521)1088- 
101 1309 0106 घेते 70ा'ः त] घणणलू€९त१, 8811108९80 11 188 0९ला 
0१7४ शाला ७णापिडल्वार 9००९फॉल्चे ७ छो] गाठतलणा 
७७०३, (16 छा'णफपात 0 (लाझा 18 00९19 जा 18 तळ्यवे 
11111)" घाले 15. ७७0९8. जिगाडळााा, ठे. 10. (कहकारर&€ 
(2/2(702570 ७7१८७ (2८॥८% ॥॥७७॥॥७, 1,091त011, ()३101'त ॥(11100151- 
1४ 11९88, 19831, ])]) 11-20 स्पिन्गाने हा त्या काळातील एक गोजलेला 
टौीकाकार होता. 


| अनुक्रमणिका चक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ण्य ही ७५ - ; »१५ 
ल्क > 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


हो त्याच्या कार्याची एक बाजू झालो. पण क्रोचे नुसता रसिक समीक्षक व 
कलामीमांसक नव्हता; तो तत्त्वज्ञही होता. अंतिम वास्तवाचे स्वरूप काय, या 
वास्तवाचे मूलभूत पेलू कोणते, त्यांच्यातील परस्परसंबंध कोणत्या प्रकारचे 
आहेत इ. प्रइनांमध्येही त्याला रस होता. सर्व विदवाच्या स्वरूपाचे दिग्दर्शन 
करणारा एव्ह सैद्धांतिक व्यूह त्याने रचला होता. या व्यू हामध्ये त्याने कलेला 
विश्रिष्ट स्थान दिले व या व्यूहाच्याच साहाय्याने त्याने कलेचे स्वरूप विवाद 
केले. अस्ते करण्यात काहो फायदे असतात, तसेच काही तोटेही असतात. 
मुख्य फायदा असा को त्यामुळे कलामीसांसेला ताकिक शिस्त लाभते. क्रोचेचे 
इस्थेटिक हे एक घट्ट ताकिक वीण असलेले पुस्तक आहे. त्यातील मुख्य 
सिद्धांत व उपसिद्धांत यांच्यातील संबंध एखादे मूलभूत गृहीतकृत्य व त्यापासून 
ताकिक निगमनाने ( डिडक्हान ) काढलेले निष्कर्ष यांच्यातील संबंधांसारखे 
आहेत. एखादे उदाहरण घेतल्यास हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. ' कला आणि 
नोती ! या संदर्भात क्रोचेने कला स्वायत्त असते, कलामूल्य इतर मूल्यांवर अवलं- 
बून नसून स्वयंभू असते, कलेच्या क्षेत्रात नेतिकतेला स्थान नाहो अशी 
भूमिका घेतलो आहे. हो भूमिका सिद्ध करण्यासाठी त्याने मानवी चेतन्याच्या 
चार पेलुंमधील परस्पर संबंधांबद्दलच्या नियमाची मदत घेतली आहे. या ' दोन 
चातळ्यांमधील संबंधा'च्या नियमाप्रमाणे ज्ञानात्सकतेचे पेलू स्वयंपुणं असतात, ते 
व्यवहारात्मकतेवर अवलंबून नसतात. कला ज्ञानात्मकतेत मोडते कारण तो प्रातिभ- 
ज्ञानस्वरूप आहे. नीती व्यवहारात्मकतेत मोडते हे स्पष्ट आहे. कला प्रातिभ-ज्ञान- 
स्वरूप आहे, ब * दोन पातळ्यांमधील संबंधा ' विषयीचा सिद्धांत खरा आहे, था दोन 
आधारभत गहोतकृत्यांवरून तार्किक निगसनाने असा निष्कषं निघतो को कला 
लौतिनिरपेक्ष आहे, कलेच्या क्षेत्रात नीतीला स्थान नाहो. आपण क्रोचेचे एक 
गृहीतकृत्य स्वीकारले को त्यापासून निगसनाने सिद्ध होणारे अनेक निष्कर्ष आपल्याला 
स्वीकारणे भाग पडते. याची कारणे त्याच्या लिखाणातील ताकिक शिस्त व त्याच्या 
सोंदर्यमीमांसेच्या मागे उभा असलेला त्याचा तत्वज्ञानात्मक व्यूह हो होत. 


क्रोचेची कलामीमांसा त्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधाराने उभो असल्यामुळे 
तिच्यात तार्किक शिस्त निर्माण झाली हा कलामोमांता व तत्त्वज्ञान यांच्या सह- 
कार्यामधून निर्माण झालेला फायदा म्हटला पाहिजे. पण या सहकार्यामुळे काही 
तोटेही निर्ाण होतात. पहिला तोटा म्हणजे ज्यांना तत्त्वज्ञानात रस किंबा गती 
नाही अज्ञांना क्रोचेची कलासीमांसा नीट कळत नाही हा होय. इस्थेटिकचा 
सुरुवातीचा आणि गाभ्याचा भाग ज्ञानशास्त्रीय सिद्धांताच्या चर्चने इतका भरलेला 


०-2 जड 
त. 


"नड वभ निसनतज- 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत हा द्वारा प्राज्ञषपमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ४९ 


आहे को ज्ञानशञास्त्रातील प्रसुख समस्यांची, त्या सोडविण्यासाठी तत्त्वज्ञांनी वापर- 
लेल्या वेगवेगळ्या डावपेचांची ज्याला माहिती नाही त्याला इस्थेटिंकच्या सुर्वा- 
तीच्या दालनातच गुदमरल्यासारखे होते. असे झाल्याने तो पुढच्या दालनापर्यंत 
जातच नाहो. किवा क्रोचेचे विवेचन अजिबात कळले नसतानाही ते आपल्याला 
कळले आहे असा त्याचा भावडा सभज होतो. या दृष्टीने इस्थेरिक हे फार फसवे 
पुस्तक आहे. ते कळल्यासारखे वारते, पण त्यातील प्रत्येक तपशील निश्चित कळला 
आहे अज्ञी खात्री वाटत नाही. पण हा तोटा फारसा तापदायक नाहो. इस्थेखिक 
हे वरवर सोपे वाटणारे पण खरे म्हणजे कठोण असलेले एक पुस्तक आहे, त्याचा 
अर्थ लावण्यासाठो बेठक मारूनच बसावे लागते असे मनाला सारखे बजावले को 
आपल्यात योग्य ती अभ्यासकांची भूमिका तयार होते. व ज्याच्याजवळ हो भूमिका 
आहे त्याला क्रोचेचे लिखाण कठीण वाटले तरी अनाकलनीय वाटणार नाही. 


कलाझीसांसा व तत्वज्ञान यांच्या सहकार्यातून ढुसरा एक तोटा निर्माण 
होतो. कलासोमांसेला तत्वज्ञानात्मक व्यू हात बसविले को केबळ त्या व्यूहाच्या 
सोयीसाठी काहो कलाविषयक सिद्धांत मानावे लागतात. हे सिद्धांत आपल्या 
कलाजाणिवेशी नेहमीच सुसंगत असतात असे नाहो. काही वेळा ते आपल्या 
कलाजाणिवेला छेद देणारे असेहो असतात. पण तत्वज्ञानात्मक व्यू हात 
मिळालेला आडोसा सोडायचा नसेल तर हे सिद्धांहही गळी उतरवून घ्यावे 
लागतात. क्रोचेने कला म्हणजे प्रातिभ ज्ञान असे समीकरण मांडले आहे. यामुळे 
ज्या कोणाला प्रातिभ ज्ञान होते तो कलावंत आहे असे म्हणणे भाग पडते. 
क्रोचेने हा निष्कर्ष मान्य केला आहे. जर आपल्याला कोणी कलावंत म्हटले 
तर त्यामुळे आपण खूष होऊ हे जरी खरे असले तरी आपण सर्व कलावंत 
नाही हो वस्तुस्थिती आहे. ब्रॅडलोसारखल्या समौक्षकात व शेक्स्‌पिअरमध्ये 
कल्पनाशवतीच्या बाबतीत साम्य आहे हे निदान कांही प्रमाणात पटण्यासारखे 
आहे. पण इतर सामात्य लोकांचे काय ? त्यांची व शेळ्सपिअरची जात एकच 
कशी ठरते ? हा कोणासही सुचणारा प्रश्‍न आहे. पण क्रोचेला हा अइन 
सुचल्याचे दिसत नाहो, निदात त्याला तो त्रासदायक घाटत नाहो. कारण 
कला म्हणजे प्रातिभ ज्ञान या सूलभूत गृहीतछृत्यापासून निगनित होणारे सवं 
निष्कर्ष त्याने मान्य केले आहेत. कलामीनांसेला एखाद्या सधकष तत्वज्ञानात्मक 
व्यू हात बसविले को जे तोटे होतात त्यांची वरील उदाहरणावरून कल्पना येईल. 
वरील विवेचनावरून एकदोन गोष्टी लक्षात येतील. त्यातली पहिली हो को 
क्रोचेचे इस्थेटिक हे एक घट्ट तार्किक विणीचे कठीण पुस्तक आहे. पुन्हा त्यात 


न. भा. ४ 


अनक्रमणिका या 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


(ग व 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५८ न 
“६7 (अपृतमहोत्सवी॥ १ >% 
शी ४ 

ष्ट च्छ वष 


०७ (7),) हॉ >> (5५% र प 
पतात 


«*“- ४ ; हेर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


५-2 नवभारत 


क्रोचेचे एकूण तत्वज्ञान अधूनमधून, पण अगदी मोक्याच्या ठिकाणी, डोकावत 


असल्याने, पुस्तकाचे नीट आकलन होण्यासाठी आपल्याला कला-ससीक्षा व 
व्हलानीसांसा यांच्या मर्यादा ओलांडून ज्ञानशास्त्र, अतिभोतिकी ( सेटॅफिजिक्स ) 
व तत्त्वज्ञानाचे इतर प्रांत यांच्यातही शिरावे लागेल, आणि हे सारे करताना 
आपग क्रोचेच्या निष्कर्षांचे तटस्थपणे मूल्यमापन करणार आहोत. क्रोचेचे 
लिखाण व्यवस्थित कळावयास लागले को त्याच्या बद्धिचापल्याने आपज भारले 
जाण्याची शक्‍यता असते. ते टाळायचे असेल तर त्याचे निष्कर्ष आपल्या उत्स्फूर्त 
कायाजाशिवेशषी पडलाळून | प्राहृणे जरूर आहे. प्रस्तुत पुस्तकात असा इुहेरी 
दृष्टिकोण आणगकारला आहे. आपलो पहिलो जबाबदारी क्रोचे काय म्हणतो 
आहे ते नीटपणे समजावून घेणे हो असून दुसरी जबाबदारी त्याच्या निष्कर्षांचे 
मूल्यमापन करणे ही आहे. 

कोवेच्या इस्थेटिकचा तपजीलवार परिचय करून देणे ब त्यातील 
सिद्धांतांवर साधकबाधक चर्चा करगे हा भस्तुत पुस्तकाचा उद्देश आहे. हे 
पुस्तक म्हणज इस्थेसकचे साबांतर' नव्हे हो गोष्ट येथे आवजून सांगावोज्ञी 
वाटते. क्रोचेचे लिखाण, केवळ ते परभाषेत आहे म्हणन, मराठो वाचकास 


कठोीग वाटते अले नाहो. इंग्रजी च इटलियनत भाषा ज्यांना चांगल्या येता 


त्यांनाही ते कठौण वाटते. कारण मुख्य अडचण भाषेची नतन क्रोचेच्या 


विचाराची धाटणी व त्याच्या संकल्पना कठोग आहेत हो आ हे. क्रोचेचा 
विचार मराठी वाचकापर्यंत पोचवायचा असेल तर नुसत्या भाषांतराचा फारसा 
उपयोग होणार नाही. त्यासाठी इस्थेटिकवर' विवरणात्मक आणि चर्चात्मक 
नाष्यच लिहिणे जरूर आहे असे ध्यानात येऊन प्रस्तत उपक्रमास सुरवात केली 
)चेने ण सं अ त्र रि क क ना 
व क्रोचेने कोणते सोंदर्यशास्त्रीय सिद्धांत मांडले आहेत हे आपल्याला पाहावयाचे 
हे. पण हे करोत असताना आपल्याला आणखीही एक गोष्ट साधायची आहे. 
ती म्हणजे त्याच्या विचाराच्या सोडणीचा. त्याने वापरलेल्या यवितवादार्‍चा 
जवळून परिचय करून घ्र्णे ही होय. तो जेथे पोचला हे जितके महत्त्वाचे 
आहे तितकाच त्याचा बंचारिक प्रवासही महत्त्वाचा आहे. थोर तत्त्ववेत्यां- 
बरोबर प्रत्यक्ष वाटचाल केल्यामुळे जे फायदे होतात ते फार सोलाचे असतात 
म्हणून क्रोचेच्या विघारातील प्रत्येक लहानमोठ्या री 
ह्ण्‌ ्ा था वि कच 7 प्रत्यक 'हॉानमोठ टप्प्याचा आपण खोलात 
जाऊन परिचय करून घेणार आहोत. 
इस्थरिकसारल्या ग्रंथा 

; इस्थारकसारल्या प्रथांचा परिचय करून देताला परिभाषेचा प्रश्‍न 
उपस्थित होणे अपश । 
उपस्थित हण अपल्षितच आहे, पण या प्रश्‍नाचा बाऊ करण्यात अथ नाही. 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ५९ 


काही वेळा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक मार्ग सुचविण्यात येतो, मूळ ग्रंथा- 
तील सर्व पारिभाषिक संज्ञा एकत्र करून त्यांना मराठी (खरे म्हणजे संस्कृत) 
प्रतिशब्द शोधायचे व मग त्या ग्रंथातील विचाराचा परिचय करून द्यायचा. 
हा भार्ग अगदी जाणीवपूर्वक येथे टाळला आहे. आपल्याला क्रोचेच्या विचाराशी 
कर्तव्य आहे. नुसते सराठी प्रतिशब्द ज्ञोधल्याने त्याच्या विचाराचा परिचय करून 
देता येणार नाहो. आधी ठरविलेल्या प्रतिशब्दाच्या जोखडामुळे काहो अडचणी 
मात्र निर्माण होतील. एकतर ग्रंथाच्या मूळ भाषेतील शब्दांचा अर्थ पुष्कळ वेळा 
व्यामिश्र असतो. हा सर्व व्यामिश्र अथ लेसकेपणाने व्यक्‍त करणारा मराठी शब्द 
मिळणे जवळजवळ अशक्य असते. उदा० इंग्रजीतील ' रोसंटिसिझम ? हा शब्द 
घ्या. समजा याला प्रतिशब्द म्हणून आपण ' अद्भुतरस्यतावाद' या दाब्दाची 
निवड केली. ' रोमंटिसिझम ' सध्ये ' अद्भूतरम्यतावाद ' बसतो हे निश्चित. पण 
तरीहो या दोन संज्ञा समकक्ष नाहोत हे पाइचात्य वाडमयाच्या अभ्यासकाच्या 
चटकन ध्यानात येईल. उदा. आदाय व अभिव्यवती याबाबत रोमेंडिक कलावंतांनी 
दाखविलेली स्वातंत्र्यप्रियता * अदभुतरम्यतावाद * या दाब्दाच्या व्याप्तीत समाविष्ट 
होत नाही; पण ' रोमॅटिसिझम ! या शब्दाच्या अर्थकन्षेत हो स्वातंत्र्यप्रियता निश्‍चित 
बसते. मुळातील दाब्दाने जर अनेक अर्थ व्यक्त होत असतील तर नेमके तेच व 
तितकेच अर्थ व्यक्त करणारा गाब्द मराठोत सापडणे फार कठीण आहे. परभाषेतील 
एखाद्या शब्दाला तुल्यबल मराठी प्रतिशब्द सापडणे आणखी एका कारणामुळे 
कठीण होते जो मराठी शब्द आपण निवडू त्याला विशिष्ट संदर्भात आपल्याला 
जो अर्थ अभिप्रेत आहे त्याखेरीज इतरहो अर्थ असणे हवय असते. तो नेहमीच्या 
प्रचारातला शब्द असल्याने असे होणे अगदी स्वाभाविक आहि. तेव्हा केवळ मराठो 
जाणणाऱ्या वाचकाचा अश्या हाब्दामुळे गैरसमज होणे शक्‍य आहे. हा धोका 
टाळायचा असेल तर प्रचलित मराठी शब्द टाळून संस्कृत शब्दांचा वापर करायला 
हवा. पण मुळातला परभाषेतील शाब्द व त्यासाठी वापरलेला संस्कृत प्रतिशब्द हे 
दोन्ही ज्याला अपरिचित आहेत अक्षा मराठो वाचकाचा यामुळे काय फायदा होणार 
ते कळत नाही. तेव्हा योग्य प्रतिशब्द सापडल्याचे समाधान बहुतेक २ळः अल्पजीबीच 
ठरते. पुन्हा प्रतिशब्द सापडला कौ फारसे काहो साधते असेही नाहो. मुळातला 
बिचार स्पष्ट करणे हे महत्त्वाचे आहे. ते करीत असताना आपण प्रबलित मराठी 
दाब्द वापरू किंवा सोयीसाठी नवे ]ब्द बनव. त्या त्या संदर्भापुरत्या त्या शब्दांच्या 
सर्यादा आखल्या जातील. पण दुसऱ्या संदर्भात किंवा सूळ शब्दाची दुसरी अर्थच्छटा 
व्यक्त करण्यासाठी वेगळ्याच शब्दाची योजना करायची जरूर पडणे शक्‍य आहे. 
म्हणन परिभाषेविषयो येथे मुद्दाम «वचीक दृष्टिकोन ठेवला आहे. बहुतेक ठिकाणी 


| अनुक्रमणिका या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


्ि । _] 
४, 
द टर प्रणव को) 
हँ 90000... तक 
७-6 ७५८ ह द 


र द्द ही :/ 
४*" र. वष ह 7 
*९ ८ दषा “१ 
क को, 


द्वारा प्राज्ञपमाठशाळामंडळ, वाई 


मुळातल्या शब्द[साठो मराठो शब्द वापरले आहेत, व त्यांचा अर्थ विशिष्ट संदर्भा- 
पुरता स्पष्ट करण्याची काळजी घेतलो आहे. पग काही ठिकाणी मळातले शब्द 
तसेच ठेवले आहेत; व त्यांचाही अर्थ विशिष्ट संदर्भापुरता स्पष्ट केला आहे. 
इंग्रजीपेक्षा संत्कृुत हो जास्त ' आपली ' भाषा आहे असे माझे मत नसल्यामुळे 
मराठोत रूढ झालेल्या इंग्रजी शब्दांना मुहाम टाळून अनोळखी संस्कृत किंवा 
संस्कृुतोद्भव दाब्द वापरण्याचा अट्टाहास केलेला नाहो. मळातला विचार भराठीत 
आणणे हा माझा उद्देश असल्याने परिभाषेच्या बागुलबवाला थोडेसे दुरच ठेवले 
आहे. 

क्रोचेने इस्थेटिकचे दोन भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागात त्याने आपल्या 
सिद्धांताची तात्त्विक चर्चा केली असून दुसर्‍या भागात सोंदर्यशञास्त्राचा ग्रीक 
काळापासून एव्होणिसाव्या शतकाच्या अखरपर्यंतचा इतिहास दिठ़्ा 
परिचय-विवरणात्सक टोका पहिल्या भागापुरतीच मर्यादित 
एकूण अठरा प्रकरणे आहेत. 


आहे. आपली 
राहोल. या भागात 


प्‌ट क्र >) 
आता आपल्याला इस्थेटिकमधील प्रमख सिद्धांतांचा एकत्र विचार 
ल्याथे शं *_ २ 
करायचा आहे. असे केल्याने आपल्याला इस्थेटिकमधील गुंतागुंतीच्या विवेचनाचा 
एक संक्षिप्त आराखडा मिळेल. क्रोचेश्ी आपले र् 


जा ले. आपण याच्यावर वे ो वे री । गवंगळ्या म॒ द्यांबाब त जं समतभद 
९ ळावळा ज टी । क ये ऱो ही शज | र 
तीह त वथ रीड क्यात स्त्र नः त ही आपल्याला सक(लत 
* त यथ माडता येईल. 


| क्रोचेच्या मते अंतिम वास्तव चेतन्यरूप आहे. या चेतन्याचे चार मलभत 
पैल खाली मुदती आहेत : (१) प्रातिभज्ञान (२) तंवत्यतातावा नान 
(२) न-नेतिक व्यवहार (४) नेतिक व्यवहार. या पेलूंमध्ये विशिष्ट प्रकारचा 
संबंध असतो; त्याला * दोन पातळ्यांमधील संबंध ! म्हणतात बं [:7 
वरील पेलूंपेको कोणतीही जोडी घेतलो (उदा. १ व २ किव ्े म वत ) 
तर तिच्यातील दुसरा पेलू पहिल्या पेलूवर आधारित हट | क पहिला मात्र 
डुसऱ्यावर अवळ्वून नसतो; दुसरा पहिल्याज्षिवाय अस्तित्वात येऊ शकत नाही, 
पण पहिला मात्र दुसऱ्याज्रिवाय स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येऊ शकतो. ( इस्थेटिः 
शता बी शकतो. ( इस्थाटक 

प्रातिभज्ञान हा चतन्याचा सद 


श्र्थम पल एं >. ऱ्य थ्ट ऱ्य ल्न 
विषयी खालोळ निष्कर्ष काढता येता ७ सैसल्यामुळ त्याच्या स्वरूपा 


त :- ते संकल्पनात्मक ज्ञान व व्यवहारा- 


ज्र * स्म्क ("> क 
पाउंड इस्थाटकचा निदेश “इ०! ने केला आहे 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


णगज्य ९. थद्वारे क. 
राज्य मराठी विकास संस्थ 
संगणकीकृत 


। र 
न््< अमृतमहोत्सवी >७ 
:>/ च [्ञि 
र्क *&.. वष कट 
जत 
* 2 ऐक न 


|) भँ १ हर ७ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


करोचेचे सोंदमशास् र 


त्मकतेचे दोन पेळू यांच्यावर अवलंबून नाही. त्यांत संकल्पना नसतात 
असे नाही; पण त्यांना संकल्पना म्हणून स्वतंत्र स्थान नसते. प्रातिनज्ञानाचा 
विषय विशिष्ट गोष्ट ( व्यक्ती, घटना, प्रतिमा ) हा असतो. या पातळीवर 
विशिष्ट गोष्टींची वैशिष्ट्यपूर?्णता जाणायची असते. विशिष्ट गोष्ट हा संवेदना- 
जन्य ज्ञान (सेन्स पर्सेषन ) व इतिहास यांचाही विषय असतो. पण या 
दोघात व प्रातिभज्ञानात एक महत्त्वाचा भेद आहे. या दोहोत आपला 
ज्ञावविषय प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे असा दावा केलेला असतो; प्रातिभज्ञान 
आपल्या ज्ञानविषयाच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाबद्दल उदासीन असते. कला ज्ञानस्वरूप 
असते असे म्हणणारा क्रोचे हा पहिला सोंदयंञास्त्रज्ञ नव्हे. अँरिस्टॉटलनेही कलेत 
झानात्मकतेचा पेलू असतो असा दावा केला आहे. पण ऑरिस्टॉटल व क्रोचे 
यांच्या भमिकांमध्ये महत्त्वाचा भेद आहे. अँरिस्टॉंटलच्या मते कला हो इतिहासा- 
पेक्षा तत्त्वज्ञानाच्या जास्त जवळ असते व तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच तिचाही विषय व्यक्‍ती 
नसून सामान्य ( युनिव्हस॑ल ) हा असतो. क्रोचेच्या मते कलेचा संबंध सामान्याशी 
येत नसन बिशिष्ट गोष्टीक्ली येतो. येथे आणखीही एक मुद्दा ध्यानात ठेवायला 
हवा. क्रोचेने कलेची ज्ञानात्मकता भान्य केली आहे. पग त्यामुळे तो वास्तववादी 
कलासिद्धांताचा ( रिअऑलिझम) पुरस्कर्ता आहे असे मानायचे कारण नाही. वास्तव- 
वादी कलावंत वास्तवाच्या एखाद्या अंगाचे चित्रण करतात व वस्तुस्थिती या चित्र- 
णात वणंन केल्याप्रमाणे आहे असा दाबा करतात. उदा. शंकरमामंजीचे चित्रण 
करताना वास्तवात अशी साणसे असतात व म्हणून हे चित्रण वास्तवदर्णी आहे असा 
दावा करण्यात येतो. अता दावा करायचा असेल तर कलेतील चित्रणाची कलेबाहे- 
रोल वास्तवाशी तुलना करावी लागते. या तुलनेमुळेच एखादे चित्रण वास्तवदर्शी 
आहे व दुसरे नाही असे ठरविता येते. पण क्रोचेच्या विवेचनात या तुलनेला जागा 
ठेवलेली दिसत नाहो. प्रातिभज्ञानाच्या पातळीवर वास्तवाबहलच्या विचाराचा उदय 
झालेला नसतो, खरे व खोटे हे भेद निर्माण झालेले नसतात, ज्यांच्यामुळे हे भेद 
निर्माण होतात त्या बोद्धिक क्रिया सुरू झालेल्या नसतात. म्हणून वास्तवाबरोबरच 
जे केवळ शक्‍यतेच्या कोटीत मोडते तेही प्रातिभज्ञानाचा विषय होत. अंतर्गत सुसंगती 
असलेली कोणतीही गोष्ट- प्रतिमा, व्यक्तिरेखा ६.- प्रातिभज्ञानाचा विषय होऊ 
ठाकते. या विचारसरणीनसार श्ंकरमामंजीची व्यक्तिरेखा मनासमोर आणणे ही जल्लो 
ज्ञानात्मक क्रिया आहे तशी अलिस इन वैडरलड मधलो खिज्ञातले घड्याळ 
काढणाऱ्या सज्ञाची व्यक्तिरेखा मनासमोर आणणे होहो ज्ञानात्मक क्रिया आहे. आपण 
सामान्यतः वरोल सक्याच्या व्यक्तिरेखेला ज्ञातद म्हणत नाहो. पण क्रोचेन प्रातिभ- 
ज्ञानाची व्याख्याच अज्ली केली आहे को या व्याख्येप्रमाणे हौ सज्ञाची व्यक्तिरेखाहो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५४ नवभारत 


ज्ञानद ठरते. कला वास्तवाचे यथा्थदर्गंन घडविते हा सिद्धांत ज्यांना मान्य 
असतो अज्ञा टोकाकारांनी क्रोचेची मदत घ्यावयाच्या आधी त्याने 'प्रातिभज्ञाना'ला 
नक्की कोणता अर्थ दिला आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. ते लक्षात ठेवले तर बहुधा 
ते क्तोचेची भदत घेणार नाहोत. करण क्तोचे ज्याला ज्ञान म्हणतो त्याला ते ज्ञान 
स्हणणार नाहीत. 
ज्ञानात निभितीचा फार मोठा वाटा असतो असे इतर चिद्वाद्यांत्रमाणे क्रोचेही 
मानतो. बाहेरून आलेल्या जडद्रन्याला अनुभवपूर्व आकारांच्या साहाय्याने आकारित 
केले कौ ज्ञाल निष्पन्न होते. भ्रातिभज्ञानाच्या पातळीवरचा अनभवपर्ब आकार 
म्हणजे वेश्रिष्टयपुर्णता. कोणत्याही द्रव्याची वेशिष्ट्यपणंता प्रकट झाली की ते 
प्रातिभज्ञानाचा विषय होते. या द्रव्याला क्रोचे 'संवेदना', 'ऊर्मी', 'भावना' अज्ली 
वेगवेगळी नावे देतो. भावना आकारित झालो, किवा संवेदनेची वेशिष्ट्यपर्णता 
प्रकट ज्ञाली, को वेगिष्ट्यपुर्ण प्रतिसा निर्माण होते. या प्रतिमेला भावनेचा कवा 
संवेदनेचा, आविष्कार म्हणता येईल, चंतन्याच्या दृष्टीने पाहता भावना किवा 
संवेदना हा बाहेरून आलेला ज्ञानघटक ठरतो; भावनेला आकारित केल्यावर जी 
प्रतिमा निर्माण होते ती मात्र मानवी चतल्याने केलेलो उत्स्फ्त निर्मिती ठरते. 
मध्ययुगीन तत्त्वज्ञानात * एक्स्प्रेशन ' (र्‍आविष्कार) या गब्दाला मानवी चेतन्याने 
उत्स्फूनंपणे निर्माण केलेली प्रतिमा किवा संकल्पना हा अर्थ होता हे या संदर्भात 
लक्षात ठेवायला हवे. अनेक ठिकाणी क्रोचेने * एकस्प्रेशन ' या शब्दाचा वरोल 
अर्थाने उपयोग केल्याचे दिसते. अर्थात या शब्दाला आपण जो नेहमी अर्थ देतो तोही 
त्याच्या मनात आहे. समजा एखाद्याला फार टुःख 
: अरे देवा ! | असे म्हटले ; येथे 'अरेदेवा ! ! हे गब्द म्हणज त्या भाणसाच्या 
दुःखाचा आविष्कार होय असे आपण सानतो. क्रोचेला हे मान्य होईल यात काहीच 
दांका नाहो. पण समोर दिसणारा ज्ञाईचा ठिपकादेखील भावनेचा किवा संवेरनेचा 
आविष्कार आहे असे क्रोचे म्हणेल. ते मात्र सामान्य माणसाला पटायचे नाही. 
भाषिक आविष्कारापासून अनुभवविषय झालेल्या कोणत्याही वेश्रिष्टयपूर्ण प्रतिमे- 
पयत सवच गोष्टोंना क्रोचे आविष्कार री मानतो; आणि प्रत्येक आविष्कार हा 
कोणत्यातरी संवेदनचा त्वा का ा[वित्कार आहे असेही त्याचे म्हणणे आहे. 
उभा राहतो. मानवी अनुभव हा चेतन्यमय पण १. ह तदा हिसत 
_ न देहधारी अज्ञा प्राण्याचा अनभव 
असतो. त्याच्या अनुभवाचे एक टोक स्पष्ट, चेतन्यमय मानवी वी 
तरी दुसरे टोक मानवात चालू असलेल्या केवल ३: डत कवलडरल 
र ळ देहिक किवा पाज्ञवी घडामोडीत 


| अनुक्रमणिका ल्क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


झाले व त्याने उसासा टाकून 


> ५. की 
* १ ( त्र र्र 
000 । 

क र्क (१ प्र ० 
"रक नवभारत > 
क] ॥ धि ७१५ ख>*५ 
न्ट< रिभप्तमहोत्सवी& > 
र्क पक ी ु द 3226 आ 
ह ४ व रि 
/“-/)॥4/% 
की क. 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ५५ 


असते. या देहिक घडामोडींची मानवाला सर्व वेळ स्पष्ट जाणीव नसते. त्याच्या 
इंद्रियांवर प्राकृतिक चेतकांचा सतत मारा चाललेला असतो. या मार्‍्याचा परिणाम 
म्हणून त्याच्या ज्षरीरात अनेक सूक्ष्म प्रतिक्रियाही निर्माण होत असतात. अनु 
सवांच्या या देहिक पातळीला पादबी किवा संवेदनात्मक पातळी म्हणता येईल. 
या पातळीवर माणसांच्या ससोर संवेदनांचा एक अखंड प्रवाह बहात असतो. 
या प्रवाहातील कल्ञावर तरी लक्ष वेंद्रित झाले की ती गोष्ट प्रवाहातून उचललो 
जाते, अरूग केलो जाते. पग पहिल्याच क्षणी तिचे बलिष्ट्यपुर्ण स्वरूप आपल्याला 
आकलन होतेच असे नाही. निदान काही वेळा पुरणे आकलनाची पायरी याठायच्या 
आतच आपण आपले लक्ष डुसरीकडे वळबितो, असे होऊ नये म्हणूच आपली 
इच्यादक्‍्ती कार्यप्रवण होणे आवइयक असते. इच्छाशवतीची सदत याच्याही 
आधी लागते असे म्हणता येईल. लक्ष देण्याच्या क्रियेवर आविष्काराची निर्मिती 
अवलंवून असते, कारण लक्ष दिले नाही तर आविष्कार निर्माणच होणार नाहो. 
लक्ष देण्याची क्रिया इच्छाशवतीकडन घडते असे काहो तत्त्वज्ञांचे भत आहे. 
क्रोचेलाही हे भत मात्य असणे पुष्कळ संभवनीय आहे. हे जर खरे असेल 
तर आविष्कारक्रियेत इच्छाशक्तीची, म्हणजेच पर्यायाने व्यवहारात्मकतेची, 
अगदी सुरुवातीपासून मदत लागते असे मानावे लागेल. पण क्रोचेने तर प्रातिभ- 
ज्ञान (> आविष्कार ) हा मानवी चंतन्याचा सर्वप्रथम पेलू अतून तो स्वयंपूर्ण 
असतो असे म्हटले आहे. या दोन मतांची सांगड कशी घालायची ? लक्ष देणे 
व पूर्ण आविष्कार निर्माण होईतो लक्ष देण्याची क्रिया चालू ठेवणे या 
इच्छादावतीच्या अगदी प्राथमिक क्रिया आहेत. त्यांना आपण सामान्यपणे 
इच्छाशवतीच्या क्रिया म्हणत नाहो. इच्छाशक्तीची आपल्या नित्य परिचयातली 
क्रिया म्हणजे बाह्य जगतात कोणतीतरी कृती करणे हो होय. आपण कृती 
करतो कारण आपल्याला ईप्सिते साधायची असतात. अनेक ईप्सिते एकाच 
वेळी साध्य होण्यासारखी नसलो तर आपण त्यातून काही ईप्सिते जास्त 
महत्त्वाची, जास्त निकडीची, म्हणून निवडतो. त्याचप्रमाणे ईप्सितप्राप्ती व्हावी 
म्हणन उचित साधनांचीही निवड करावी लागते. या दोन्ही प्रकारच्या निवडीत 
जे निवडायचे त्याचे स्पष्ट ज्ञान अनुस्यूत आहे. हो ज्ञानोत्तर निवड होय. लक्ष 
केंद्रित करणे हौ एका अर्थाने निवडच असते. पण ही ज्ञानोततेर निवड नसते. 
कारण येथे संवेदनांच्या प्रवाहातून अर्धवट डोके वर काढणाऱ्या अधंल्फुट भ्रतिमां- 
खेरीज काहोही नसते. पुन्हा येथे आविष्कार पुर्ण होऊ देणे हे एकमेव ईप्सित 
पकवा साध्य असते. आणि आविष्कारनिमिती हे व्यवहारात्मक साध्य नव्हे. 
आविष्कार निर्माण करणे हा ज्ञाते म्हणून आपला स्वभावधमंच आहे. संवेदनेवर 


| अनक्रमणिका स्य वी 
झौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ १ क्र. र 


त 
०: र्य वर्ष अ, 
शा 


|) शू ११ कर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ नवभारत 


ठक्ष केंद्रित केल्याने तिच्यातून एकाच प्रकारे एक विशिष्ट प्रतिमाच निर्माण होते, 
एका आदायाचा एकच विशिष्ट आविष्कार शक्‍य असतो. म्हणन आपल्या मनात 
आदाय असतो व तो व्यवत करण्यासाठो आपण वेगवेगळ्या आविष्कारांत्न एक 
आविष्कार निवडतो असे म्हणता येणार नाहो. साध्य, साधन, तंत्र, निवड या 
व्यवहारात्मकतेच्या क्षेत्रातील संकल्पना आहेत. प्रातिभज्ञानाच्या क्षेत्रात त्यांना 
स्थान नाही. प्रातिभज्ञानातही एक प्राथमिक स्वरूपाची निवड असते हे आपण 
वर पाहिले. पण हो निवड ज्ञानोत्तर निवडीपेक्षा निराळी असते हे ध्यानात 
ठेवले पाहिजे. असे असल्यासुळेच प्रातिभ ज्ञानात व्यवहारात्मकता अगदी प्राथमिक 
स्वरूपात उपस्थित असली तरी खर्‍या अर्थाने प्रातिभज्ञान व्यवहारात्मकहेवर 
अवलंबून नाही असे क्रोचे म्हणत असावा. 


कला प्रातिभज्ञान-स्वरूप आहे. प्रातिभज्ञानात संवेदना किंवा भावना 
आकारित होऊन एव्ह वेशिष्ट्यपूर्ण प्रतिमा निर्माण होते. म्हणन प्रातिभज्ञान 
किंवा कला हो भावनेचा आविष्कार आहे असे म्हणता येईल. 


आतापर्यंतच्या विवेचनात जे सिद्धांत मांडलेले आहेत त्यांच्यापासन 
निगमनाने खालील निष्कर्ष निघतातः- (१) कला व प्रातिभज्ञान किवा आविष्कार 
यांच्यात पूर्ण एकरूपता असल्यान, प्रत्येक कलाकृती हा एक आविष्कार असतो 
इतकेच नाही तर प्रत्येक आविष्कार हो एक कलाकृती असते. कलावंतांप्रमाणे 
सामान्य माणसेसुद्धा आविष्कार करीत असल्याने [ ऱ् त्यांनाही प्राति 
होत असल्याने ) त्यांनाही कलावंतच मानायला हवे. कलावंत म्हणन जे ओळखले 
जातात ते व सामान्य लोक यांच्यातील भेद जातीचा नसून संख्यात्मक आहे 
(३० प्रकरण २ )- (२) इतिहास व प्रातिभज्ञान ( > कला ) यांच्यात 
फार जवळचे नाते आहे, कारण दोघांचे विषय विगिष्ट गोष्टी य 
( इ० प्रकरण २). क्रोचेचा हा सिद्धांत अरिल्टॉटलच्या सिद्ध 
आहे हे आपण वर पाहिले. 


भज्ञान उपलब्ध 


1च असतात 
ताच्या पुर्णपणे विरोधी 


कला आणि इतिहास यांच्यात साम्याबरोबर भेदही आहे. आपण वर्णन 
केलेल्या विशिष्ट गोष्टी वास्तवात खरोखरच होऊन गेल्या असा दावा इतिहासकार 
करतो; कलेमध्ये खरे ब काल्पनिक हा भेद केलेला नसतो. म्हणन भी [सात 
उचित ठरणार्‍या संभवनोयतेसारख्या संकल्पना कलेच्या क्षेत्रात गा येत 
नाहोत. संभवनीयतेची संकल्पना कलेच्या क्षेत्रात वापरावयाचोच असेल तर तिचा 
अर्थ * अंतर्गत सुसंगती ' इतकाच घ्यावा लागेल. इतिहासाप्रमाणे कलेनेही वास्तवाचे 
यथार्थ चित्रण करावे हो अपेक्षा करणे चूक आहे (३० प्रकरण ४ ) या ही 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>.) ९. री 
रर (५१॥० ० 
नवभारत त व 
छन धि ७५ चि (22२ 
(> अमतमहोत्सवी वी शि 
०९५2 अमृतमहोत्सवी ६/->१७ 
र्ष्* पक र व्ष (लि ऱा 
८ शा 
७ प श् 
क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भ्ढ 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ५७ 


संकल्पनांच्या पातळीवर तसून प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर अप्ते याचा विसर 
पडल्याने अनेक सोंदर्यशास्त्रज्ञांनी कलाविचारात संकल्पनांना अवास्तव महत्व दिले 
आहे. कलेचा विषय व्यक्‍ती नसून जाती असते असे भानणे हे याचेच उदाहरण 
आहे. कलाविचारात संकल्पनांना अवास्तव महत्त्व देणाऱ्यांनी कलाळुतींचे कला- 
प्रकारात व वाडमयप्रकारात वर्गोकरण केले. असे वर्गीकरण संकल्पनात्मक ज्ञानाच्या 
पातळीवर होऊ शकते, प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर नाही. कलेच्या पातळीवर 
फक्त विशिष्ट कलाकृती विशिष्ट कलाकृती म्हणन बघायच्या असतात; या पातळी- 
वर कलाकृतींचे प्रकार संभवत नाहीत. म्हणून कलाप्रकार व वाडमयप्रकार 
या कलामीमांसेतील व्याज संकल्पना ठरतात (३० प्रकरण ४). (२) कला 
(२ प्रातिभ ज्ञान ) हा मानवी चेतन्याचा सर्वप्रथम व पुर्णपणे स्वयंपूर्ण असा पेलू 
असल्याने कला व्यवहारात्मकतेवर अवलंबून नसते. म्हणून व्यवहारात्मकतेच्या 
क्षेत्रात योग्य ठरतील अज्ञा संकल्पनांना कलामीमांसेत स्थान देणे चूक आहे. 
कलेचे साध्य काय ? कलावंताने कोगते आशय अभिव्यक्‍तीकरता निवडावे ? 
हे प्रश्‍न कलेच्या पातळोवर अप्रस्तुत ठरतात. त्याचप्रमाणे कलाकृतींचे 
नेतिक मल्यमापनही अश्स्तुत आहे. कला हो कलेसाठोच असते; म्हणजेच 
असे को कला हो संकल्पनात्मक ज्ञान व व्यवहारात्मकतेचे दोन पलू यांच्यावर 
अवलंबन नसते. कलेत कलावंताचे प्रतिबिंब पडते असे म्हटले जाते; याचा 
अर्थ असा नव्हे कौ कलावंताच्या व्यव्तित्वाच्या चारही पेलूंचे प्रतिबिब 
कलेत दिसते; कलावंताच्या केवळ प्रातिभ-ज्ञानात्मक पेल्चेच प्रतिबिंब कलेत 
आढळते. कलासीमांसेत * सचोटी ', “ आत्मनिष्ठा ' (सिन्सिरिटो) हे शब्द जव्हा 
वापरले जातात तेव्हा या दशाब्दांचे नेतिकतेच्या संदर्भातले अर्थ आपल्या मनात 
असायला नकोत (इ० प्रकरण ६ ). (४) आविष्कार हो सानवी चतन्याची क्रिया 
असल्याने सर्व आविष्कारांची जात एकच असते. जसे कलाकृतींचे प्रकार संभवत 
नाहीत तसे आविष्कारांचेही प्रकार संभवत नाहोत. म्हणूनच शेलीचे प्रकार, 
अलंकारांच्या जाती या कलासमीमांसेत घुसलेल्या व्याज संकल्पना ठरतात. प्रत्येक 
आहायाचा एकच आविष्कार संभवतो. यावरून भाषांतर ही क्ली अज्ञवय कोटोतली 
गोष्ट आहे हे लक्षात येते ( इ० प्रकरण ९ ). (५) सोंदर्य म्हणजे यशस्वी आवि- 
ष्कार, आणि कुरूपता म्हणजे अथडास्वी आविष्कार होय. आविष्काराची चेतन्य मय 
क्रिया यशस्वी झाली म्हणजे जे मूल्य निमाण होते ते म्हणजे सोंदर्य. चंतन्याच्या 
प्रत्येक क्रियेवरोबर व्यवहारात्मकतेच्या न-नेतिक पेट्चीही क्रिया चाललेलो 
असते; आविष्काराच्या क्रियेबरोबरही व्यवहारात्मकतेची ही क्रिया सहचरी म्हणून 
उपस्थित असते; आविष्कार यशस्वी झाला को ही सहचरी क्रियाही यशस्वी होते 


| अनुक्रमणिका मि 
शज मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>> य 
५. भ. आ 
] ताग *)/ ११ ज्य 
५२4 “4७. »>* 
७ नवभारत छै 
७ धि ७५ (३१९ 
न्ट्< अमृतमहोत्सवी >२७ 
शै ४ 


(य न्‌ 9) वष 89“. 
4 र प्र - >> 
र व तात 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


ब तिच्यात अंतर्भूत असलेला आनंद निर्माण होतो. हाच सोंदर्यानंद होय (इ० प्रकरण 
१०).  सोंदर्यानंद ' या शब्दात “आनंदापेक्षा 'सोंदर्या'ला जास्त महत्व आहे हे 
ध्यानात न आल्याने सुखवादी विचारप्रणालो ( हेडॉनिझस ) पुढे आलो. पण 
सोंदर्यानंद हा सोंदर्याच्या, म्हणजेच यदस्वी आदविष्काराच्या, अनुषंगाने प्राप्त होणारा 
आनंद आहे हे ध्यानात आले को सोंदर्यसीसांसेने आपले लक्ष आनंदावर केन्बित न 
करता आविष्कारावर केंद्रित केले पाहिजे हे पटते. यावरून आनंदाला किवा आनंद 
आणि नेतिक शिक्षण यांना महत्व देणारे सुखवादी, करमगणुकवादी, व नीतिवादी 
कडालसिद्धांत कले चूक आहेत हे स्पष्ट दिसते (३० प्रकरण ११). सुखवादी 
कलासीमांसा रोचकतेच्या दृष्टिकोणातून कला!कुतींमधील आठायांचे वर्गीकरण करते 
( उदा. डुःखात्म व सुखात्म आहय )., परंतु या वर्गीकरणाला कसलाच तात्विक 
पाया नसतो. खरे तर दुःखात्म, सुखात्म, विराट इ. संकल्पनाच्या व्याख्यासुद्धा तार्किक 
नेमकेपणाने करता येत नाहोत; आणि सोंदर्यज्ञास्त्राच्या दृष्टीने था सर्व संकल्पना 
उपऱ्या आहेत. सोंदर्य्ास्त्राची मध्यवर्ती संकल्पना म्हणजे आविष्कार. म्हणन कला- 
समीक्षकाने कोणत्याही कलाकृतीचे मूल्यमापन करताना तिच्यात साधलेला आवि- 
ष्कार यशस्वी झाला आहे कौ नाही येव्हृढेच पाहुणे आवश्‍यक असते. तिच्यातला 
आठाय कोणत्या प्रकारचा आहे, तो सुखात्स, दुःखात्म, विराट, इ० आहे को 
नाही हे प्रन कळाससीक्षकाच्या दृष्टीने अप्रस्तुत आहेत, कारण हे प्रश्‍न सोंदर्य- 
शास्त्रीय अश्‍नच नव्हेत. कलाकृतीचा कळाकुती म्हणन विचार करताना ते 
निर्माण होण्याचे कारण नाही ( इ० प्रकरण १२). (६) कला प्रातिभ-ज्ञान- 
स्वरूप असून ती व्यवहारात्मकतेवर अवलंबून नसते. प्राकृतिक गोष्टींची निर्मिती 
करणे हे व्यवहारात्मकततेचे कार्य आहे. या दोन विधानांवरून असा निष्कर्ष 
निघतो कौ कलानिमितीत कोणत्याही प्राकृतिक गोष्टोंची र्निमिती अंतर्भत नसते 
' आविष्कार ' या शब्दाला ' आंतरिक, चेतन्यमय आविष्कार! किवा * वेशिष्ट्य- 
पुर्ण प्रतिमेची निर्मिती ' हा अर्थ जसा देण्यात येतो तसा * 
ष्काराचे प्राकृतिक माध्यमातील बाह्यीकरण हाहो अर्थ दिला जातो ऱ्र्तु 
' आविष्कारा' चा खरा अर्थ “* आंतरिक आविष्कार? | 

एक आंतरिक गोष्टच आहे. आविष्काराचे प्राकृतिक रेचक पळ. अ 
म्हणजे कलाकुती नव्हे. पुर्वानुभूत आविष्कारांच्या पुनरुज्जोबनाचे सागर विले 
केवळ बाह्यीकुत कलाकृतीकडे बघायला हवे (इ० प्रकरण १३ ) मादी: 
कलाकृती होच खऱ्या अर्थाने कलाकृती आहे असे मानल्यामुळे सोंदर्थज्ास्त्रात 


काही अपसिद्धांतांचा प्रवेश्ध झाला आहे. बाह्योकुत कला क्ती 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


आंतरिक आवि- 


श्‌ २ _] 
५ रॅ 1 6 
शू | ४ १), (णात, चड 
र िननवभारत व”! 
बद प ७५ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंद्यश्ास्त्र ५९ 


येते. या विश्‍लेषणातून जे निष्कर्ष निघतात ते सोंदर्याच्या स्वरूपाविषयीचेच 
निष्कषं आहेत अश्या समजुतीने कोणत्या जातीची फुले सुंदर असतात, मानवी 
हाचे सोंदर्य कल्लात आहे, भूमितीतल्या कोणत्या आकृत्या सुंदर ढरतात, 
सोंदर्याचे प्राथमिक घटक कोणते इ० प्रश्‍नांकडे काही लोक वळले; परंतु हे 
सर्व प्रश्‍न प्राकृतिक कलाकृतींच्या संदर्भात जरी प्रस्तुत असले तरी आंतरिक 
आविष्काराच्या संदर्भात ते पूर्णपणे अप्रस्तुत ठरतात. सोंदर्य आंतरिक ञावि- 
ष्कारात असते, त्या आविष्काराच्या प्राकृतिक देतकात नसते. म्हणून प्राकृतिक 
विज्ञानांच्या पद्धतीने सोंदर्यज्ञास्त्राचे प्रश्‍न सुटतील असे समजणे चक आहे 
( इ० प्रकरण १४). प्राहुतिक कलाकृती ( म्हणजे आंतरिक आविष्काराच्या 
पुनरुज्जीवनासाठी उपयोगी पडणारे प्राकृतिक चेतक ) निर्माण करण हे व्यव- 
हारात्मकतेचे कार्य आहे. म्हणून प्राकृतिक कलाकृतीच्या संदर्भात व्यवहारा- 
त्मकतेच्या क्षेत्रातील संकल्पना प्रस्तुत ठरतात. साव्य-साधन, तंत्र या संकल्पना 
उदाहरणादाखल दाखविता येतील. या संकल्पना आंतरिक आविष्काराच्या 
संदर्भात पुर्णपणे अप्रस्तुत असल्या तरी प्राकृतिक कलाकृतोंबद्दल बोलताना त्या 
वापरणे योग्य ठरते. विशिष्ट कलांच्या सर्यादा कोणत्या हे शोधणाऱ्या अभ्यास- 
कांच्या मनात आंतरिक कलाकृती नसून प्राकृतिक कलाकृती असतात हे उघड 
आहे. कारण प्राकृतिक कलाकृतोंच्याच संदर्भात कलांच्या सर्यादांचा प्रश्‍न 
उपस्थित होऊ शकतो; आंतरिक आविष्काराच्या संदर्भात तो उपस्थित करणे 
तत्त्वतः चक आहे. आंतरिक आविष्कार ( म्हणजे प्रातिभज्ञान ) व्यवहारात्मकतेवर 
अवलंबन नसल्याने त्याचे नेतिक दष्टिकोणातून समल्यमापन करणे चूक आहे. परतु 
प्राकृतिक कलाकृती व्यवहारात्मकतेच्या क्षेत्रात मोडत असल्याने तिचे नतिक 
दृष्टिकोणातून मल्यमापन करणे पूर्णपणे बरोबर आहे ( इ० प्रकरण १५ ) 
(७) ज्ञानविधान व नीतिविधान यांच्याप्रमाणे सोंदर्यविधानालाही सवमान्यता 
( यनिव्ह्सल व्हॅलिडिटी) असते. कलावंत आपल्या कलाळृतीविषयो जे सोंदर्यविधान 
करतो ते समीक्षकासही मान्य झालेच पाहिजे अते असते. सोंदर्यविधानात ग्रथित 
झालेला सोंदर्यानुभव हा ते विधान करणाऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाहो; तो 
सर्व माणसांना समान असाच असतो; कारण त्यात अनुस्यूत असलेली आविष्कार- 
प्रक्रिया सर्व माणसांना समान असते आणि तिच्यात एक प्रकारची अपरिहार्यता 
(नेसेसिटी) असते. यावरून हेहो स्पष्ट होईल को कलाकृती निर्माण करणार्‍या 
कलावंतात असणारी मनःशकक्‍्ती (प्रतिभा ) व तिचा आस्वाद घेणाऱ्या समोक्षकात 
असणारी मनःशक्‍्ती (अभिरुची ) या तत्त्वतः एकरूप आहेत (इ. प्रकरण १६). 
(८) कलेचा इतिहास लिहिण्यासाठी प्रगतीची संकल्पना वापरणे आवश्‍यक 


अनक्रमणिका द वक 
झौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


असते. पग प्रगती म्हणजे कोठल्यातरी नियमानुसार एकाच दिशेने झालेली 
उत्क्रांती नव्हे. मानवी जीवनात उत्क्तांती असते कारण सभोवतालच्या जडतेवर 
थानव सतत नवेनवे विजय मिळवीत असतो. पण याचा अथे असा नव्हे को 
सर्व मानवजात एखाद्या पूर्वनियोजित बरिदूकडे वाटचाल करीत आहे. कलेचा 
प्रांत घेतला तर सर्व मानवजात एकाच दिज्लेने प्रगत होत आहे असे भानणे 
अगदी चूक ठरेल. त्याऐवजी कलेच्या इतिहासात प्रगतीची वेगवेगळी आवतंने 
असतात असे मानायला हवे. एका आवतंनातील कलावंत सामान्यपणे ससान 
म्हणता येईल अज्ञा आशयाला आकारित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात, व 
त्यात त्यांना कसीअधिक यश मिळते. या संदर्भात काहो कलावंत कमी व काही 
जास्त प्रगत आहेत असे म्हणता यंते. पण दोन वेगळ्या आव्तनातील कलावंतांची 
किंवा कलाकृतींची तुलना होऊ शकत नाहो. ज्या कलावंतांची तुलना करायची ते 
एकाच आवतंनातील किंवा विडवातील कलावंत असायला हवेत. पण खरे म्हणजे 
प्रत्येक व्यक्‍तीच्या जीवनांतील प्रत्येक क्षण हे एक स्वतंत्र विकव असते, आणि 
कोणत्याही दोन विःवांची कलामूल्याच्या दृष्टीने तुलना होऊ शकत नाहो. 
प्रत्येक कलाकृती इतर कलाकृतोंपेक्षा पुणंपणे वेगळी असते, प्रत्येक आविष्कार 
अनन्यसाधारण असतो हा सिद्धांत आहे त्या स्वरूपात स्वीकारला तर प्रगतीची 
संकल्पना वापरणे अशक्य होते, त्याला मुरड घातली आणि आहय व आविष्कार 
यांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या कलाकृतोंमध्ये थोडेबहुत साम्य असते असे मानले, तर 
मात्र या संकल्पनेचा उपयोग करता येतो ( इ० प्रकरण १७). (९) सोंदर्यशास्त्र 
हे आविष्काराचे ज्ञास्त्र आहे. आविष्कारात भाषा, रंग, नाद इत्यादोंचा समावेश 
होतो. म्हणून सोंदर्यज्ञास्त्र हे भाषेचेही ज्ञास्त्र आहे असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. 
तात्त्विक भाषाशास्त्राने भाषेच्या स्वरूपाविषयी काढलेले निष्क सोंदयशास्त्राने 
काढलेल्या निष्कर्षाशी मिळते जुळते आहेत कारण या दोन शास्त्रांमध्ये एकरू 
आहे (इ० प्रकरण १८ ). 

सर्व महत्त्वाच्या सोंदर्यश्ास्त्रीय प्रश्‍नांवरील क्रोचेची मते आपण संकलित 
करून वर मांडली आहेत. त्यावरून त्याच्या लिखाणाची ताकिक वीण किती भवकम 
आहे याची कल्पना येते. त्याचबरोबर त्याच्या मतांचे मूल्यमापन फिवा खंडन 
करावयाचे असल्यास काय करावयास हवे हेहो कळते. आपण वरती असे पाहिले की 
क्रोचेने काही मूलभूत गृहीतकृत्यांपासून सुरुवात करून त्यांच्या पायावर निगमनाच्या 
पद्धतीने एक मोठा संद्धांतिक व्यूह रचला आहे. मूळ ग॒ 


पता 


होतकृत्ये व त्यांच्यापासून 


निगसनाने निष्पन्न होणारे सिद्धांत व उपलिद्धांत यांचे परस्परसंबंध असे आहेत को. 


त्यांच्यापेकी एकावर जरी घाव घातला तरी सवच संद्धांतिक व्यूहाला हादरा बसतो 


०-2. मड 
मड र ८... तीक 


-करखखगघन चिज” 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


९ र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्लो ७५ त्रि १५ 
नट्स अमृतमहोत्सवी न >२० 
> .% “् टस्ञि 
र्ष "सू... वष ढे २): प 

8.) ७ (801 ३) > 


द्वारा प्राज्ञपमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशास्त्र ६१ 


समजा आपल्याला त्याच्या गृहीतकृत्यांबद्दल विचार करायचा आहे. या गृहोतक्ृत्यांची 
अलगपणे चर्चा करायला हवी अते नाहो. त्यांच्यापासून निष्पन्न होणाऱ्या सिद्धां- 
'तांची चर्चा आपण केलो तरी चालेल. कारण हे सिद्धांत चूक आहेत असे जरी आपण 
.ठरव्‌ शकलो तरी मूळ गृहोतकृत्ये चूक आहेत असाच त्याचा अर्थ होईल. 

कला स्हणजे प्रातिभज्ञान हा क्रोचेचा सूलभूत सिद्धांत आहे. कला म्हणजे 
'झावनेचा आविष्कार ! असाहो हा सिद्धांत मांडता येईल. एकाच सिद्धांताची हो 
दोन रूपे किंवा पेल आहेत असे म्हणायला हरकत नाहो. 

वर दिलेल्यांपेकी दुसऱ्या पेलूच्या विचाराने सुरवात करून आपण क्रोचेच्या 
एकूण सिद्धांताचे मूल्यमापन करणार आहोत. * कला म्हणजे भावनेचा आविष्कार 
या सिद्धांताविषयी विचार करावयास लागले को दोन प्रश्‍न लगेचच उपस्थित 
होतात: (अ) “ भावना ! म्हणजे काय ? (आ) ' आविष्कार ? म्हणजे काय ? 
हे ते प्रत होत. भावना म्ह्णजे शरीर-मनाची काही काळ टिकणारी क्षृब्धावस्था 
असे मनोवेज्ञानिक सांगतात. राग, भोती इत्यादी अनुभव भावनेची उदाहरणे म्हणून 
दाखविता येतील, वड स्‌वर्थसारख निभरशील कवि-टोकाकार जेव्हा असे म्हणतात 
की काव्य हे भावनेतून निघालेल्या सहजोद्गाराच्या स्वरूपाचे असते, तेव्हा त्यांना 
राग, भोती यांच्यासारख्या भावना अभिप्रेत असतात. क्रोचेने भावना? या शब्दाचा 
वरील अर्थाने उपयोग केलेला आहे यात शंका नाहो. व म्हणूनच निर्भरशील 
कलावंतांना व टीकाकारांना क्रोचे इतका जवळचा वाटतो. पण क्रोचेने * भावना 
हा शब्द  प्रातिभ ज्ञानात आकारित होणारे द्रव्य? या अथनिसुद्धा वापरला आहे. 
आपण सोईसाठी राग, भोती इ. भावनांसाठी 'भा, ', व प्रातिभ ज्ञानात आकारित 
होणार्‍या द्रव्यासाठी “भा! अश्ली चिन्हे वापरू या. “ आविष्कार ' या शब्दाने भाषा 
आणि रंग, नाद इत्यादी माध्यमांमधील आविष्कार यांचा बोध होतो. क्रोचेच्या 
मते आविष्कार जर केवळ प्राकृतिक किंवा झ्ारीरिक़ पातळीवरचा असेल तर तो 
चैतन्यमय ठरत नाही; तो खऱ्या अर्थाने आविष्कार नव्हे; व अज्ञा आविष्काराला 
“ कला ! हे नाव देणे योग्य नाहो. उदा ० वेदनेमुळे आपल्या तोंडून 'आ:' असा नाद 
केवळ विशिष्ट शारीरिक प्रक्रियेमुळे निघाला तर तो खऱ्या अर्थाने आविष्कार 
ठरत नाही. जी भावना किंवा संवेदना मानवांकित झालेलो असते तिचा 
आविष्कार हाच खऱया अर्थाने आविष्कार ठरतो, व अद्या आविष्कारालाच 'कला' 
म्हणणे योग्य ठरते. ' आविष्कार * या शब्दाला * वेशिष्ट बपुर्ण प्रतिमेची निर्मिती ? 
असाहो अर्थ क्रोचेने दिलेला आहे. आविष्काराच्या या दोन अर्थासाठी आपण 'आ, 
व ' आ. ? अज्ली चिन्हे वापरू या. आता आपल्याजवळ “भा, भार आ, ' व 


“ आ.' अशी चार चिम्हे आहेत. त्यांच्या साहाय्याने विवेचन केल्यास ते सोईचे ठरेल, 


| अनुक्रमणिका मि 
शौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ठू टू क्व 
3 
* / 4 --& 
/6/"सव्वेळ करो) 
8” नवभारत “ 
ष्य धि ७५ च १९ 
च्त्ि अमतमहोत्सवी ति 
०६५ अमृतमहोत्सवी (३/->१७ 
र्क सू. वष लि 3. 
पक्का >>. 
ब श2>2”-.. 


र, ह % डर 1 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग 


६२ नवभारत 


क्रोचेचा दावा असा कौ आ, व आ. एक आहित, व त्याचप्रमाणे भा, 


व भा. हेही एकच आहेत. ते एक आहेत को नाही हे आपल्याला अजन पहावयाचे 
आहे. या प्रश्‍नाचा निकाल लागेपर्यंत ' कला म्ह्णजे भावनेचा आविष्कार? हा 


सिद्धांत अता मांडावा लागेल: ' कला म्हणजे भा,-भा, चा आ,-आ. (. . 


५ ावना ' व “ आविष्कार ' या शब्दांची फोड केल्यावरोबर या सिद्धांताविषयी 
एक शांका निर्माण होते. । कला म्हणजे भा, चा आ, हा सिद्धांत सर्वांच्या परिव- 
याचा आहे नि्भरशील कलापरंपरेतील तो एक मध्यवर्ती सिद्धांत आहे. पण * कला 
म्हणजे भा, चा आ. हा सिद्धांत मात्र बहुतेक लोकांना अनोळखी वाटेल. कोचेच्या 
सते आपल्याला वेशिष्ट्यपूर्ण प्रतिमेचे ज्ञान झाले को आ. तिर्माण होतो. प्रत्येक 
वे शिष्ट्यपुर्ण प्रतिमा हो भावनेचा आविष्कार असते असेही क्रोचे सांगतो. पण येथे 
क्कोचे राग, भोती इत्यादी भा, विषयी बोलत नसून भा. विषयी बोल्तो आहे 
हे लक्षात ठेवायला हवे. मनातल्या दुःखाचा ( भा, ) आविष्कार (आ, ) कवितेत, 
नाट्यात, गीतात होतो व या सर्व गोष्टोंना आपण * कलाकृती ? मानतो. पण 
समजा आपण समोरच्या भितीबरचा ज्ञाईंचा, वैज्षिष्ट्यपुणं डाग पहात आहोत. तो 
पहात असताना आयण प्रातिभ ज्ञानाच्या सर्व अटी पाळल्या असे समज. ( म्हणजे 
उदा० तो भितीवर खरोखरच आहे को नाही याविषयी आपण उदासीन राहिलो. ) 
तो डाग म्हणजे एक वेशिण्ट्यपूर्ण प्रतिमा, म्हणजेच आविष्कार, ठरतो. तो कोणत्या 
तरी भावनेचा आविष्कार असणार हे उघड आहे. पग तो आहे भा. चा आवि- 
ष्कार. म्हणन तो राग, भोतो, दःख अज्ञा एखाद्या भावनेचा आविष्कार आहे असे 
आपण सभजलो तर ते चूक होईल. कारण तो भा, चा आविष्कार नाहीच मळी. 
भा, च्या आविष्काराला कला का म्हणायचे हे आपल्याला कळते, व आपल्यापैकी 


पुष्कळांना ते पटतेही. पण भा. च्या आविष्काराला कला का मानायचे हे कळत 


नाही. मग ते पटण्याची गोष्ट दृरच राहिली. जर दु:खाची आतं अभिव्यवती व 
भितीवरचा डाग हे दोन्ही भावनांचे जाविष्कार असतील तर ते वेगळ्या जातींचे 
आविष्कार आहेत असे मानावे लागेल. आणि त्यांच्यात जातीचा फरक असेल तर ते 
ज्या भावनांचे आविष्कार आहेत त्या भावनांमध्येहो जातीचा फरक असला पाहिजे 
हे उघड आहे. पण असा फरक असल्याचे क्रोचेने नमूद केलेले नाहो. भा, व भा. 
यांच्यात जातीचा फरक आहे असे मानले तर आ. व आ. यांच्यातहो जातीचा 
फरक आहे असे मान्य करावे लागते. या फरकाबद्दलही क्रोचेने काहोही लिहिलेले 
नाहो. ' कला म्हणजे भा, चा आ, हे ज्यांना मान्य आहे त्यांना : कला म्हणजे 
भा2 चा आ2 हे मान्य असायचे कारण नाही. र 

' कला म्हणजे भा, चा आ, आहे 


हा सिद्धांत निर्भरशीळ कलासिद्धांता- 
चाच एक अवतार आहे. क्रोचेच्या सिद्धांताला सद्धांता 


विलक्षण लोकप्रियता लाभलो याचे हे 


"कखगघरचिघजस्ज, 


| अनुक्रमणिका न् 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र न: 


एक कारजग आहे. क्रोचेच्या या नि्भरश्षील आविष्कारवादाविषयी दोन प्रश्‍न 
विचारायला हवेत: (अ) एखादी गोष्ट भावनेचा आविष्कार आहे एवढ्याच 
कारणासाठी आपण तिला सुंदर कलाकृती मानतोका ? (आ) एखादी गोष्ट 
आविष्कारस्वरूप नसेल तर येव्हृढ्याच कारणामुळे ती सुंदर कलाकृती नाहो असे 
ठरते का? पहिल्या प्रश्‍नाविषयी असे म्हणता येईल की ववचित एखादी गोष्ट केवळ 
तो आविष्कारस्वरूप आहे म्हणून सुंदर मानली जात असेल हे खरे; पण बहुधा 
आपण आपविष्कारावरोबर इतरही गणांची अपेक्षा बाळगतो. उदा. ज्या भावनचा 
आविष्कार एखाद्या कलादुतीत साधलेला आहे तिच्यात खोली ब तोब्रता आहे 
का, तिला चिंतनाची बेढक आहे का, तिच्यात नाविन्य आहे का, ती ज्या- 
परिस्थितीमुळे निर्माण झाली त्या परिस्थितीला ती अनुरूष आहे का इ. प्रश्‍न 

विचारतो. निभरशील कवी-टीकाकारांनीही काव्यातील भावनांविषयी 
वरीलपेकी काही प्रश्‍ल मनात बाळगल्याचे दिसते. उदा० * लिरिकल बॅलड्स'च्या 
सुप्रसिद्ध प्रस्तावनेत वडस्‌वर्थ म्हणतो ॥0०॥ ॥ 1 ८००१ 0७७ 18 1110 
“|)01101180ए5 0५७॥)०७ ठा 00०७७लरत] शला: छत [ठा ९०2 
(118 109 १6, ॥7०७॥]॥5 (0 णाला ६1७ १०]॥७ ७९व्या 116 
१ (विली ढेत. ७७७ 1९00 ॥7०तालट्त छा) झोरे शक्त 01 
57॥[9७8 1). ७४ ६ 1111. ७10, 189110 ])0886085800 0 11016 
01811 ए8 च] 01शचशाठ 850 र, घत. 81850 नाठाशा४ 
1ञा ७॥त १०७७])]॥/' दुसरे असे को. आपण भावतच्या आविष्काराविषयी 
विचार करताना शब्दयोजना, वृत्त, शेलो यांच्याविषयीही काही अपेक्षा बाळ- 
गतो. अज्ञा वेळो आवण असे सानतो कौ विशिष्ट भावनेचा अनेक प्रकारे 
आविष्कार करता येईल. पण यापकी एका विशिष्ट प्रकारे साधलेल्या आवि- 
ष्कारालाच * कला ' हे नाव देणे योग्य ठरेल. भावनेबहूल आणि आविष्काराबद्दल 
स्वतंत्र अपेक्षा असण, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निकष असणे या समोक्षेत रूढ 
झालेल्या गोष्टी आहेत. परंतु त्यांना क्रोचेचा विरोध आहे. कवोने कशाचा 
आविष्कार साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, व त्यात तो कितपत यरस्वो 
झाला आहे हे दोनच प्रश्‍न त्याच्या दृष्टोने समीक्षेतील महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत 
पण केवळ हे दोन प्रश्‍न विचारून कलासमोक्षण करता येत नाहो असे 
१. फजतडफणा, फ्रा: ' गि्घि००(०॥७ इल्ल्यात वाला 
0 1,01109)] 5381105? 11 उणा€ 1५01111110 1). ( ॥१ ) 


1701707750 (ल्या ॥४७७क/क. ॥१४॥८(९८१०८॥ (/९॥(१८॥५१/, 1201101) 
781) 1928, 0) 0 


अनुक्रमणिका क: 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१ 


प्र ह ळे भार ऱ ं 


न्श« २७ > 
टं विद क > 
अ 


ह्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ. वाई 


६४ नवभारत 


समीक्षेत चचिल्या जाणाऱ्या इतर प्रश्‍नांवरून लक्षात येते. वर दिलेल्या ' अ? 
या प्रश्‍नाचा आपण आतापावेतो विचार केला. “जा! या प्रश्‍नाविषयी असे 
म्हणता येईल को निदान काही कलाकृती अज्ञा आहेत को ज्या कन्ाचाही 
आविष्कार करीत नाहोत. सतारोवर वाजविलेला मालकंस अर्थरहित चित्र, 
रांगोळी, देबलाबरोल फुलांची रचना, साडीवरचे डिझाइन, इ० गोष्टींचा 
उदाहरणादाखल निद्ञ करता येईल. आपण या गोष्टींना त्यांच्या रचनेमळे 
सुंदर म्हणतो, त्या कोणत्यातरी भावनेचा आविष्कार करतात म्हणून 
नव्हे. वरील चर्चेवरून असे निष्कर्ष निघलात:- ( १) जरी क्वचित एखादी 
गोष्ट केवळ ती भावाविष्कार करते म्हणून सुंदर कलाकृती ठरलो, तरी बहुतेक 
वेळा आविष्कारावरोबर इतर गुण असतात म्हणूनच पु७्कळशा गोष्टी संवर 
कलाकृती मानल्या जातात. (२) ज्या गोष्टी कशाचाही आविष्कार करीत 
लाहोत पण ज्यांची रचना विशिष्ट प्रकारची आहे त्यासुद्धा सुंदर कलाकृती 
मानल्या जातात. सुंदर ठरण्यासाठो आविष्कारस्वरूप असणे हे क्वचित प्रसंगी 
पुरेसे कारण ठरू शकेल. पण जे आविष्कारस्वल्पनाही ते सुंदर असूच शकणार नाही 
असे मात्र नाहो. आविष्कारस्वरूप असणे याला सोंदर्याची आवश्यक (नसेसरो) 
अट मानता येणार नाहो. आपले हे निष्कषं क्रोचेच्या सिद्धांताला पुण विरोधी 
असे आहेत. 

भा, व भा. यांच्यात भेद न केल्यामुळे क्रोचेने दिलेले कलानिमितिप्रक्रि- 
येचे विठलेषणही सर्व संदर्भात पटेल असे झालेले नाही. क्रोचेच्या मते कलावंत 
कलार्निमितीच्या आधी आशयाची निवड करू शकत नाही. कारण ज्याची निवड 
करायची त्याचे वेशिष्ट्यपुणं स्वरूप स्पष्टपणे माहिती झालेले असावे लागते; 
म्हणजेच त्याचे प्रातिभज्ञान प्राप्त झालेले असायला हवे. पण * प्रातिभज्ञानँकला 
असे असल्यामुळे प्रातिभज्ञान झाले कौ कलाकृती निर्माण झालो असे 
मानावे लागते. कलाकृती निर्माण व्हायच्या आधो तिच्यातील आडयाची 
निवड करता येत नाही असे क्रोचे का म्हणतो हे वरील विवेचनावरून ध्यानात 
येईल, हे सर्व भा; विषयी खरे आहे, कारण भा. म्हणज भोती, हु:ख 
इत्यादी भावना नसून प्रातिभ ज्ञानात आकारित होणारे दव्य होय. पण वरील 
सिद्धांत भा, च्या संदर्भात कितपत खरा ठरेल याविषयी शंका वाटते. आपल्या 
सनात काय आहे थाची कवीला काही वेळा स्पष्ट कल्पना नसते हे खरे आहे. 
पण बऱ्याच वेळा कबोला आपल्या मनातील आज्ञयाची पुष्कळ स्पष्ट काल 
असते. सोठ्या वाडमयकृतींच्या संदर्भात तर असे होगे अपरिहायं असावे 
' पॅराडाइज लॉस्ट ' किवा ' रामायण ' लिहायच्या आधो कवीला आपल्या 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


च थद्वारे व 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ढ € 
च र , व हि क 
१५९५ 
र्क ४ क 
नवभारत 9 
ष्ञ् धि ७५ च » 6 
शो अमृतमहोत्सवी &$ > 
ठी! (र ि 
स र > 


00072 गह 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


(क 


र्र र 


टं 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ६५ 


आहाथाची कल्पना नव्ह्ती असे मानणे कठौण आहे. एखादे पाच अंको नाटक, भोठो 
कादंबरी, खंडकाव्य, इ० च्या निर्मितीच्या आधी लेखकाला आपण कोणत्या विषयावर 
लिहिणार आहोत, तो विषय कोणत्या प्रकारे फुलविणार आहोत, त्याची मांडणी 
कशी करणार आहोत, त्यात कोणती पात्रे, प्रसंग, इ. योजणार आहोत याची पुर्चे- 
कल्पना असते. तोच गोष्ट अभिव्यक्तीच्या बाबतीतही खरो आहे. जो महाकाव्य 
लिहावयास बसतो त्याला महाकाव्यालील पात्रे, प्रसंग, इ० बहलच्या संकेतांची 
व्यवस्थित कल्पना असते. यावरून असे लक्षात येईल कौ क्रोचे स्हणतो त्याप्रमाणे 
कलार्नािमिती हो प्रत्येक वेळी अज्ञातातील सफर नसते". 


वरोल विवेचनावर एक आक्षेप येऊ शकेल काही कवींना आपल्या मनातील 
आडहायाची पुर्वकल्पना असते हे जरी खरे असले तरी त्यांना कलाकृतीचा संव 

२. या संदर्भात टो, एस्‌. इलियटच्या ' द थ्री व्हॉइसेस ऑफ पोएट्री* या 
निबंधातील खालील विवेचन उद्बोधक ठरेल. (या * थ्री व्हाइसेस ' मधील 
पहिला आवाज कवी जेव्हा स्वत:शीच बोल्तो तेव्हाचा असतो, कवी जेव्हा 
इतरांना उद्देशून बोलतो तेव्हाचा आवाज हा दुसरा आवाज, व तो जेव्हा 
नाट्यकृती निर्माण करतो तेव्हाचा त्याचा आवाज हा तिसरा आवाज असतो. ) 
“ [| 110 13091 1] ७॥७0 [16 11580 ४0100, (1 01 (16 
00९ ७] गड (0 1111718011, १011111985, (116 * 187७८ 11110- 
1६1? (8108 (0 ठा'889 18 0७171 1010॥01-1102 8४७५६] 10111] 
४४1]) ]७ (0० ६ 88161 01 1653 १ कितात 
७116 ]]080) त 10110 01) ळ'. [1 18 1113]68त117, ठी ठ०प'5€ 
(0 800क्चार 0 (16 1116118] 58 0७७11] 07 111)081110 व 
0७ 00१२१ : 11 ]त])]]७1818 8 811105118008 १७७४००1161 
०. लिण डोले शाव्चाळाणघ]; हीला शाह 11] 810०5 (]2 1181€8- 
| घे ०७१७४ 8४४०; 916 1611191015 9] [॥6 11101.011६1] 
0068 18 (0181308, “100 शातता; ! 10. ताव]! 1 नाठ ४9८6 
० 88061. ए18ए 6068810] 9३.७] 8 0011009] ठाषट्वगांडया. 
8110 1118107 11168 11001६] 15 तल्लाधिील्त णा 115 त 
डिप 11] ]1)00["४ ७ []0 560खात छात 1) [118 0 (10 शाच्त 
४0०1९6, ०6 10101 13 छात७ (0 5ठताट 8210111 011: रि 
०७०एहा' 1111610 1 111४ 130 (7.॥५1०1॥12१ ७1018 ह जला 
13 1111131100, 1 001 1)6 1812650160 तात्या ल झ्या ] हा 
६81] 011116 01 8086191710. [1 1 610058 ॥0 (6]] & | त जाहा र भा 

न. भा. ५ यं 


| अनक्रमणिका य ८ कि 
चड मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>.) का 

*_ १२ प क क 
६: णत” 

ी 44% *्€ | 
क > ७%/ नवभारत ध् त 
कन्सद्टि ७५ डू १९ 
न््<« अमृतमहोत्सवी) चळ 
४ पक. वर्ष.” क 

०८०० का 
“7१ ५,% 

9८ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


म 


६६ नवभारत 


तयशील माहोत असतो, असे यावरून ठरत नाहो. कवीच्या मनात कलाकृतीची 
तिच्या सर्वे तपशीलासह पुर्वकल्पना असेल तर तिला पृवंकल्पना न म्हणता प्रत्यक्ष 
कलाकुतीच म्हणता येईल. उलटपक्षी त्याच्या मनात जर सर्व तपक्षीलाची 
पूर्वकल्पना नसेल तर त्याच्यापाळ्यी निनितीच्या आधी जे आहे त्याचा व पूर्ण 
कलाकृतीचा नवकी संबंध काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आईच्या पोटात 
असलेल्या वाढत्या गर्भावरून पुढे जन्माला येणाऱ्या मुलाचे निचित रंगरूप कसे 
जाणता येणार ? कलाकृती हा जर एक सेंत्रिय सबंध ( ला'ए8110 ४1010 ) 
अतेळ तर तिचे घटक एकमेकांशी अंतर्गत संबंधांनी ( इन्ट्नंल रिलेशन्स ) संलग्न 
झालेले असणार. अश्या संबंधांचे वशिष्ट्य असे कौ त्यांनी संलग्न ज्ञालेल्या घटकां- 
पेक्ती एक जरी बदलला तरी इतर सर्वे घटकांमध्ये आणि एकूण सवंधामध्ये बदल 
घडतात. म्हणजे पुर्ण झालेली कलाकुती व अपर्णावस्थेतील कलाकृती या अगदी 
वेगळ्या गो'टी ठरतात. येथे * कलाकृती 'ची व्याख्याच अज्ञी केली आहे कौ 
तिच्यापेक्षा अगदी थोडी वेगळी असलेली गोष्टसुद्धा तिच्यापेक्षा पूर्ण भिन्न आहे 
असा निष्कर्ष काढता येतो; आणि यामुळेच कवितेचे भाबांतर, रूपांतर, तर्जमा 
कर'णे तकंदृष्ट्या अशक्य ठरते. क्तोततेने बरोबर हाच निष्कर्ष काढला आहे. पण 
* कलाकृती'ची अशी व्याख्या करणे, तिला अद्रितोय ठरविणे आवदयक व अव्ळ 
आहे असे नाही. हे एकदा साम्य केले की मग अनेक वेळा कलावंताला आपल्या 
कलाकृतीची कमी अधिक प्रमाणात पूर्वकल्पना असते हे मान्य व्हावयास अडचण 
पड नये. कलानिमितीत अकल्पित असे घटक नसतात असा याचा अर्थ नाहो. पण 


1108 ]8४७ 80110 1101107 0 (8110 0 नाल हठ 0 
])1०])०89 (0 [8]; 11 1 एतढा(81९0 88118, 1101112000. 01 
11100७०1४8, एलळा'8 15 ६7000४ 8011011100 छटा क शी | 
७81) 1800211270 घात एली छळाड& ४0ाि' 60] 85 ७] 98 
1110501. हैती य हा, पा, (0 एॉलिव् 119४, 71 हवि 1५ 
६1) 90 0 लो0९८61 1 86.७ ए]0॥ ६ 191॥(120]81 8110110118] 
8091101, ०, 0 एपी खोद्यालाठाड घात ह ]1)10॥ १7] 
७11 ला'टुढ, ६1) 1 ठया 11६1006 8 1018111 17050 001110 0 तट 
11४ ग १(॥७४१1100-1)00ए90ए6' ॥]यलयी 138, 0011101020 117 139 
५] ०'७0 ॥र्टाण'ल ऐ॥]८ 10189 18 1111131, ॥ क ४ 111 
१1०८1 1[]0./ लोघा'(९ळा'5 06ए९]0]). ( 11)1०(, प, &,.:; 607 
/%७४१५॥ ळल ८०९७, 1201तला, "ल 0 1" ])0', 1057, 1), 
101 ) इल्यिटच्या तुलनेने क्रोचेचे विचार एकांगी आहेत असे वरील उताऱ्यावर 
विचार केल्यास लक्षात येईल. 


2 >.4 र 
नि - ग य 
9 क र १५९ >. डा 
अ पक नवभारत (7. 


७ ७७५ - 
न्ट्< ह अमृतमहोत्सवी. ->२७ 
अनक्रमणिका र्क “प वर्ष र) 7 > ) 
डौ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास डे: ष्ट ४0, जी 
म 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे द 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ६७ 


त्याचबरोबर प्रत्येक कलाकृती पूणपणे अकल्पित (अन्‌प्रीमेडिटेटेड) असते असे नाही 
हेही लक्षात ठेवायला हवे. क्रोचेने नि्मितिप्रक्रियेचे जे वर्णन केलेले आहे ते पर्णपणे 
चूक आहे असे नाही. काहो कलावंतांचा अनुभव क्रोचे म्हणतो तसा अस केल. 
पण क्रोचेचे वर्णन प्रत्येक कलावंताच्या निभितिप्रक्षियेला लाग पडेल असते वाटत 
नाह. दुसरे असे कौ अकल्पितता हे केवळ कलानिभितीचे वैशिष्ट्य नाहो. अगदो 
साध्या सुतारकामातही काही प्रमाणात अकल्पितता अस्‌ शकते. 


प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर अनभवविषयाची वेशिष्ट्यपूर्णता जाणावयाची 
असत. समजा आपल्यासमोरचे टेवल हा आपल्या प्रातिभ ज्ञानाचा विषय आहे. या 
टेबलात व इतर टेवलात अनेक बाबतीत साम्य आहे हे उघड आहे. असे साम्य नसते 
तर ' टेबल ' ही संकल्पना वापरून आपण या स्व रेबलांचा एक दर्ग कल्पच 
वाकली नसतो. पण प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर संकल्पना वापरगजे, वर्गीकरण करणे 
इ बोद्धिक क्रिया अभिप्रेत नसतात. म्हणजे समोरचे ठेवल पाहताना आपण 
ट्यल या वयाचा एक सभासद पाहत आहोत हो भूमिका घ्यावयाची नसते. 
याव इतर टेबलांमध्ये जे सान्य आहे. त्यावर भर न देतो ते इतर 2ेवलांयेक्षा, 
ब इतर सव गोष्टोंवेक्षा, कसे भिच्च आहे याला महत्त्व द्यावयाचे असते. कारण था 
भिज्नतेवरच त्याची वैश्िष्ट्यपुर्णता अवलंबून असते. प्रातिभ ज्ञान व कला यांच्यात 
एकरूपता आहे असे मानल्यास कलाकृतीच्याबावतही हो भपिका घ्यावयास 
हवी. म्हणूनच क्रोचे कलाप्रकार व वाडपपरप्रकार या संकल्पनांना विरोध करतो. 
कारण कलाकृतींचे कसलेच वर्गीकरण त्याला मान्य नाहो. दाऊमयप्रकार ही 
व्याज संकल्पना आहे असे म्हटले की विशिष्ट वाऊमयप्रकारात कोणत्या गोष्टी 
अपेक्षित आहेत या विषयीचे नियम बंधनकारक ठरत नाहोत. उदा० या 
सिद्धांताप्रमाणे महाकाव्याचा नायक धीरोदात्तच असावा इ० नियभांचे कवीने 
पालन करायला हवे असे नाहो. निर्भरक्लील कवींनी आणि टोकाकारांनी 
कलाकुृतीविषयीच्या नियमांना धाब्यावर बसविलेले असल्यामुळे त्यांना क्रोचे 
हा समानधर्मी वाटला असणार यथात नवल नाही. वाडमयप्रकारांची संकल्पना 
फार यांत्रिकपणे वापरली तर ती अनथकारक ठरते हे खरे. पण त्यामळे ती 
संकल्पना मुळातच टाकाऊ आहे असे नाहो. एखादी वाडपयीन कलाकृती एका 
विशिष्ट वाडपमयप्रकारात मोडते असे लक्षात आले को तिचे विइलेषण व 
मूल्यमापन कसे करावयाचे याची बरोच्ली कल्पना आपल्याला येते. म्हणन 
वाऊमयप्रका राची संकल्पना समोक्षेला उपकारक ठरते. प्रत्येक कलाकछुती काही 
बाबतीत इतर कलाळुतींयेक्षा निराळी असणे हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच 


अनुक्रमणिका ७-८. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>) ल _) 
९ &िव्पात 9 
र्क वेळ डा 
क ह पात अ र 
र ७५ लो” ४* 
कट ् अमृतमहोत्सवी 5->3७ 
ल... का 


र्ष न च्छ. वष क 
न क क्क 
३.६; 
0) 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


ती काही बाबतीत इतर कलाळकृतोंसारखी असणे हेहो महत्त्वाचे आहे. नि्भंर- 
शील टौकाकार वब क्रोचे यांनो कलाकृतींच्या वेगळेपणावर वाजवोपेक्षा जास्त 
भर दिला आहे, व कलाकुतींमधील साम्याकडे पुर्णपणे डुलक्ष केले आहे. 


कलेत वेगिष्ट्यपुर्णतेला महत्त्व असते या विधानाला आणखीहो एक 
अर्थ आहे. कलाकृतीतली पात्रे, प्रसंग इ० प्रातिनिधिक (टिंविकल) असावीत 
असे मत ऑरिस्टॉटल, डॉ. जॉन्सन इत्यादी टोकाकारांनी भांडले आहे. त्याला 
पूर्णपणे विरोधी ठरणारे मत क्रोचेने मांडले आहे. कला ज्ञानस्वरूप आहे हे 
खरे, पण अँरिल्टॉटल मानतो त्याप्रमाणे ती सामान्याचे ज्ञान देत नसन 
विशिष्ट गोष्टींचे ज्ञान देते असे क्रोचे सांगतो. क्रोचेचे हे मत निभरशील 
टीकाकारांना व इतर अनेक आधुनिकांना पटेल असे वाटते. पण या भताबद्दल 
एकदोन गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्या. विशिष्ट गोष्टींबाबत ससंग्राही दृष्टी 
( इन्साइट ) मिळणे याला ज्ञानाच्या काही प्रांतात ( उदा ० इतिहास ) विशेष 
महत्त्व आहे. कलासुद्धा इतिहासाप्रमाणे विशिष्ट गोष्टोंबाबत ममंग्राही दृष्टी प्राप्त 
करून देते हे मत आज पुष्कळ टोकाकारांना पटेल, पण क्रोचेच्या सिद्धांता प्रमाणे 
कॅलाकृतीतल्या पात्र, घटना इ० गोष्टी वास्तव जगात खरोखरीच आहेत असा 
दावा करायचा नसतो; याच्याउलट इतिहासात असा दावा केला नाहो तर तो 
इतिहास ठरणार नाही. ज्या चित्रणाचा वास्तवाशी संबंध जोडता येत नाहोते 
वास्तवाचे चित्रण आहे असे म्हणता येत नाहो, व ते खरे किंबा खोटे ठरत नाहो. 
इतिहासाने सत्य न मानलेल्या अज्ञा गोष्टो एखाद्या ऐतिहासिक कलाकृतीत घातल्या 
तर त्या कलाळुतीतले वास्तवाचे वर्णन खोटे आहे असे ठरते; आणि हे खोटेपण 
ऐतिहासिक कलाकृतीचे एक वैगुण्य मानले जाते. पण याचे कारण असे कीती 
कॅलाकुती वास्तवदर्शी आहे असा दावा केलेला असतो. ती विशिष्ट कालखंड, 
विशिष्ट घटना, व्यक्ती याचे यथार्थ वर्ग करायला बांधलेली असते. पण 
एखाद्या कादंबरीतील पात्रे, घटना बगेरे, पुणेपणे काल्पनिक असतात. हो कादंबरी- 
सुद्धा वास्तवाचे सत्य वर्णन देते असा दावा करण्यात येतो. हा दावा करावयाचा 
असेल तर तिच्यातील पात्रे वगरे प्रातिलिधिक असावयास हवी. ती वाचत 
असताना ' वास्तवात अशी माणसे असतात, अश्या घटना घडतात ! असे म्हणता 
यावयास हवे. जिच्यातले घटक एतिहासिक आहेत अत्ली कादंबरी इ तिहासा- 
प्रमाणेच बिक्िष्ट वास्तव गोष्टींचा निदेश करते व या गोष्टोंबाबत मरनंग्राही 
दृष्टी प्राप्त करून देते. पण जिच्यातळे घटक पुर्णपणे काल्पनिक आहेत अक्ली 
कादंबरी ऐतिहासिक कादंबरी व इतिहास यांच्याप्रमाणे वास्तवातील विदिष्र 


१. 
पड पन ५ १, 7.5 
जर शू व “(१ १्०१ात्> षि (१ 
अ क 1 तगत रं 


लॅ '७५ दि १९ 
छि अमृतमहोत्सवी. 

अनुक्रमणिका त. कर 
>. बळी 

डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास टे ४ तत” र 


) 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ यू.» 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्र | ६९ 


गोष्टोंबाबत ममंग्राही दृष्टी प्राप्त करून देते असे म्हणता येत नाही, कारण तो 
बाल्तवातील विशिष्ट गोष्टींचे खरे वर्णन करण्याचा दावा करीत नाहो. अक्ी 
कादंबरी वास्तवातील एखाद्या सामाऱ्याचा ( उदा० मानवी स्वभावाच्या एखाद्या 
प्रकाराचा ) निदेश करते असतेच मानावे लागते. तिच्यातील सत्यमूल्य तिची 
वास्तवातील सामान्याशी तुलना करूनच ठरवावे लागते. हे विवेचन ऑरिस्टोंटलच्या 
जवळ जाणारे असल्यामुळे ते क्रोचेला पटणार नाहो. 


काही कादंबऱ्यातील पात्रे इ० नुसती काल्पनिक असतात इतकेच नव्हे 
तर ती वास्तवातील विशिष्ट गोष्टी किवा सामान्ये यांचा निदंशही करोत 
नाहोत. ( उदा० ' अलिस इन वंडरलेंड ' मधील पात्रे. ) अज्ली कादंबरी ज्ञान देते 
असा आपण दावा करीत नाही. पण क्रोचे सात्र अशी कादंबरी ज्ञान देते असे सांगतो. 
तो येथे “ ज्ञान' या शब्दाचा एका लोकविलक्षण अर्थाने उपयोग करीत आहे हे 
उघड आहे. अनेक लोकांना हा अर्थ स्वोकार्य वाटणार नाही. कारण क्रोचेचे प्रातिभ 
शान हे त्यांना माहीत असलेल्या ज्ञानाच्या कोणत्याच प्रकारात बसत नाही. आणखी 
एका मुद्याचा येथे निदेश करायला हवा. प्रातिभज्ञान विशिष्टांबाबतची ममंग्राही 
दृष्टी देते असे जरी समान्य केले तरो जेथे जेथे वेशिष्ट्यपु्णता असते तेथे तेथे 
ममंग्राही दृष्टी मिळते असे आपण मानीत नाहो. कारण कांहो वेशिष्टयपर्ण 
गोष्टोंच्याबाबत ममंग्राही दृष्टी मिळण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. उदा० 
समोरच्या भितोवरचा डाग वैशिष्ट्यपुर्ण आहे; पण त्याच्याबाबत आपल्याला 
ममंग्राही दृष्टी मिळाली असे म्हणणे चमत्कारिक दिसेल. पानिपतची लढाई, 
थोरल्या माधवरावांचे व्यक्तित्व इ० गोष्टोंच्या बाबत मात्र ममंत्राही दृष्टीची 
संकल्पना वापरणे योग्य ठरते. क्रोचेने वेशिष्ट्यपुर्ण गोष्टींविषयी जे विवेचन केले 
आहे त्याच्याप्रमाणे भितीवरचा डाग ब पानिपतची लढाई या दोन्ही वैशिष्ट्यपूर्ण 
गोष्टी ठरतात; त्यांच्यात फरक असलाच तर तो संख्यात्मक आहे. आणि दोन्ही 
ठिकाणी आपल्याला ममंग्राही दृष्टी मिळते असे क्रोचे म्हणणार. पण क्रोचेचे हे 
विवेचनसुद्धा अनेकांना पटणार नाहो. भितीवरच्या डागाबाबत कसली भमंग्राही 
दृष्टी मिळणार ? असेच ते विचारतील. 


क्रोचेचा आणखी एक मुहा लोकांना पटणे कठीण आहे असे वाटते. कलाकृती 
अंतर्गत असते असे तो म्हणतो. बाह्यीकृुत कलाकृतीला तो खऱ्या अर्थाने कलाकृती 
मानायला तयार नाहो. कला म्हणज प्रातिभ ज्ञान असे समीकरण माम्य केले तर 
वरील निष्क्ध मान्य करणे क्रमप्राप्तच आहे. लोकांच्या कलाजाणिवेत या निष्कर्षाच्या 
जवळपास येणारे असे काहो आढळते का हे येथे विचारायला हवे. कलावंत व रसिक 


| अनुक्रमणिका नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अ ह ७५ यो“ 
(अमृतमहोत्सवी >) > यद 
म... हा 
र्ट षक वष पि 
शार 
) & 
अ 9 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


ज्या प्रेमाने प्राकृतिक कलाकृतींची काळजीपुर्वक जपणक करतात त्यावरून त्यांना 
क्ोचेचा निष्कर्ष मान्य होईल असे वाटत नाही. या संदर्भात आणखीही एका गोष्टीचा 
निदेश करावयास हवा, आपण कलावंत व सामान्य लोक यांच्यात भेद करतो. असा 
केद करण्याचे सर्वात प्रमख कारण असे की कलावंत दगडाला विशिष्ट आकार देऊ 
ठाकतो, कॅनव्हसवर रंग लावू शकतो, सतारीवर स्वर काढू शकतो, आणि सामान्य 
माणूस यातले काहीही करू शकत नाही. काव्य ही एकच कला अशी आहे की जिच्या 
संदर्भात कलाकृतीच्या वाह्योकरणाला फार महत्त्वाचे स्थान नसते. एखादा माणूस 
सनांतल्यामनात कविता करू शकतो. त्याने त्या कागदावर लिहिल्या प!हिजेत असे 
नाहो. याचे कारण असे असावे को काव्यात संवेदलानिष्ठ अंगाला फारसे महत्त्व 
नसते. काव्यातील सर्वात महत्त्वाचे अंग म्हणजे अर्थ होय. अर्थ हा हिरवेपणा, 
गोडपणा, ३० गुणांप्रमाणे बाहेरच्या वस्तंशी संलग्न करता येत नाही. त्यामुळे 
काव्यातील अर्थ हा कवीच्या किंवा आस्वादकाच्या मनात आहे असे म्हणता येते. 
आणि अर्थ हे काव्याचे सर्वात महत्त्वाचे अंग असल्याने काव्यसुद्धा कोणाच्या तरी 
मनातच असते असेही म्हटले जाते. काव्यात संवेदनानिष्ठ अंगाला अजिबात महत्त्व 
नसते असे नाही. जब्दांच्या नादांना काव्यात निगर्चित महत्त्व असते. पग श्रति- 
संवेदला व दृकसंवेदना यांच्यात फरक असा को दृकसंवेदनांच्या साफत आपल्याला 
जे जाणवते त्याचा आपण बाहेरच्या वस्तूंवर आरोप करतो. उदा० आपल्याला 
जाणवलेला हिरवेपणा हा आपल्या समोरच्या ज्ञाडाचा गुण आहे असे आपण 
मानतो. पण श्रृतिसंवेदनांच्या बाबतीत असे घडत नाहो. त्याच्या माफत जे जाणवते 
त्याचा आपण बाहेरच्या वस्तूंवर आरोप करीत नाहो. काव्यातील अर्थाचे प्रावल्य 
तव त्यात श्रृतिसंवेदनांना असलेले स्थान यांच्यामुळे पुतळा, चित्र, इमारत यांच्या- 
प्रमाणे काव्य हे आपल्याबाहेर कोठेतरो आहे असे आपण पटकन म्हण शकत 
नाही. काव्य आपल्याबाहेर नसावे या समजाला आणखी एका गोष्टोमुळे पुष्टी 
मिळते. ताजमहाल कोठे आहे असे विचारल्यास तो आग्याजवळ आहे असे सांगता! 
येते. पण हॅम्ळेख कोठे आहे असे विचारल्यास उत्तर देणे कठीण असते. कारण 
हॅस्लेटच्या अनंत प्रती असतात, व त्यांच्यापेकी कोणतीही एक प्रत म्हणजे हेम्लेट 
असे म्हणता येत नाहो. हॅम्लेट जर ताजमहालाप्रमाणे विशिष्ट जागी असणारी 
प्राकृतिक वस्तू नसेल तर ते मनात असले पाहिजे असे म्हृणण्याकडे आपला कल 
होतो. पण शिल्पकला, वास्तुकला, चित्रकला यांना वरील विवेचन लागू पडत नाही. 
काव्याच्या संदर्भात जे खरे आहे ते इतर कलांच्या बाबतीतही खरे आहे असे म्हणणे 
तत््वदृष्ट्याच चूक आहे. डुसरे असे को क्रोचे करतो त्याप्रयाणे कलाकृतीच्या 
बाह्यीकरणाचा अधिक्षेप केला तर कलास्वादाचा प्रश्‍न फार बिकट होतो. कारण 


प क प क 
क क्ट > अव्या 
क र वी 


कय ७५ . 
माड्या “८-४ अयृतमहोत्सची,") >% 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्र री र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ. 


संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशास्त्र ७१ 


बाह्योळत कलाकृतीला आंतरिक कलाकृतीचे केवळ चेतक मानले तर आस्वादकाला 
आपण मूळ आंतरिक कलाळकृतीपर्यंत पोचलो आहोत अल्ली खात्री कधीच वाटणार 
नाहो. 


क्रोचेचा सिद्धांत न निभरश्ील कलाजाणोव यांच्यात अनेक ठिकाणी संप्क- 
स्थाने असल्यामुळे निर्भरशील टीकाकारांना क्तोचे हा आपल्याच संतांचा उद्गाता 
आहे असे वाटले असल्यास नवल नाहो. लसेच एकोणिसाव्या शतकाच्या सध्या- 
नंतरच्या समीक्षेत हळूहळू प्रबळ होत जाणारा कलेच्या स्वायत्ततेबहुलचा तिद्धांत 
कांटपासून क्तोचे-कालिगवुडपर्यंतच्या विरवचेतन्यवादी सोंदर्यशात्त्राचाही मूल्थ 
सिद्धांत होता. जे जनमानसात अस्पष्ट स्वरूपात होते त्याला ताकिक स्पष्टता व 
तात्विक पाया देण्याचे श्रेय क्रोचेला आणि इतर विगवचतन्यवाद्यांना मिळाले 
असणार. निभरश्ील कलाजाणीव हो एक एकसंध तत्त्वप्रणाली नव्हती. प्रचलित 
सामाजिक सूल्यांचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी अव्हेर करणाऱ्या बंडखोरांच्या 
मतांमध्ये जितको शिस्त व एकी असते तितकोच संयंतशील वलामूल्यांविर्द्ध 
झगडणाऱ्या नि्भरज्ील टोकाकारांमध्ये आणि नंतरच्या स्वायत्ततावादी कलामीमां- 
सकात होतो. बंडखोरांच्या या वेगवेगळ्या मतांना एका सूत्रात गोवण्याचे, त्यांच्यात 
एकी व तार्किक हिस्त निर्माण करण्याचे कार्य क्रोचेने केले. क्रोचे स्वतः तत्वज्ञ 
असल्याने हे कार्य त्याने अतिक्षय कहोकझीने केले यात शंका नाहो. पण तेवढया- 
साठो त्याला एक जिवंत कलाजाणीव आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या साच्यात बसवावी 
लागली. तत्त्वज्ञानाच्या साच्याचा एक सदुपयोग असा को त्यामुळे विचारांची 
ताकिक वीण फार भक्‍कम होते. पण त्याचा दुष्परिणाम असा की जे निष्कषं 
आपण एरवी स्वीकारले नसते ते निमटपणे स्वीकारावे लागतात. याचा अर्थ असा 
नव्हे की तत्त्वज्ञानाची मदत घेतली को त्याचे काही ना काही दुष्परिणाम होतातच 
जे तत्त्वज्ञान जीवनात वापरण्यात येणाऱ्या संकल्पनांचे गंतागंतीचे जाळे नम्तर व 
चिकित्सक वत्तीने तपासते व आपल्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या जीवनाबाबत मरमंग्राही 
दष्टी देते त्या तत्त्वज्ञानाची मदत घेण्याने बर उल्लेखिलेले दष्परिणाम निर्माण होत 
नाहीत. पण जे तत्त्वज्ञान शिस्तीच्या व एकतत्रीकरणाच्या नावाखाली जीवनातील 
व्याभिश्रतेचा नाश करते त्याची सदत घेणे अंतिस अर्थाने हितावह नसते. क्रोचेचे 
तत्त्वज्ञान हे या दसऱ्या प्रकारचे तत्त्वज्ञान आहे. क्रोचेला कलेच्या स्वरूपाबाबत काहो 
प्रमाणात ममंग्राही दष्टी मिळालेली आहे यात संशय नाहो. हो दृष्टी निभरशील व 
स्वायत्ततावादी कलादृष्टीश्ी फार मिळतीजुळती आहे म्हणून क्रोचेची भते काहो 
प्रमाणात अनेकांना पटतात. यण आपल्या ममंग्राही दृष्टीचा त्याने एक तत्त्वज्ञाना- 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च 
क्क प्रात कळ ० 
नवभारत रे 
क ही ७५ १ » 
नल गपतमहोत्सना > 
भ्टी शू वतार्त> “क 
अ ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७२ नवभारत 


त्मक व्यूहाशी संबंध जोडल्याने कलेविषयी जे विविध सिद्धांत ब उपसिद्धांत त्याने 


मांडले ते अनेकांना पटणार नाहीत. 


क्रोचेचा कलासिद्धांत हा बरोबर आहे की नाही हे ठरविण्याचा एकमेव मार्ग 
म्हणजे त्यातून आपली उत्स्फूते कलाजाणीव अविकृतपणे व्यक्त होते कोनाहोहे 
पाहणे. क्रोचे हा थोर तत्त्वज्ञ होता. घट्ट विणीचा प्रचंड सेद्वांतिक व्य ह॒ रचण्याचे 
बौद्धिक कोगल्य त्याच्याजवळ होते, कलेच्या स्वरूपाबद्दलची एक मरमंग्राही दृष्टौ 
त्याला प्राप्त झालेली होती. म्हणून त्याच्याविषयी आदरभाव ठेवन त्याच्या ग्रंथाचे 
चिकित्सक वृत्तीने वाचन करावे हे योग्यच आहे. पण आपल्या उत्स्फत कला- 
जाणिवेशी त्याचे निष्कषं मिळतेजुळते नसतील तर त्याचे निष्कषं टाकन द्यावेत 
हेही तितकेच योग्य आहे. रि 


-& $ 


2222: री 


(१) 


0 १९ 
ए) . ९९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम () 
(र कमांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिली) चे ऐं 
(प रु. पाच हजार पारितोषिक प्रात्त झालेले 0 
0. उटिक सस्ती ” 
) ") 
0) ( सुधारून बाढविठेली नवीन आवृत्ती ) १ 
" ए. ६००] [ किंमत अत्यंत स्वल्प 
> बक 0 ९ । ) | 
(णे टवक- तकतीथ लक्ष्मणक्षास्त्री जोकी. () 


1. ५ क़ > ही ७ 
() घेंदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय फुर 
() संस्कृती होय. भारतीय संस्क्रतीच्या जन्सापासून आतापयंत 0 


टं म कि च र री () 
() आलेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे. () 
() किंमत ३० रुपये () 


(१) « भन (0. , ३० 
« प्रकाशक: प्राज्षपाठडझाळासमडळ वाह ((ज० सातारा) () 


द्र 
कक €तरिईत€ईजि€ ८छरि€छ़े स्त्र ईतर के 349 >. €ञ€> ग 
(2) स्ज्रिप््कप््पष्कप्य्क्ष्कय्प््जस्य्ट च््क्रे घ्ल्"् च्य्च््ि स्ड- प्र घ्र्टओ्ळल्ळे ">. ट्के स्स टि 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. ना. रा. दुंडगेकर 


&€*%. (१. (५ 


शोक-नाठ्य आणि आनंद निर्मित 


शोक-नाट्य एक प्रकारचा विरोधाभास दशंविते. जीवनातील दुःखद, 
शोकात्म अज्ञा भागाचे दंन घडवत असतानाहो इतर वाडमयीन कलाकृती प्रमाणे 
ते निर्भेळ आनंद रसिकास देत असते. य॒गानुयगे जनमनावर त्याने घातलेली 
मोहिनी हे न सुटणारे कोडे असून वाडमयक्षेत्रात त्याने निर्माण केलेली सोंदर्य- 
स्थळे हा त्या कोड्याचा एक महान चमत्कार आहे. अनेक तत्त्वज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ 
व टौकाकार हे कोडे उकलण्याचा प्रयत्न. करीत आहेत आणि प्रत्येकाने आप- 
आपल्यापरीने त्याचे स्पष्टोकरण दिले आहे. याचा पहिला मान टोकाशास्त्राचा 
जनक म्हणून संबोधण्यात आलेल्या अँरिस्टॉंटलकडेच जातो. 


कांही टीकाकारांच्या मते शोक-नाट्यापासून मिळणारा आनंद हा कॅथासिस- 
मळे होतो असे अँरिस्टॉटलचे प्रतिपादन आहे असे त्यांचे मत आहे; परंतु 
ऑरिस्टॉटलने आपल्या काव्यशास्त्रात याचा कोठेच नामोल्लेख केलेला आढळत 
नाहो. मात्र शोक-नाट्यावर चर्चा करत असताना तो म्हणतो: 


८. 1100 ७एढळा'फ अतगराते खी 01०9507170 81100] 06 7०वप17०च 
0 8 एचष्टन्वफ, ७प खा] 18 0७71 110161 1010880. 

गृ]18 (8७० 1319818 158 तिघा, ० [र छत ठिद्या, पते 
(७ ]]०७ 11858 (0 ]]॥70०प०९ उ। 0४ ० ४7४0 0 110110901017 
- एस्‌. एच्‌. वृचरने शेवटच्या वाक्याचे भाषांतर थोडे निराळे केले आहेः “ 1116 
1110881116 ५॥॥10॥ ॥॥6 1100७ ओआ0पोते छते 15 १8808 ५॥10]॥ 
९७01185 ती'0॥) 1:51 8110 081 "ठाणा 1111111011.” हंप्री 
हॉऊसच्या मते या सूळ ग्रीक वावयाची रचना हो समान दर्जाची गोण वाक्ये 
निर्माण करणारी असल्यामुळे ऑँरिस्टॉटलने त्या वाक्यात आनंद हा ठराविक 


टग बडी ििकलबि नमन तह 
1, छाती) 1309101 : 8१11810112 01 (]० $॥. 0० 17०61४ 


( 1967 ), 109१६७, 92. 


उज 
ज्र ज्र क शि 


-करखगघरचिघजचजञ” 


| अनक्रमणिका द्ध 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न“ (अमृतमहोत्सवी) >२७ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


७४ नवभारत 


भावना उद्दोषित केल्यामुळे होतो किंबा अनुकृतीपासून होतो असे निठचित स्वरूपात 
सांगितलेले नाही, 

ा ८ हाळ वु श्र *क क्ल क 
| [8 88७ ग. 15 तेहाएल०्ते हीला छठी 8 01106९; ६10 
1110060 [16 0110100 ०1 ]1७]०511018 एव्ही. ३7४४०३७ 1118 
1, 11195 18 0७ 109 118815 ठी पांचाल शैवल 17 घ्यात 
1881" 687 139९016 8 50पा'०७ ठा. 1116६ 5116, 7१ 

 ऑरस्टाट्ल हा जसा उच्च प्रतीचा टोकाकार होता तसाच तो तत्त्ववेत्ताही 
पण होता आणि या दोम्होंचेही पडसाद त्याच्या शोक-नाट्यावरील टोकेत दिसन 
यंतात. पुढील काळात सोत शोक-नाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाची कारण 
मोमांसा जोधत असता आपणास विचारांचे दोन प्रवाह दिसून येतात: 

( १ ) तत्त्ववेत्त्यांचा ( २) वाडमयीन टोकाकारांचा. 

जवळजवळ सवच प्रसिद्ध तत्त्वज्ञांनी शोक-नाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचे 
कारण शोधण्यात आपआपल्या बठिमत्तेचे पेल खचिले आहेत 

१) ह्यूम : शोकनाट्यात जीवनातील प्रतिधिब दिसते. कल्पनाविलासाचे 
आपण त्यात खळ पाहतो आणि आपल्या भावविवश्. मनाला चटका लावणारे 
प्रसंग अधिक चितारलेले असतील तर ते पाहून आवणास जास्त आनंद होतो 


२) कांट : शोक-नाट्य पाहून नेतिक विशुद्ध आनंद होतो. शोक 
होऊन मिळणारा तो आनंद म्हणजे डु खात्म उदात्तीकरणाचा एक साग भतत. जे 
उदात्तीकरण आपण झोक-नाट्यात पाहुतो ते फार मोठे उदात्त आहे थाची आपण ड 
जाणीव होते; मग ती भव्यपणाची प्रक्रिया ज्ञारीरिक असो किवा आत्मिक | ग. 
या दोन्ही गोष्टोमुळे आपले आपल्याला आउचर्थ बाटते व आपण 5 


दिळमढ हो 
भारावून जातो. ह 


ठेगे ध्ये २. 
२) हेगेल : ध्येय आणि भावना व शाश्‍वत न्याय यांच्या विसंवादातन 
शोक-नाट्य निर्माण होते आणि झोक- नाट्यायासून मिळणारा आनंद हा श्ाइवत 
न्यायाच्या दृष्टिकोनातून जोबनातील दु:खाच्या अंतिम समीलनाचा आनंद बोध होय 


४) नित्से! नित्सेला शोकनाट्याची कल्पना ही यथाथ सुखाची आधि 
भोतीक पुस्ती वाटते. शोकनाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचे मळ तो अद्भततेच्या 
८* आ. ह गि 


कलात्मक समपणात, अस्तित्वाच्या मळ आनंदात सामावलेल्या जीवनाच्या 
लात्मक समर्पणात, अस्तित्वाच च्या दुःख 


2. 1111000117 ०50: १॥॥॥४०॥]७'७ 17००108, जता] 


1१111 ( 1066 ) 0०४७ 116. 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>) व (डा 
५. बट ७ 
%- कच्णे वी 
१ ्यूकुनवभारत ते हीं 
(से ७५ € 
<< "मिडो >ये७ 
र्श्र चक वष “हि कू 
व पतात, प्रि 


क ऱ करर % 


द्वारा प्राज्ञपमाठशाळामंडळ, वाई 


क 


शोक- नाटय आणि आनंद निर्मिती ७५ 


आणि वेदनांच्या वेठिविक प्रतीकांच्या ( (1111061858) ४911111)015 ) कलात्मक 
'अभिव्यक्‍्तीत शोधतो. 

५) शोपेनबहावर : जीवनातोल फोलपणा हे जीवनातील सारस्वत आहे 
आणि शोकनाट्य ह्या त्यांच्या बोधकथा आहेत. शोकनाट्ये हो जीवन-निराद्या 
किवा जीवनातील फोलपणा शिकवितात. 

६) एच्‌. ए. मिअर्स : शोकनाट्याद्वारे जीवनाच्या अंतिम मूल्यांची आपणास 
जाणीव होते आणि शोकनाट्यातील आनंद हा त्याने दर्शविलेल्या सत्‌ व असत्‌ 
यांच्यातील सतत पण अपरिहार्य अज्ञा संघर्षामुळे होतो. “ 11108 10९1105011[8- 
७01 01 (३781011110 ॥7७९1. ७000 ६1) 601) 18 [106 एिति्टाण 
वढ (0७चाते एवा, छापे 1) 1010001001 ६ (118 
"७१101, ले 10 8 ४००0 ळा शाढ 9०७०7 18लोर्मी 18 [10 
301०8 01 [16 8]1)९०91.01”5 ])1९ 3718 असे एच्‌. ए. मिअ्स 11१४०१५ 
8 श1007 01 1109? या पुस्तकात म्हणतो. 

अँरिस्टॉंटलचा अपवाद वगळता जवळजवळ सर्वच तत्त्वज्ञांनी एकांगी भूमिका 
घेतली आहे. केवळ तात्विक दृष्टिकोनातूनच त्यानी शोकनाट्याकडे पाहिले आहे 
व त्या दृष्टिकोनातूनच शोकनाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचे स्वरूप स्पष्ट 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे हे स्पष्टीकरण जीवनाचे, जीवनातील दुःखाचे 
किंवा शोकांतिकेचे असे म्हणता येईल, शोकनाट्याचे नव्हे. जीवन म्हणजे 
शोकनाट्य नव्हे, तर तो एक कलात्सक आभास असतो. प्रसिद्ध इंग्लिश कदि, 
एस्‌. टौ. कोलरिज यांच्या शब्दात बोलावयाचे झाल्यास, 1७ 15 फोड 


कलाक!राच्या प्रतिभेने निर्माण केलेले ते एक वाडभयीन विइव असते. त्याच्यात 
जीवनातोल दुःखाचे, शोकात्म घटनांचे दर्शन असते परंतु कळाकाराने त्यावर 
स्वत च्या कल्पनाविलासाचा साज चढविलेला असतो; त्याला वाडमयीन खूप 
दिलेले असते. म्हणन शोकनाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचे तत्त्वज्ञांनी केलेले 
स्पष्टोकरण कितीही मूलगामी, वेतिष्ट्यपूर्ण असले तरी ययार्थ वाटत नाहो; 
झोकनाट्याला ते सर्वस्वो लागू पडत नाही. शोकनाट्य हो एक वाळमयीन शाखा 
आहे आणि इतर वाझपयीन प्रकाराप्रमाणे तिची स्वतःची अक्षी वेशिष्ट्ये आहेत 
त्यामळे ती सर्वसामान्य रसिकालाही आनंद देऊ शकते याचा त्यानी विचार केलेला 
दिसत नाहो. त्यांच्या दृष्टिक्षेपात आहे तो असामान्य साणूस, ज्याला तात्विक 


बेठक आहे, ज्याला जीविताचे तत्त्वज्ञान कळू शकते. या त्रुटीमुळे तत्त्वज्ञांचा 
शोकनाट्यापासन मिळणाऱ्या आनंदासंबंधीचा दृष्टिकोत फारसा समाधानकारक 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ ५. 
५ 1 रु * त र्र 
र... ॥९॥० गी 
*& व जं 
र &नवभारत दरे 
१ ७५ 
१ शि 
ग्श्< ह शमृतमहोत्सतरीच >-७ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


नाही. फकत अंरिस्टॉटलने ही दोन्हो टोके सांधण्याचा स्तत्य प्रयत्न केला आहे 


आणि त्या प्रयत्नात त्याला यशही आले आहे. शोकनाट्यापासन मिळणाऱ्या 
आनदाचे मूळ शोधताना योग्य दिशेने वर्चाल करणारा तो पहिला टोकाकार 
होय. 
वाड्मयीन दृष्टिकोन : 

शोकनाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाच्या स्पष्टीकरणाचा वाड्मयीन दष्टि- 
कोनातून विचार करत असता तात्त्विक दृष्टिकोनाप्रमाणेच भिन्न भिन्न मतप्रणाली 
आढळून यंतात. परतु सवस्पर्शी अशी कोणतीच मतप्रणाली दिसन येत नाहो 

त * 


जीवन म्हणजे परिस्थितीशी अविश्रांत चाललेला झगडा ! केव्हा मनुष्य या 
झगड्यात यशस्वी होतो तर केव्हा अपयक्षी ठरतो. यज्ञाच्यावेळी तो आनंदाच्या 
परमोच्च शिखरावर असतो; जीवनातील सुखद अनुभवांची अवीट गोडी तो 
चाखतो; त्याच्या मधुरतेत गढून जातो. परंतु पराजयाच्या वेळो तो दुःखाच्या 
शोकाच्या गर्तेत लोटला जातो. त्याची तोत्रता त्याला सतत टोचत राहते. हेच 
अपयश, दुःख, हाच शोक नाटककार शब्दांकित करतो. त्यावर आपल्या कल्पना- 
विलासाचा साज चढवितो; त्याला नाटयरूप देतो आणि याच नाट्यापासून प्रक्षक 
निर्भेळ आनंद उपभोगतो. नाटककाराने शब्दबद्ध केलेले कथानक रंगमंचकावर 
घडत असताना प्रेक्षकाच्या सनात भोती, करुणा, कोंतुक यासारख्या भावनाही 
उद्दोपित होतात. तो हेलावला जातो. आणि याचवेळी तो उच्च कोटोचा व 
उपभोगत असतो. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हे सर्व रंगसंचकावर वि 
आहे; तो एक कलात्मक आभास आहे याची जाणीव प्रेक्षकाला असते. नायकाच्या 
सुखदुःखाश्ी तो कितीही एकरूप झाला तरी सूक्ष्म अशी अलिप्ततेची भावना 
नेहमीच त्याच्या मनात असते आणि म्हणूनच तो नायकावर ओढवलेल्या शोकात्ल 
प्रसंगातूनही आनंद उपभोग शकतो. असे म्हटले जाते कौ “ ])111६ 1 8 
1011) 01 १७९०७)101 11 ७1101 ॥16 ७0 (18९0171708 18 मिती 
[0 16 [ंपरडर्‍यीलटत 18 160 ॥॥0० त०08 1०. (0006110, पात [] 
11181) ७110 18 तहटलंए७त 18 फाइल [0.६1 ताट कीं ७10 ; 
110, (80610७0. ” हे सवं स्वप्नाभासासारखे असते. स्वप्नात आपल्यावर अ । 
एखादा भयंकर प्रसंग ओढवतो को त्यातून बाचणे अशब्य असते. आपले ४: 
झोतोने थरारून जाते; सर्वांगावर काटा उभा राहतो. परंतु जेव्हा आपण स्वप ग 
बस्थेतन बाहेर येतो वब आपल्याला केवळ स्वप्न पडले होते यांधी जाणीव होते 


तेव्हा आपण समाधानाचा सुसकारा टाकतो आणि त्या भयंकर स्वप्नापासून आप 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


9) 3 
&-_, ९ १ 6 --& 
७ १ .ुणावक, हि _ ७ 
७2 नवभारत सेट 
€स्धै ऱ् न »१५ 
धरि ७५ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शोक- नाटय आणि आनंद निर्मिती ७७ 


ल्याला एक प्रकारचा आनंदही मिळतो. ते स्वप्न आपण आपल्या मित्रमंडळींना 
फारच आनंदाने सांगत असतो. 

शोकनाट्याचा नायक नियतोविरुद्ध, परिस्थितोविरद्ध झगडत असतो 
परिस्थितीने त्याच्याएढे ठेवलेले आव्हान तो समर्थपणे स्वीकारण्यास तयार असतो. 
हो प्रचंड झेप घेत असताना त्यात आपला नाक होणार आहे, प्रसंगी आत्मबलिदान 
करावे लागणार आहे याची त्याला पुरेपूर जाणीव असते. जीवन-मूल्याना तो 
नेहमी जपत असतो. जीवनातील सत्‌, सोंद्य आणि मांगल्य याची पुजा तो बांधत 
असतो. त्यांच्यामते आत्मबलिदानापेक्षाही या जीवन-मूल्यांची जोपासना श्रे७ 
असते. म्हणून त्याचा नाझ झाला तरी प्रेक्षकांच्या मनातील त्याचे स्थान भव्य व 
उदात्त असेच राहते. “ 110 13 0810960, 1 ]6 18611६1115 881, 
3101110 11 ॥8 ४3]. पुणाढ छा'०6(10858 0 1158 0000700) 18 
छा'७11085 खी ]आर्‍ुडंल्या 100. याड 00001 ४श8811888 15 
शा"७811085 खी झु. ग. झा्ट्टळा. वीय, ४1]888 80116 0 
0118 ]3७०१ींच 891310 0 टिचेष्टाठ दच18 001108 1001) 8 
हष्लागश णात शा 800१! 07 वाट 10805 801111 153 8ए]001- 
. पळा 0 नाळ इपीा ७ खञी ७ 0७ छणाला 00७1181018 
111) 

शोकनाट्यातील नायकाचा जरी भोतिक पराभव, नाश होत असला तरी 
त्याचे आत्मिक बल वाढलेले असते ( १180118] 10885 0 3117108]. 
(11) ). आपल्या विरोधकाशो त्याने समर्थपणे सामना केलेला असतो. हे सवं 
पाहून प्रेक्षकाच्या मनात कोतुकाची ( ६011117901) ) भावना निर्माग होते. 
ज्या व्यक्तीत असासान्य गुण असतात; जी प्रतिकूल परिस्थितीशी दमदारपणे 
टवकर घेऊ शकते अश्या व्यवतीविषयीच कोतुकाची भावना उहोपित होते. शेक्षकाल1 
मिळणारा आनंद हा काही प्रमाणात तरी यामुळे मिळत असतो. आपण वि. वा, 
शिरवाडकरांच्या “ कौंतेय ” या नाटकाचे उदाहरण घेऊ. * कर्ण, या शोक- 
नाट्याचा तायक. दैवाचे फासे नेहमी उलटे पडताहेत तरीही नियतीशी सतत टक्कर 
देणारा तो एक अहडितीय सेनानी ! क्रक्षेत्राच्या महान रणसंग्रामात तो पराभूत होतो 
पण आपण कोतुककरतोते ' कर्णाचे ! , त्याच्या विरोधकांचे नव्हे. कर्णाचो धोरो- 
दास नूर्ती आपल्या अंतःकरणात खोळूवबर स्थान पटकावून बसते. डोळ्यापुढे उभा 


वे. 10, 13 1१५०० १9 0570०07 ०01 पण्टल्वफ़ (1960), 


19४० वप, 


प गाश ९ डु 
च ५/६ ग 7 
> तातू 
& १२४. ७.०१ 
ह नवभारत “ 


अनक्मकमणिका न्ट् (अमृतमहोत्सवी (१) >>4७ 
व्र ७*“च्छे वर्ष डर ४” 
पगलोचा पिकात महोराहांचा विका २८ शक णे 
राज्य टे ) शी) 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ. £ 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७्ट ध्‌ 
नर्थभारत 


राहतो तो उदार, कसलेला सेनानी, नियतीझ्ञी सतत झगडणारा नरश्वेष्ठ कर्ण आणि 
कानात घुमतात कुंती मातेचे उद्गार “या दांभिक जगात तुझी मानखंडणा झाली : 
तुला अघोर आपत्ती सोसाव्या लागल्या. पण कुरक्षेत्रातील णा यात बो 
लाभणार नाही असे पुण्य तुझ्या पदराशी आहे. स्वर्गाच्या वेशीमध्ये नि व 
प्रत्यक्ष परमइबर तुझो बाट पाहूत असेल. ” * हे रंगमंचकावर पा ह्त व पि 
असताना प्रक्नकाच्या मनात करुणा व कोतुक यासारख्या भावाचा रि ती 
होते आणि त्याला आनंदही होतो. | शं 
अस्सल साहित्य हे नेहमी वाचकाला उच्च प्रतीचा आनंद देत असते 
कव वास्तवाच्या आधारे स्वत:चे असे वेगळे विव निर्माण केलेले ने. 
आणि हे विश्‍व साकार करण्याची कुवत त्या त्या कलाकाराच्या प्र भवर 
अवलंबून असते. रस्त्यावर बसलेला महारोगी पाहून आपल्याला वक माजतोन 
फार फार तर त्याच्याविषयी दया अगर सहानुभूती निर्माण होईल ह तु व र 
प्रसग जव्हा एखादा चित्रकार चित्रित करतो कवा याच प्रसंगाला कु कि का 
शब्द-रूप दिले जाते तेव्हा तो प्रसंग आपल्याला आवडतो मीमी १0022 
मिळतो. “ अरे ! वा ! ? असे आउचर्यमिश्रित आनंदोद्मारही कीव हिरे 
निघतात. हो किमया असते कलाकाराच्या प्रतिभेची 'ोगाव्याचेही पाटन 
असते. त्यात नाटककाराने वापरलेले भाषेचे साध्यम प्रतीके बळ लोके 
निर्माण करण्याची हातोटी या सर्वामुळे वाचक य प्रेक्षक प्रभावित गोतात बाल 
आनंदाच्या लाटेवर ते आरूढ होतात. * नाट्यदर्पण ! या मडल 4 
ग्रंथात रामचंद्र गुणचंद्रनी याचा ऊहापोह केलेला आहे: नज 
'* कथानकादिभिरुद्विवजते ससाज: न ताम सुखास्वादाद उद्धेगो घटते 
पुनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते, स रसास्वादविरामे सति यथावस्थि बी द 
कॅविनटदक्तिकोशलेन अनेनेव च सर्वांगाल्हादरेव कविनटझाना जर अ होने 
विप्रलब्धाः परमानन्दरूपतां दुःखात्सकण्वपि करुणादिषु सुमधेरू: शामल 
_ ४ पूर. ही, 9 ् * 
गृप.) त हे ने 1) गि न थामस किड्चे * पु ७ 1011181. 
8४60” या दोन नाटकांच्या कथानकात बराचसा सारखेपणा आडे. वद, 
टोकाकारांच्या मते तर शेक्‍्सपीअरने आपल्या नाटकाचे कथा आहे. काही 
नाटकावरून घेतले आहे. परंतु असे जरो असले तरी या पा है गावच्या 
मोठा फरक आहे. “ [111101 हे नाटक संपण मानवजातील ह ता 
आहे; वर्षानुवर्षे रसिकजन त्याला डोक्यावर घेऊन मॉनिता तेत. कळ तोह 
१५. या उलट * 1] 


आवृत्ती (१९६८) पान - ८६. 


४ वि. वा. शिरवाडकर : कोंतेय, पाचवी 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>. ् 
५/ स्ट, क 


. ट्/ 
नश आटक > 
२“ ४४ 

1.) /स्कक्ल ढी 132 
टी 
झि ज्र हू हर 1 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोक- नाटय आणि आनंद निर्मिती ७९ 


8119111581 १19४600 हे नाटक मृतावस्थेत आहे: त्याने रसिकाना केव्हा 
सोहिनी घातलोच नाहो. थाचे कारण म्हणजे दोल नाटककारांच्य( प्रतिभेतील 
फरक. एकाची प्रतिमा विश्वाला गवसणी घालणारी, तर दुसऱ्याची एका विशिष्ट 
सर्यादेत बंदिस्त झालेलो; एकाची प्रतिभा काळावरहो विजय मिळविणारो 
दुसऱ्याची काळाच्या उदरात गडप होणारी. तसेच शिवाजी महाराज व संभाजी 
राजे यांच्या जीवनावर आजपयंत अनकानी नाटके लिहिली आहेत परंतु 
* रायगडला जेव्हा जाग येते ' किवा “इथे ओझाळला सृत्यू ' या प्रा. वसंत 
कानेटकरांच्या नाटकांना जी धार आहे; त्या नाटकात जे सामथ्यं ते इतर 
नाटकातून ववचितच आढळते. म्हणून शोकनाट्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाचा 
वराचसा भांग हा नाटककाराच्या प्रतिभेवर, त्याने निर्माण केलेल्या कलाकुतीच्या 
सामर्थ्यावर अवलंबन असतो. 

शोकनाद्यापासून मिळणारा आनंद हा त्यातील अनेक घटकामुळे होत 
असतो. सुरलीला छिद्र असतात अनेक, सुर मात्र निघतो एकच --कर्णमध्र. 
शोकनाट्यातोलही अनक घटकांचा या काव्याने होणारा परिणाम, आनंद निर्मिती ! 

“ १४७ ]॥॥४॥० 1019 801'0 11 65९0901100 1 8०४, ७० 187७ 
1010881170 गा (18 11710)1]1०0(0६1] ठा'तेढा' 111058 ॥॥]]0॥1 11 0४ 
(16 छा, ७०७ 18४७ ]11888ए'8 11 1118101, 11 1118 101070- 
5०101 ०1 छोता'ढाठा'. ४५] 18 (00, 9६ 1य1118 005610७, 
छे 80छटुळ 11111 छोीयाल खी [139111 91) ]]०९88ए'6, (0४60) ८ ॥॥(॥] 
६ ])"७१0111181108 01 1168810 17 ६ 80180 13898९ ए])०॥ (12 
1911), 110एर्ग९ते घड शॉ. छा, ए]]०) ६ &लाडा७1]% 9110६0४ 
811811)0100 910 87०8७१, ए]]3०॥ 8 ९०प७प1'७1(. 921(81101. ”* 


क. य. गा. 15: पपष (1924), शा ०8०, 214 


अनुक्रमणिका > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र... फळ. शौ 
%२>»/&” “७ > 
र नवभारत . | 
दि 


*८< . कुक त 
सकता क 


कि. 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामद्ा 


*>“>>->->-“५”->-”>*>”-->*.“-.५. “77” 


“मराठी प्रकाडानांचे स्वखूप-प्रेरणा व परंपरा” 


( पहिले हलक : १८०५-१९०० ) लेखक- डाँ. अ. ह. लिमये. प्रकाशक 
प्रसाद प्रकाशन, पुणे २०- प्रसिद्धी साल १ ऑगस्ट १९७२ कि. रु. २५-०० 


ह्या वरील ग्रंथास पुणे विद्यापीठाने पौ एच्‌. डी. चा संशोधन प्रबंध म्हणन 
मान्यता देऊन श्री. अ. ह. लिमये यांना डॉक्टरेट बहाल केला आहे. संबंध 
ग्रंथ वाचल्यानंतर असे आढळून आले को, ह्या शोधप्रबंधामध्ये एवढे दोष आणि 
प्रमाद आहेत को- आतापर्यंत कोठल्याही विद्यापीठात सादर केलेल्या आणि मान्य 
पावलेल्या प्रबंधात इतके दोष आणि प्रमाद व चुकोची माहिती दडपून लिहिली 
गेली नसेल. ह्या ठिकाणी मी सदर ग्रंथाचे परोक्षण करीत नाही; आणि तेवढी 
माझी योग्यताही नाहो. केवळ जिज्ञासू बुद्धीने मो त्याचे लक्षपुवक वाचन केले 
आहे. त्यात असंख्य चुका दिसून आल्या आहेत आणि त्या विद्वानांसमोर मांडाव्यात 
म्हणन त्यातील फक्त ठळक दोष दिग्दशन करीत आहे. 

ह्या ग्रंथाचे एक दोन मान्यवर देनिकांमध्ये बरेच स्तुतिपर परीक्षण आले 
आहे त्याबाबत माझे काही एक म्हणणे नाही. तरीपण एका गोष्टीचे राहून 
राहून वाईट वाटते को, हे परीक्षणकार सदर ग्रंथाचे फवत बहिरंगावलोकन करून 


परीक्षण केल्यासारखे दिसते. नाही तर आतील मजक्राच्या माहितीविषयी त्यांची 
एवढी दिवाळखोरी जाहोर झाली नसतो. 


परीक्षणकारांना आपण एक वेळ बाजस ठेव. पण विद्यापीठातले परीक्षणकार, 
प्रबंधाचे परीक्षक व त्याचा स्वीकार करणारे, प्रबंध संपूर्ण वाचन स्वीकारलेले 
दिसत नाहो. नाहोतर इतक्या प्रमाणात चका राहिल्याच नसत्या, याला प्रमाण 
म्हणज खृह्य लेखकांचे * * माझ्या प्रबंधाच्या प्रसतीच्या कया ! ह्या लेखात शेवटो 
दावटी ते स्पष्टपणे लिहितात को-“ आपल्या आईला भरप्र छळन अखरोस बयाची 


६१ वर्षे पुरी झाल्या दिवश्ली म्हणजे २९ एप्रिल १९७२ रोजी “ मराठी प्रकाशनांचे 


४ “ ललित ” आक्टोबर १९७२ पृ. २५, 


प ॥1,/1 ९ $$ प 
तु | / 
तुउतूः १. दयात. शी 
> -.£ नवभारत 2 
र भारत 


क्र ब्ले ७५ र क्टच 
ती. अमृतमहोत्सवी डं > 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास कॉ, १6५११ -८ > 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे डर 


संगणकीकृत व द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


*“ मराठी प्रकाशनांचे स्वरूप- प्रेरणा व परंपरा ” ८९ 


स्वरूप-प्रेरणा व परंपरा: पहिले शतक १८०५-१९००१ हे माझे ३१ वे वाडमयीन 
अपत्य जन्माला आले. प्रसूतीच्या वेदना अपार झाल्या खर्‍या; पण कसल्याही 
डुरूस्त्याचा शास्त्राक्रमा करावी न लागता ८ आगस्ट १९७२ रोजी माझा 
प्रबंध पुणे विद्यापोठाने मान्य करून मला पौएच्‌. डी. हो पदवी दिली! ? 


श्री, लिमये ह्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एका समर्थ क्षणी-म्हणजे इ. स. १९६० 
साली- त्यांनी अज्ञाप्रकारचे ग्रंथ लिहिण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर पाच 
वर्षानी इ. स. १९६५ ह्या विषयावर पीएच्‌. डी. साठी पुणे विद्यापीठात फॉर्म 
भरला; आणि त्यांनी आपल्या प्रबंधाच्या कक्षा ठरदून अभ्यासाला सुरवात केली, 
व त्यांचा प्रवास सुरू झाला, पार कलकत्त्यापर्यंत. 


प्रबंधासाठो माहितो गोळा करताना बरेच कष्ट व श्रम पडले असे श्री. लिमये 
बऱ्याच ठिकाणी म्हणतात. पण त्यांच्या ह्या प्रस्तुत छापील प्रबंधावरून तसे वाटत 
नाही. कारण प्रबंधामध्ये ज्या ज्या ग्रंथांचा उल्लेख आहे. ते सवं ग्रंथ - कांही 
अपवाद वगळता दाते सूचीत आहेत; आणि झासकौय विभागीय ग्रंथालय पुणे येथे 
तर प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रतीच असाव्यात. फक्त त्यांचे वणन करणे म्हणजे कांही शोध- 
प्रबंध नव्हे. अक्ञा प्रकारचे वणंनात्मक पुस्तक जवळ जवळ बारावर्षापूर्वीच मुंबई 
मराठो ग्रंथ संग्रहालयान प्रसिद्ध केले आहे. | त्यांना जे कांही थोडे फार कष्ट 
पडले असतील ते फक्त प्रकाशकांचे चरित्र, छापखाने व इतर सटरफटर माहिती 
मिळविण्याबाबत. 

प्रबंधाची रचनाच मूळ पायाशद्ध आणि सरळ अक्षी झालेली नाही. 
पुस्तके प्रत्यक्ष पाहूनच मग त्याबद्दल लिहिले असते तर बर्‍याच ठिकाणी झालेल्या 
चुका झाल्या नसत्या. जरी कांहो पुस्तके प्रत्यक्षात पहावयास सांपडली नसल्यास 
त्या त्या पुस्तकांबद्दल इतर पुस्तकांत काय माहिती आली आहे हे पाहिले असते 
तर पुष्कळच काम झाले असते. अशज्ली संदर्भापयोगी पुस्तके आपल्या मराठी भाषेत 
थोडी असली तरी तो नगण्य कोटोतली नाहीत. ती फार महत्त्वपुर्ण आहेत. हे 
विसरता उपयोगी नाहो. स्वतः श्री. लिमये यानी अक्षा पुस्तकांची एक यादी 
संद्भग्रंथांच्या यादीत दिली आहे. पण त्यांचा त्यांनी पुरेप्र उपयोग केल्यासारखे 
दिसत नाहो. 

कोणत्याही विषयाच्या संशोधनांत बिनचूक ब काटेकोर माहितीला आणि 
प्रत्यक्ष पुराव्याला अतिशय महृत्त्व असते. आणि ह्या प्रबंधात तर नेमक्या ह्यात्च 


1 मराठी दोलासुद्रिते - संपा- सु. आ. गावसकर १९६१. 
न. भा. ६ 


७. 21:52. मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क /& ऱ्ह ने 
हसद्द ७५ बो”?* 
न््«< (अमृतमहोत्सवी (च > 


श्र > च र. वर्ष ी- > %. 
|...) चर (7) ग छा क >: 
पशता% | भ् 


_) ज्र १ हर ् 


द्वारा प्राज्ञषषपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


गोष्टींचा अभाव आहे. अत्यंत बारकाईने पाहिल्यास - तसे पहावेच लागेल कारण 
प्रबंधाचा विषय महत्त्वपूर्ण आणि संदर्भापयोगी आहे :- प्रत्येक पानागणिक चका 
निघतील. - 

अज्ञा विषयामध्ये प्रथम कोणी संशोधनास पडत नाहो. कारण साधने 
दिवसेदिवस अतिशय दुमिळ होत चालली आहेत; आणि जरी कोणी धाडसी 
प्रयत्त करून प्रबंधाचा विषय घेऊन अभ्यासास सुरवात केली तर मार्गदर्शक 
फार थोडे, प्रबंध स्वीकारल्यानंतर अज्ञा प्रकारचे पुस्तक प्रकाशित करण्यास 
प्रकाशक मिळणे म्हणजे महद्‌ भाग्य, कारण प्रकाशकाच्या दृष्टीने कथा-कादं- 
बऱ्यांप्रमाणे ह्यात गुंतविलेला पेसा सुटणे फार कठोण. आणि ढुसऱ्या आवृत्तीच्या 
वेळी ह्या चुका सुधारून घ्याव्या म्हूणाल्यास, जेथे पहिली आवत्ती खवणे 
कठीण तेथे १५-२० वर्षे दुसर्‍या आवत्तोचे नांव नको. 

सदर प्रबंधामध्ये महत्त्वपुर्ण विषयावर ब पुस्तकावर जी चकोची माहिती 
आलेली आहे. आणि ज्या चुका मला सहजपणे सापडल्या त्या साधार पुढे देत 
आहे : 

१) पृ. १३ वर म्हणतात “ विल्यम केरीचे चरित्र मराठी भाषेत नसावे हे 
दुंदेव होय. ” आता विल्यसकेरोची मराठोत एक सोडून दोन चरित्रे प्रसिद्ध झाली 
आहेत. 

१) “ विल्यमकेरो ' जी. डो. मल्हार १८९५ पहा दातेसुची पृष्ठ ८९५ 
२) ' विल्यमकेरीचे संक्षिप्त चरित्र माटेगांवकर- पहा दातेसूचि 
खंड २ रा. १९३८-१९५०. 

२) पृ. ४६ वर गणपत कृष्णाजी ( सुद्र्क प्रकाहक ) यांचा जन्म १८०० 

इसवी दिला आहे. तर पृष्ठ ४८ वर इ. स. १७९९, खरे कोणते ? 

३) पृ. ६१ वर दादोबा पांडुरंग याच्या व्याकरणाची दुसरी आवृत्ती इ. स. 
१८४० असे म्हटले आहे, वास्तविक त्यांच्या व्याकरणाची दुसरी आवत्ती इ. स. 
१८५० साली प्रसिद्ध झालो आहे. ( पहा दा. स्‌. पृ. ३०२). 

४ ) पृ. ६८ वर ' ब्रह्मविद्याप्रबोधरत्न ' हा ग्रंथ श्रो. गणेश बाबाजी माटे 
वकोल सोलापुर यांचे नावावर प्रसिद्ध झाला आहे (इ. स. १८४१) असे लिहितात. 


सदर ग्रंथ व लेखक याच्याबद्दल खरी माहिती अश्ली आहे- । श्री. गणेहा 
बाबाजी साठे ( जन्स १८२६, मृत्यू १८९० ) श्री. माटे यानी कायद्यासंबंधी काही 
पुस्तके लिहिली आहेत, पण त्याना प्रसिद्धी त्यांच्या ' ब्रह्म बिद्याप्रबोधरत्न ? ह्या 


अनुक्रमणिका रव 
मैड मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


:: मराठी प्रकादानांचे स्वरूप- प्रेरणा व परंपरा ” ८३ 


सुमारे १००० पृष्ठांच्या ग्रंथाने मिळाली, सन १८८७ साली “ बाळबोध ' मासिक- 
कत ह्यानी ' भाऊबंदातील कलह व ते निवारण्याचे उपाय ! ह्या विषयावर निबंध 
लिहिण्याबद्दल बक्षीस लाविले होते. तो निबंध लिहिता लिहिता भाऊबंदातच काय 
परंतु ह्या एका देहातच कलह निर्माण करणारो काम, क्रोध, लोभादि बड़िपू 
संडळोी आहेत ब भाऊबंदातील कलहापक्षा ह्याच्या कलहाचेच निवारण करण्याचा 
मार्ग शोधणे आवइयक आहे असे त्यांस वाटू लागले व त्यांचा वेदान्तविषयाचा 
अभ्यास सुरू झाला. ह्या अभ्यासाचेच “* ब्रह्मविद्याप्रबोधरत्न हे फल होय 
ह्या ग्रंथाची पहिली आवृत्ति इ. स. १८८८ साली व दुसरी आवृत्ति १९३० सालो 
निघाली, आणि दुसऱ्या एका पुस्तकात श्री. माटे वकौलांची जन्म मृत्य तारीख 
देखील आहे. जन्म २५-११-१८२६ मृत्यू. १०-११-१८९०. वरील दोन्हो संदर्भावरून 
पृ. ६८ वर ( सदरजबंध ) निदेश केलेले ' ब्रह्मविद्याप्रबोधरत्न ' व त्याचे लेखक 
श्री. माटे इ. स. १८४१ साली केवळ ४-'५ दर्षांचे होते. ह्या वयांत त्यांच्या 
हातून असला ग्रंथराज तर सोडाच पण साधी अंकळिपी देखील होणे शक्य नाहो. 
तरीपण त्यांच्याच लांवाचे ब तेच पुस्तक प्रत्यक्षांत श्री. लिमये यांना दशन 
दिले असल्यास अर्वाचीन मराठो वाडमयांतील एक आइचयं म्हणून नोंद ठेवण्यास 
हरकत नसावी. 


५) पृ. ६८ वरच श्री. लिमये म्हणतात : “ ब्रह्मविद्याप्रबोधरत्न ? ह्या 


पुस्तकाची किंमत रु. ५.०० आहे. एवढ्या किंमतीचे पुस्तक हे पहिलेच असावे ” 
पण ह्यापेक्षाही जास्त किमतीची पुस्तके ह्या आधो निघाली आहेत. उदा. *अ 
डिक्ानरी - मराठो आणि इंग्लिश जेम्स टौ मोल्सव्थं - १८३१ - किमत रु. 
९०.०० ( पहा. भराठो दोलासुद्रिते - १८०५-१८६७ - संपा. सु. आ. गावसकर 
- १९६१पृ. ६. ) 

६) पृ. ९० वर “ अर्थशास्त्रपरिभाषा प्रकरण १ ले, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर 
व * सोरोपंत द्वोणपर्व ! - संपा, परशुरामपंत गोडबोले, ह्या ' पुस्तकांची नोंद 
दातेसूचीत नाहो असे म्हणतात. दोन्ही पुस्तकांची नोंद आहे. पहा - दाते सूचीच. 
क्रमशः पृष्ठ क्रमांक २५७ व ४९५. 

७) पृ. ९२ वर दक्षिणा प्राईस कसिटीकडे आलेली व मान्य झालेली कांही 
पुस्तकांची आंकडेवारी दिली आहे. व त्यांचा संदर्भ “ मराठो गद्याचा इंग्रजी 


१. अर्वाचीत मराठो वाडमयसेबक पंचभखंड- ग. दे. खानोलकर १९६२ 
प. ७१-७२. 
२. सोलापुर शहराचा इतिहास- वि, न. जवकल- १९२८ पृ ८९ 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
रि _) 
1 
५ र र (क. 
५ &6मिव्ण्त् > र ७ 
ह > न 
&6नवभारत र 
भ्श्न्स । ७५८ चि ह डेड 
पिके (अमृतमहोत्सवी > 
७ वर्ष ४ 
४ प > 
४ ण, 
|) ह न 
अ.» 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


व्हे 


८४ नबभारत 


अवतार ' ह्या श्री द. वा. पोतदारांच्या पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक ६४ असा दिला 
आहे. प्रत्यक्षात त्या पृष्ठांवरच काय पण त्यांच्या मागे पुढेहो. पुस्तकांची 
आंकडेवारी शोधनसुद्धा सापडत नाहो (म. ग, इं. अ, द. वा. पोतदार. 
आ. १ लो. १९२२). 

८) पृ. ९२ वर * मराठो इंग्रजी शब्दकोश ' सोल्सव्थ १८५७ आ. ३ री. 
असे म्हणतात. ह्या ग्रंथाची आ. २ री अद्यापि निघावयाची आहे. इ. स. १८५७ 
ची आवृत्ति ही दुसरी आवृत्ति होय. ( दा. सू. पृ. २५८ ) 

९) पृ. ९७ वर ' हिंडुस्तानचे वर्णन ' - ग्रॅण्ट डफ असे म्हटले आहे. नव्हे 
थॉमस कॅग्डी हवे. पहा- दा. तू. पृ. ८५५. 

१०) पृ. १०३ वर प्रकाशक दामोदर सावळाराम यांचा जन्म १८६१ असे 
लिहिले आहे. आणि पृ. १०५ वर म्हणतात त्यांनी १९०० पर्यंत ९४ पुस्तके 
प्रसिद्ध केली. आणि १८६२३ सालो नारायण दाजी लाड यांचे “ रसायनशास्त्र 
हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. ठोक आहे. हा ग्रंथ १८६३ सालोच प्रसिद्ध झाला आहे. पण 
त्याचे प्रकाशक दामोदर सावळाराम नाहोत., प्रकाशक स्वतः लाडच असावेत. 
कारण पुस्तकावर किंवा आत प्रकाशकाची नोंद नाहो. व दाते सचीत त्यामळे 
प्रकाहकाची नोंद झाली नाही. हे काहोच नाही गंमत पुढेच आहे. १८६१ नायी 
जन्मलेले दामोदर सावळाराम १८६३ साली प्रकाशक कसे होऊ शकतात. निदान 
१९ व्या शतकात तरी शक्‍य नाहो. ( म्हणजे लहान वयाचा प्रकाहक ) 
श्री. लिमये यांना त्यांच्या संशोधनात अल्पवधी प्रकाशक, मुद्रक, लेखक बरेच 
'मेटलेले दिसतात. 

११) पृ. १०६ वर ' थोरले माधवराव पेक्षवे ' हे आद्य नाटक असे म्हणतात, 
ह्या आधी सुद्धा मराठो भाषेत भाषांतरित नाटके प्रसिद्ध झाली आहेत. फार 
तर ह्यास आपण आद्य मुद्रित स्पतंत्र नाटक असे म्हणू. 

१२) १२२ वर म्हणतात, ' विविध-ज्ञान-विस्ताराचे प्रकाशन १८७६ साली 
सुरवात झाली ' वास्तविक विस्ताराची सुरवात १८६७ साली झ्ञालो. (पहा- मराठी 
नियतकालिकांची सूची ). 

१३) पृ. १४१ वर तर बाबा पदमनजींची इ. स. १८८२ सालीच आका 
शातील बापाकडे रवानगी केलो आहे. बाबा पदमनजी इ. स. १९०६ सध्ये वारले. 
आणि त्याने आपले आत्मचरित्र- अरुणोदय ' १८८४ साली लिहून प्रसिद्ध केले 
आहे. श्री. लिमये यांनी त्यांना पुढे आत्मचरित्रसुद्धा लिहू न देता वर पाठविले 
आहे. बाबा पदमनजी १९०४ साली आपल्या आत्मचरित्राच्या दुसऱ्या आवत्तीच्या 


उ क हू रं ढ् 
1, 
4 ह 
- -” रॅ 4 --)% 
ष्‌ )॥॥५ 
य क (916७) 
-कखगघर[च्ज्ज, 'चिछजंचञ” र टर कः टॅ) 0 39 


(69 नवभारत 

न्हन शै ७५ 2 ९ 
€«< (अमृतमहोत्सवी (र >२० 

अनुक्रमणिका 12% वष. ४» 

या मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास क चका त... 
4 6 १” 
गज्य मराठी री थद्वारे द्‌ |) 8 क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र क 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५: मराटी प्रकाशनांचे स्वरूप- प्रेरणा व परंपरा ” ८ '५ 


प्रस्तावनेत म्हणतात, “ हो आवत्ती माझ्या बाप्तिस्म्याच्या ज्युबिलोीच्या (१९०४) 
संबंधाने छापण्याची सी क्रापट सोसायटोस विनंति केलो होती ती मान्य करून 
तिने प्रसिद्ध केले आहे. तिजबद्दल मी तिचा आभारी आहे.” १८८२ सालानंतर 
त्यांनी जवळ जवळ वीस एक पुस्तके लिहिलो आहेत. आणि श्री. लिमये, यांना 
मृत्यूची चाहूल लागली होती कौ काय म्हणून “ ज्ञानोदया 'तील एक पत्रसुद्धा 
प्रसिद्ध कले आहे. ( अर्वाचीन मराठो वाडमयातील दुसऱ्या आउचर्याची नोंद 
घ्यावी. ) 

१४ ) पृ. १४१ वरच म्हणतात- “ ' प्राथेना-समाजाचा इतिहास ' याच 
वर्षातला ”. प्राथना समाजाचा इतिहासच काय, पण त्या समाजाविषयी एखादी 
पुस्तिकासुद्धां त्यासाली प्रसिद्ध झाल्याची नोंद नाहो. ' प्राथनासमाजाचा इतिहास * 
१९२७ साली प्रसिद्ध झाला आहे. लेखक होते समाजसेवक हा. गो. वेद्य. 

१५) पृ १५८- सिध प्रांताचा भूगोल '- विष्णू लक्ष्मण प्रभुणे माहुलीकर 
कराची, १८९१. कराचीसारख्या दूरच्या ठिकाणी मराठी पुस्तक छापण्याचा 
हा पहिलाच प्रसंग असावा असे म्हणतात. त्या आधोच कराचीहन एक मराठी 
पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे. ' गिलपोन '- बजाबा बाळाजी नेने- १८२७ पहा दा. 
स्‌. पृ. ५३९ एवढेच नव्हे तर ह्याही आधी भारतातच नव्हे तर परदेजश्ञात मराठो 
पुस्तक छापले गेले आहे. 
| ““ अ ग्रामर आन मरहट्ट लँग्वेज ” जेम्स आर बेलेटाईन एडीनबग- १८३९ 
पहा दा. स. प. २३४. 

श्री. लिमये यांना आपल्याच प्रबंधात इतरत्र आपण एखाद्या ग्रंथाबद्दल, 
विषयावर अथवा व्यक्तीवर काय विधाने केलो आहेत याचे भान राहिले नसावे. 
याची काही उदाहरणे खाली देत आहे: 

१६) पृ. १६० वर “ कासिम मंहमद यांचे धर्माविषयी साहिती ' बॉम्बे 
ट्रॉकट १८९२. बॉम्बेट्रॉक्टच्या सबंध प्रकाशन आयुष्यात इस्लाम धर्मासंबंधीचे हे 
एकमेव प्रकाशन.” त्या आधी पृ. ८७ वर म्हणतात “बाँबे टॉक्टने १९०० पर्यंतच्या 
प्रकाशनकालातील मुसलमानी धर्मासंबंधोच्या ' महुंमदचा वृत्तांत '- १८५३ था 
एकमेव पुस्तकाचा येथे उल्लेख केला पाहिजे. '' मग १९०० च्या आंत हे दुसरे 
प्रकाशन कसे ठपकले.” 

१७) १७० वर- “वैद्य आणि ब्रदसं यांनी कोरीव आकृत्या वेळेवर आणि 
चांगल्या सुबक तयार करून दिल्याबद्दल मोडकांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. 
ब्लाकमेकरचा हा पहिला उल्लेख ( १८९९ ).” आणि प्‌. १४३-१४४ वर 


उज गा ९ ड्‌ क 
झं ५ /॥११ _७ 
शि... 
प %.._ 6” ८६७ _4० 
"कखगघर चिऊ, चु नवभारत ल 
बहन छू ७५ डौ १९ 
्< (अमृतमहोत्सवी (>) येक 
अनुक्रमणिका 2. 
झौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास & थत. ्ज 
विकास संस्थद्वार च *-.» १३. ९६/ * 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 4.” 6 | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


म्हणतात. “ आनंदीबाई ”- भानु केशव गंयानाईक ह्या पुस्तकाच्या संदर्भात- 
ब्लॉकमेकरचा व चित्रकारांचा हा पहिलाच उल्लेख मला मिळाला ” (१८८५). 


१८) पृ. २०९ वर “ ना. भ. पावगी यांनो “ भारतीय साम्राज्य ' या 
पुस्तकाचे ११ खंड लिहून प्रसिद्ध केले. या ११ खंडाची पृष्ठे २१८० होतात आणि 
संचाचे त्या काळातील मूल्य होते र. १७ आणे १२.” त्या आधी प. १९५ वर 
म्हणतात. “ त्याची एकूण पृष्ठे, २१९६ असून एकूण सूल्य रु. १३ ,आणे १० 
होतात. वास्तविक दाते सुचीच्या नोंदीवरून त्याची पृष्ठे ४१७६ व किमत रु. १३, 
आणे १० होते. 


१९) पृ. २२५ वर 'ज्ञानोदया ' चा संदर्भ देताना तारीख दिली .आहे. 
१५ एप्रिल १८४८. पण त्याचीच संदभंटोप देतात [ पृ. २२८ ) ता. १५ जून 
१८४८. पण यातले खरे कोणते समजावे ? 


प्रबंधाच्या शेवटी काहो परिशिष्टे आहेत त्यात तर बराच सावळागोंधळ 
दिसतो. परिदिष्ट ४ मध्ये इ. स. १८०५ ते १९०० या काळातोल सराठी प्रकाश- 
नांच्या आवत्यांचा तपश्लील दिलेला आहे. त्यात काहो वर्षामध्ये पुनर्आवित्त्याच 
निघाल्या नाहोत असे श्रो. लिमये म्हणतात. पण त्या त्या वर्षाच्या प्रकादनांच्या 
पुनर्आवत्या निघाल्या आहेत त्यापेकी काही खालो देत आहे. 


२०) १८४२ इ. स.- सृष्टिजन्य ईश्वरज्ञान' पांड्रंग गणोबा आवत्ति २ री 
१८५० ६. स. (दा. स्‌. प. ७६). 


२१) इ. स. १८४४ - * मिताक्षरा व्यवहाराध्याय व मयुखदायभाग! - 
रघुनाथक्शास्त्री दाते, आ. २ री. इ. स. १८६२ ( दा. स्‌.पृ. १५५). 


२२) १८५१ इ. स. - रोम बाद$झाहांचा वृत्तांत' बॉम्बे ट्रॉकट. आ. २ री. 
१८५७ ( हो प्रत माझ्या संग्रही आहे. ) 
२३) इ. स. १८५२३ १) ' ज्योतिष्यरत्त ! 
आ. ३ री. इ. स. १८८१ ( दा. सू. पृ. २६), 
२) ' यंत्रश्ञास्तराची मुळे ' गंगाधर गोविद फडके 
आ. २री.इ. स. १८५६ (दा. सू. प्‌. ३६८). 
२४) इ. स. १८६६ ' लटक चाळोसी *- पांड्रंग विठल रानडे 
आ. २री. १९०९ (दा.सु.पृ.८१९) 


० जोड 
ज्ञ डु र ७. क 


-करखगघर चिनचे 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महारष्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सँंगणकोकृत 


*६५2हअमृतमहोत्सवी (३ ->३ 
च कर वष ही 2 आ > 

सकता त, - 
४४ टर 


ब्र पी % हर क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्क्र् | 


4: मराटी प्रकाठानांचे स्बरूप- प्रेरणा ब परंपरा ” ८७ 


ह्यानंतर याच परिशिष्टामध्ये ज्या पुस्तकांच्या आवृत्त्या व सन दिलेले 
आहेत. त्यामध्येही बरीच गफलत आहे. एक दोन उदा. खाली देत आहे. 

२५) इ. स. १८५२ साली प्रसिद्ध झालेल्या कृष्णज्ञास्त्री चिपळोणकरांचे 
* साक्रेटिसचे चरित्र! ह्या पुस्तकाची ४ थो आवृत्ती इ. स. १८६५ साली प्रसिद्ध 
झाली असे म्हणतात. सदर पुस्तकाची ४ थी आवृत्ति १८७५ सालो प्रसिद्ध 
झाली आहे. । 


२६) १८६१ साली प्रसिद्ध झालेले कृष्णशास्त्री चिपळोणकरांचेच 
: अनेक विद्यामलतत्त्वसंग्रह ? याची दुसरी आवृत्ति सन १८९९ साली प्रसिद्ध 
झाली असे म्हणतात. ह्या बाबतीत थोडासा खुलासा करावासा वाटतो. १८९९ 
च्या आवृत्तीवर आ. २ री असे घातले आहे खरे; परंतु त्याआधी त्या पुस्तकांच्या 
तीन आवृत्त्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. पहिली इ. स. १८६१, दुसरी इ. स. 
१८७१ ( दुदैवाने त्यावर आवृत्तीची नोंद नाही ), तिसरी इ. स. १८७५ 
तीसरी आवत्ति अशी स्पष्ट नोंद आहे. प्रती २००० म्हणजे सन १८९९ चौ 
आवत्ति क्रमाने चोथी व्हावी. पण तसे छापले नाहो. त्या आवृत्तीचे नव्यान 
संपादन करणारे संपादक प्रि. सा. जि. गोळे पुर्वीच्या तीन आवृत्त्यांचो नोंद 
घेतलेली दिसत नाही. आणि त्या आवृत्तीचे प्रकाशक चित्रज्ञाळा प्रेसनहो 
त्याकडे लक्ष दिलेले दिसत नाहो. 


२७) इ. स. १८९५ ' मनमोहिनी ' नाटक-कमलाकर या नाटकांची २री 
आवृत्तिच १८८५ साली प्रसिद्ध झालो होती ( दा. सू. पृ. ६९५ ) तर पहिलो 
आवृत्ति १८९५ साली कशी! 

दशवाषिक आढावा घेताना बरोचक्षी महत्त्वपूर्ण पुस्तके गाळली गेली 
आहित. त्याची यादी मी येथे देत नाहो. जसजसा प्रबंध चाळावा तसतसे नवनवीन 
चुकांचे नमुने डोळयासमोर येत आहेत. आता चुका काढण्याचेच आवरते घेतो. 


श्री. लिमये यांनी प्रबंध छापण्यास देण्याआधी एकदा डोळसपणाने 
प्रबंधात आलेलो माहिती बिनचूक आहे को नाहो हे पाहून घ्यावयास हवे 
होते. बरे त्यांचे हे पहिलेच पुस्तक आहे व ते छापलेल्या स्वरूपात पहाण्यास 
ते अतिउत्सक आहेत अज्ञातला सुद्धा भाग नाही. कारण त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे 
हे त्यांचे २१ वे वाडमयीन अपत्य आहे. 

श्री. लिमये यानी ह्या विषयांत जवळ जवळ १०-१२ वर्ष संज्ोधनात 
घालविली. शिवाय त्यांना जुन्या दुभिळ पुस्तकांचा नाद तर फार पूर्वोपासूनचा आ 


| अनुक्रमणिका या 
भि मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. 3 
श्‌ डू किं 
* क: रॉ 
। रि...) रि 
%>.>&७ “4 


क 


वळ 
डा 


८& पध 
69 नवभारत च 
ष्र है ७५ छो 
*। चि ल्न 
न्श्< (अमृतमहोत्सवी (३) > 
१ च्‌ वक वष > . 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नवभारत 


असे ते म्हणतात. ह्यावरून प्रबंध किती बिनचूक माहितीने परिपूणे असा व्हावयास 
पाहिजे होता. पण नाही. जिज्ञासू व अभ्यासू जर ह्या पुस्तकापासून कांही नवीन 
माहिती मिळेल असे धरून पुस्तक वाचील तर, त्यांच्या पदरी उलट चकीची 
माहिती मात्र बांधली जाईल. 


एकंदर थोडक्यांत म्हणावयाचे, झाल्यास सदर प्रबंधाबद्दल प्रकाशनाच्या 
पुर्वी ज्या अपेक्षा निर्माण झालेल्या होत्या त्या पार ढासळल्या गेल्या आहेत 
आणि थोडे आगाऊपणानेच म्हणावेसे वाटते कौ - पौएच. डी शोधप्रबंध कसा अस्‌ 
नये. ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्री. लिमये यांचा प्रस्तुत प्रबंध होय. र 


- आनंद ना. कुंभार 


% कः शी र. ५८9) 
टि ढी 3539509608 & ०6 2० 
र प्राज्षपाठशाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला >) 


-> टर 
र सस्कारकाण्ड _ 
र प 
वः भाग १ ला 22 
->रं ८. ज़ ह ख्या ; 
[3 झखुपररायठ साईज, पष्ठसख्या ९००, किंमत ४५ रु. ४ 
व द ७ क्ति प्रथ ऱ् * 9) 
टके. संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागात टर 
/ संस्कारांसंवंधी सामान्य विचार, गोत्र, प्रव ] श्र 


< वर व सापिण्ड्य यासंवंधी 3? 

टे विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाळ, विवाटार वारि 1 एट 

र ५ "४५ 'ववाहाच प्रकार इत्यादि विषय आलेले ईई 
9) 


(? आहेत. धमशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीने संशोधन करणाऱ्या संशोधकांस £)> 
ट्‌ळ व प्राचान पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्परत ८ | > व्र 
८ € €&. ५ाग अत्यत उपयुक्‍त असल्यामुळे ८१? 


ऱः संग्राह्य आहे. कट 
लै न ह शत ठ्ति 9 2 क 
५४. मिठण्याचे ठिकाण- प्राज्ञपठशाळामंडळ, वार र 
क णक [ जि० सातारा ] १ 


टि ण्ऱ्रशर «0 (2४५० स्ह्शः ५ 2 श्ह् कः 40 ऱ्ह *“09/0 कः 4-0) थ्ट्ूः 
() ला ($र ॥ !; ट्‌) ] ्_ टि टू ल ५१__.”५ म > ५ए) ऱ्ह ट्र र प्र व्कः पभ 'त९५ प्र? (०७ रड “> ८7 2२५ , 
(5 ने कु - ५... द्र ९ ६.) /त.४. “/ 
ळ्> द ] त 3 >व्श्ष्क ५. मु :(2)> 


उ रि (_] 

34 ५7 

टू स्का. त 

र «क्ण >. 
"कखगघर चळ जचज, वजन शू पाक ६) क 

करघगघर| "नवभारत स 

का ी शि ७५ १20053.) 


ह 3. की 
७९42 अयुत्रमहात्सवा द >-७ 
छे, (त 
क १०(2 वष वलड “1 
महाराष्ट्राचा "र (70) शता > क्रु 

च मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ४ य्य” 

|) पी प क 

6 
«. '$ हरी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे पक 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानप्रबोध 


मराठी वाडमयाचा इतिहास सुमारे एक हजार वर्षापुर्वोपासून सुरू होतो. 
इ. स. १०५० ते १३५० हा मराठी वाडमयेतिहासाचा प्रारंभखंड आहे. ( महा- 
राष्ट्र संस्कृती- घडण व विकास- पृ. ३७५ )। अगदी सुरुवातीचे जे मराठो 
वाडमय उपलब्ध आहे. त्यात गोरक्षनाथाचा “ अमरनाथसंवाद” व ' गोरक्ष- 


याव चिं ग गी 
गीता !; श्रीपती भट्टाची ' ज्योतिषरत्नमाला '; मुकुदराजांचे * विवेकसिधु ' व 


: परमामत !; ज्ञानेक्वरांची “ भावार्थदीपिका ' , “अमृतानुभव व * चांगदेव- 
पासष्टी ' या ग्रंथाबरोबरच सुरुवातीच्या महानुभावीय वाडमयाचाही समावेश 


करावा लागेल. किंबहुना संख्येने ते इतर वाझमयापेक्षा जास्त आहे. महानुभावांना 


पुज्य असलेले अत्यंत महत्त्वाचे असे * साती ग्रंथ * या आद्य वाडमयातच मोड- 
तात. या साती ग्रंथांपेकी कवीइवर भास्करभट्ट बोरीकर यांचा “ एकाददास्कद 
आणि पं. विदववनाथबास बाळापुरकर यांचा ज्ञानप्रबोघ ' या दोनच ग्रंथांना 
तत्त्वज्ञानाची बैठक लाभलेली आहे. इतर ग्रंथ स्थलवणनात्मक अथवा कथा 
कथनात्मक आहेत. यापैकी ' ज्ञानप्रबोध ' या नावाचा तत्त्वज्ञानपर ग्रथ श्री. 
पुरुषोत्तम चं. नागपुरे यांनी नुकताच संपादून प्रकाशित केला आहे. 


हा ग्रंथ पहिल्याने शके १८२९ (इ. स. १९०७ ) मध्ये पुण्यास चित्रज्ञाळा 
प्रेसमध्ये शिळाप्रेसवर छापुन महंत श्रीदत्तलक्षराज महानुभाव, पेशावर ( पंजाब ) 
यांनी प्रकाशित केला होता. त्यानंतर सुमारे पाऊणदो वरषपर्यंत तो  अभ्यासकांस 
अथवा भक्‍तजनांस उपलब्ध नव्हता. श्री. पु. चं. नागपुरे यांनी तो संपादून प्रसिद्ध 
केल्यामळे पंथाच्या अभ्यासकांस, तसेच धममार्गावर श्रद्धा असणाऱ्या भक्‍्तजनांस 
तो अमोल ठेव्याप्रमाणे वाटेल यात तिळमात्र शंका नाहो. याशिवाय या ग्रंथात 
सुरवातीस मूळ संहितेच्या पोथीच्या पहिल्या आणि शेवटच्या, तसेच टीप ग्रंथाच्या 
शेवटच्या पानाचा असे तीन फोर्टोप्रिट छापले आहेत. त्यामुळे अभ्यासकांस प्राचीन 
लेखनपद्धतीची माहिती होते. तसेच सांकेतिक लिपीचीही ओळख थोडयाफार 


प्रमाणात होते. | 
या काव्यात भगवदगीतेतील तेराव्या अध्यायापको सात ते अकरा अशा 


पाच इलोकांचे निरूपण पं. विश्‍वनाथबासांनी केले आहे. परंतु या पाच इलोकांचे 


अनक्रमणिका द विक 
क्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७९2 ६8 अमृतमहोत्सवी (३ >-२७ 
शू ॥ र ्ञि 
4”). वष ९9“. 

चलत > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९० नवभारत 


निरूपण करणे हा लेखकाचा मूळ हेत्‌ नसून त्या निरूपणाचे निमित्त करून 
लेखकास महानुभाव पंथाच्या ' ज्ञानाचा प्रकाश ? पाडावयाचा आहे असे संपादक 
लिहितात ( अवतरणिका पृ. २२ ) ते खरे आहे. कारण या १२२४ ओव्यांच्या 
काव्यात नमन; कृपावाचा, परावाचा, ग्रंथ, इत्यादिकांचे माहात्म्य; अखेरचे वंदन 
व गीतेतील पाच इलोकांचे निरूपण इत्यादिकांसाठी सुसारे अडीचदे ओव्या 
खर्चो पडल्या असून उरलेल्या सुमारे एक हजार ओव्यातून महानुभाव तत्त्वज्ञानाचे 
विवेचन केलेले आढळते. 


पंथीय तत्त्वज्ञानाचे विवेचन असणारा ग्रंथ असल्यामुळे त्याचे संपादन 
करताना अनेक संतमहंतांचे मार्गद्ंन आणि आक्षीर्वाद संपादकांनी घेणे ग्रंथास 
पूर्णत्व येण्याच्या दृष्टीने आवडयक होते व तसे ते त्यांनी घेतलेही आहे. 
मार्गदर्शन करताना, “ पंथीय पद्धतीने ग्रंथ संपादा, संपादनात विदवविद्यालयीन 
पंडितांसारखा दृष्टीकोण ठेवू नका ” असे त्यांनी सांगितले. (अवतरणिका पृ. ४५) 
परंतु संपादकांची वासना वेगळीच होती. ' साहित्यरसाचे वोणे ! वाटणाऱ्या 
विसोबांच्या काव्यरसाची गोडी मराठी सारस्वताच्या उपासकांना चा 
त्यांची इच्छा होती. त्यासाठीच “* अप्रसिद्धीच्या अवगळ्या 'त पडलेल 
त्यांनी संपादित केला आहे. ( अवतरणिका पृष्ठ १३) 


महानुभाव पंथाच्या सातही ग्रंथांपेकी बहुतेकांचे संपादन शास्त्रीय दृष्टिकोण 
ठंवून यापुर्वी डॉ० देशपांडे, डॉ० कोलते 9 डाॉ० तुळपुळे इत्यादी विदठज्जनांनी 
केलेले आहे. त्यांचे संपादन विशेष कसोशीने, संशोधनपर आणि नवोन अभ्यास- 
कांसही मार्गद्हनपर झाले आहे. ती संपादने नजरेसमोर अ 
संपादकांनोही तोच मार्ग अनुसरला असेल अश्ली अपेक्षा, त्यांची * 
घेता बाळगावयास हरकत नाहो. संतमहात्म्यांचे मागदशन व 
यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी या संपादनात घातलेला दि 


खविण्याची 
1 ग्रंथराज 


सल्याने प्रस्तुत 

वासना ” लक्षात 
स्वतःची वासना 
सतो. 


पंडिती पद्धतीने एखाद्या काव्याचे संपादन करावयाचे असल्यास काव्यातील 


नवरसांची गोडी वाचकास चाखविणे हे त्या संपादकाचे कतंव्यच ठरावे. सध्या 
जिला आपण उपमा म्हणतो तिचे पूर्वो तीन स्वतंत्र अलंकार होते. उपमा-इलेष-वर्णक 
हे ते तीन अलंकार होत. त्यांची माहिती वाचकास सोदाहरण दिली पाहिजे. काव्य- 
रचना काळच्या व आजच्या व्याकरणातील बदल उदाहरणे देऊन दाख विण, प्रत्यय- 
प्रक्रियांची उदाहरणे देणे, आज अनोळखी असणारी, परंतु त्याकाळी प्रचलित असलेली 
रूपे वाचकांना दाखवून देणे, इत्यादीमुळे ज्ञानरंजनाबरोबरच त्यांचा अभ्यासही 
होत जातो. ओवी क्र. ११६२ मध्ये “ नेएजेन ” हे रूप “ येणार नाही ” या अथी 


ह. जा ९.” प्रे 
ळण ५ (९; ) % 
2 तात 1. 
टू ह चा हुप आत 7१० 
* रह » नवभारत * ८) 


७५ नि ब 


यवि ७८ अमृतमहोत्सवी > २७ 
3 व्ष ४७ 
अनक्रमणिका 4”. वष >“ 
$ भ्र च्य र ५७-८८ 
अनुक्रमाणका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क  अथ्थत£> र 
3. *6 ४» अ, ७ 
४३” 9 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशी ९९ 


आले आहे. अशा रूपांची ओळख झाल्याने वाचकांच्या ज्ञानात सहज भर पडते. 
उ्याकरणातील अन्ना अनेक बाबींचा संपादनात समावेश होणे आव्यक ठरते. 


भाषेमध्ये कालपरत्वे बदल होत राहतात. त्यामुळे जुन्या शब्दांचे अथ समजणे 
कठीण जाते. या काळाच्या सूळ संहितेतील काही शब्द अथवा शब्दसमूहांचे अर्थ 
त्यांच्या प्राचीनत्वामुळे सांप्रदायिकांसही समजणे कठीण आहे. ओवी क्र. ३९ मध्ये 
सोमकांत मण्याचा दृष्टांत दिलेला आहे. परंतु त्या दृष्टांताचा तपशील टोपग्रंथात 
नाही. संपादकांनी स्पष्टीकरणार्थ टोपा दिल्या नसल्यामुळे त्यात असण्याचा प्रश्‍नच 
नाहो. त्यामुळे इतका सुंदर दृष्टांत असूनही तो वाचकांना चटकन समजणे कठोण 
आहे. ' हे मुगुतार्थी जाणावे संक्षेपे' या ओवी क्र. ८२६ मध हील ' संक्षेपे ' याचा 
अर्थ वाचक साहजिकच * थोडक्यात ' असा करतील. परंतु टोपग्रंथात त्याचा 
अर्थ * मुद्रित भावे ' असा दिला आहे. त्यामुळे अर्थ समजणे अधिकच कठोण होते. 
ओवी क्रमांक ९१७ मधील ' थोबड ? चा अथंहो स्पष्ट होत नाहो. अज्ञी कितीतरी 
ठिकाणे काव्यात आहेत को ज्यांचा अर्थ स्पष्ट होत नाहो. 


भाषेचा उपयोग व्यवहारात होत असताना तीत वरचेवर बदल होत असतात 


हे वर पाहिले आहेच. अज्ञा बदलामुळे शब्दांचे अर्थही क्वचित बदलतात. काहो 


शब्द व्यवहारातून नाहीसे होत असल्यामुळे पुढील काळात त्यांचे अथ समजणे कठोण 
' हा शब्द पहा. या शब्दामागे आज 


जाते. उदाहरणच पहावयाचे म्हटले तर ' राष्ट्र 
केवढे मोठे बेभव उभे आहे ! लीळाचरित्रात मात्र याच शब्दाला गावाच्या 
पातळीवर आणून ठेवले आहे. ( कामास्येचे राष्ट्र कवण: ती येचे राष्ट्र 
काडराळ: ) “* नीच ' शब्दाचा आजचा अर्थ * निकृष्ट ', * हलक्या दर्जाचा 
असा आहे. ज्ञानेश्‍वर काली याच शब्दाचा अर्थ * नित्य ', * नेहमी असा होता. 
यज्ञसंस्था आज नाहोशली झाल्यामुळे तीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या संज्ञाचे अथंहोी 
आता समजणे कठीण आहे. हो वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर विज्ञषत: प्राचीन 
ग्रंथांचे संपादन करताना ग्रंथाच्या संहितेबरोबर शब्दार्थाची पुरवणी जोडणे 
आवश्यक असते. ज्ञानेश्‍वरीसारख्या मोठ्या ग्रंथाच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र शब्द- 
कोह निर्माण होतात, आता महानुभावीय वाडमय बरेच प्रकाशित झाले असन 
अद्याप कितीतरी वाड्मय लिखित स्वरूपात असले तरी अप्रकागित आहे. या 
वाडमयाच्या अभ्यासकांसाठी स्वतंत्र कोश निर्माण झाल्यास तो फारच उपयुक्‍त 


ठरणार आहे. 
या ग्रंथाच्या अखेरीस टीपग्रंथ दिलेला आहे. ग्रंथ रचनेनंतर त्यावर टोप- 


ग्रंथ तयार करण्याची आवश्यकता भासते हे महानुभाव पंथाच्या सातीग्रंथावर 
| अनुक्रमणिका यह मिन र - 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क$ £ 
टी ७५ १५ 


१ 20०१ वष _ 63 
१4 २१0१>७... ई >> 
*₹- पता, 
बट हकक 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


जे पाचसहा टोपग्रंथ तयार झाले आहेत त्यावरून स्पष्ट होते. आता हे टीपग्रंथ 
तयार होऊन कित्येक हतकांचा अवधी लोटलेला आहे. त्यानंतर आता भाषेत 
खूपच बदल झाले आहेत. त्यामुळे या टीपग्रंथातील टोपही समजणे आज कठोण 
झाले आहे. त्यामुळे स्पष्टीकरणा्थ टोपा पुरवणीरूपाने ग्रंथास जोडणे आवश्यक 
होते. वर नमूद केलेला सोमकांत मण्याचा दृष्टांत स्पष्टीकरणा्थ टोपा या 
पुरवणीतच देता येईल. त्याशिवाय या ग्रंथात त्या काळी प्रचलित असलेले किंवा 
श्रीचक्रधरांनी निरूपिलेले काही दृष्टांत दिले आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण 
वाचकांना कसे मिळणार ? असे दृष्टांत एकत्र करून पंथीयांनी त्याचा स्वतंत्र 
ग्रंथ ' दृष्टांत पाठ ' या नावाचा प्रसिद्ध केला आहे. | 


अवतरणिकेत संपादकांनी पाठभेदांची चिकित्सा केली असून त्यांनी स्वतः 
कोणत्या पद्धतीने संपादन केले ते नमूद केले आहे. ( अवतरणिका पृ० 
४४-४५ ) संपादनपद्धतीत त्यांनी पारंपरिक संपादकमंडळाचे पावलावर पाऊल 
टाकले आहे. त्यानुसार एक पोथी प्रमुख कल्पुन ती जक्योच्या तजी द्याव- 
याची व इतर पोथ्यातील पाठभेद तळटीपात नसूद करावयाचे. त्याप्रमाणे क्रम 
बहुधा साधला असला तरी काहो ठिकाणी त्यातहो बदल आढळतो. ओळी 
क्र. २७ मध्ये मूळ पोथीतील ' सारदा ! हा शब्द ' सारद? असा छापला 
आहे. टौपेमध्ये हा बदल यमकाकरता केला असे नमूद केले आहे. त्यामुळे 
संपादनपद्धतीत बदल झाला आहे हे निश्चित. संहितेतील शेवटची ओवी 
( १२२४ ) संपल्यानंतर “ मुद्रित प्रतीत ' असे म्हणून पूर्वी छापलेल्या सं हितेतील 
१२०३२ व १२०४ क्रमांकाच्या ओव्या दिलेल्या आहेत. तसेच । मुद्रित प्रतीत ! 
येथून सुरू झालेले वाक्यही पुर्ण झालेले नाहो. यावरून संपादनपद्धती एकदा 
ठरविल्यानंतर त्यात बदल करणे इष्ट नाहो हे लक्षात येईल. यापेक्षा त्यांच्या मळ 
कल्पनेनुसार आणि नवोन पद्धतीने तक्ते तयार करून पाठ ठरविणे व तो छापणे 
अधिक उपयुक्‍त ठरले असते. त्यामुळे निदान सुसूत्रता तरी राहिलो असती. 


ग्रंथलेखनाच्या स्थलकाळासंबंधी चर्चा प्राचीन ग्रंथांचे संपादन करताना होणे 
आवडयक असते. प्रायः सर्व संपादक अशो चर्चा करतातहो. मराठीतील प्राचीन 
ग्रंथलेखकांना स्वतःबद्दल गोणत्व स्वीकारल्यामुळे ग्रंथामध्ये स्वतःची माहिती 
देण्याची आवरयकता भासत नव्हती. तसेच ग्रंथनिमितीकाल देण्याचीही फारशी 
गरज त्यांना बाटत नव्हतो. त्यामुळे बहुतेक सवे प्राचीन ग्रंथांबदह आणि ग्रंथ- 
निर्मात्यांबद्दल अक्ली चर्चा सतत होत असते. ज्ञानेश्‍वर, मुकुदराज, नामदेव हे एक 
को अनेक यासंबंधी आजही चर्चा चालू आहे. तसेच ग्रंथलेखन-काळासंबंधीची चर्चा 


हे --क (च 
.। 2 
त वि, गाशि ५; क ९ क 
ण द णि त” ७ 
फ् 1 (99 का धर 
"कखगघरचि्जःघञ, *हनवभारत ला 
झड हि ७७५ डो ७ 4 € 
०९« (अमृतमहोत्सवी (१ > 
अनक्रमणिका क्र णि ४? स वर्ष >“. 
*र. कात -भ 
भो ू का मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ब्र डा | 
र्‌ ) कृ 1 
विकास नय. जी. शि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४” 8... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परामठो ९३ 


अद्याप संपलेली नाही. त्यामुळे स्थळकाळाची चर्चा संपादकांनी जरूर केली पाहिज. 
तशी चर्चा प्रस्तुत संपादकांनीही केलेली आहे. ' ज्ञानप्रबोध ' व ' क्द्िपुरवर्णन 
हे दोन्ही ग्रंथ एकाचवेळी निर्माण झालें; एवढेच नव्हे, तर दोन्ही ग्रथकारांनी 
दिवसा चर्चा करून रात्री आपले लेखन केल्याची माहिती संपादकांनी दिलो आहे. 
( अवतरणिका पृ. १२) असे जर आहे तर दोन्ही ग्रंथाचा लेखन काळ ( निदान 
लेखन जक ) तरी एकच असावयास हवा. परंतु * ज्ञानप्रबोध ! ठाके १२५३ 
त तर ' त्रद्धिपुरवर्णन! हाके १२८५ त रचले गेल्याची नोंद आहे. म्हणजे 
दोन्ही ग्रंथांच्या रचनाकाळात बत्तीस वर्षांचे अंतर दिसते. यासंबंधी चर्चा 
करताना संपादक म्हणतात को दोन्ही ग्रंथातील रचनाकाळासंबंधोच्या ओव्या 
भ्रक्षिप्त असाव्यात. ' त्रद्िपुरवणंना!च्या संपादकांना ( डॉ० शां गो. तुळपुळे ) 
ज्या पोथ्या संपादनासाठी मिळाल्या त्यापेकी एकाही पोथीत त्यांना रचनाकाला- 
संबंधीची ओवी मिळाली नाहो. ( त्रद्धिपुरवर्णन - प्रस्तावना पृ. ५ ) ' ज्ञान 
प्रबोधा'च्या संपादकांनी ज्या पंचवीस पोथ्या पाहिल्या त्यातहो त्यांना रचना- 
काळाची ओवी आढळली नाही; तथापि क्द्धिपुरवणंनाचे पूर्वीचे संपादक डाॉ० 
य. खु. देशपांडे यांना रचनाकाळाची ओवी आढळल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या 
संहितेत ती उद्धत केली आहे. तसेच पूर्वो श्री. दत्तलक्षराजञ महानुभाव 
यांनी प्रकाशित केलेल्या पोथीतही रचनाकाळाची ओवी होती. अज्ञा स्थितीत 
दोन्ही शकनि्देश प्रक्षिप्त समजावयाचे को बरोबर समजावयाचे ? दोन्ही 
दाकनिदेश गहोत धरले तर ' तेणेचि काळे किंवा “* तत्काळचि ? ग्रंथरचना 
झाली याची संगती कशी लावावयाची ? प्रस्तुत ग्रंथाचे संपादक लिहितात 
त्याप्रमाणे कदाचित ज्ञारदाश्रमात किंवा माहूर सठात त्या पोथ्या 
आढळल्या तर त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. (त्यांनी तो शोध घेतला नसल्यामळे 
संपादनाचे काम अपूर्ण राहिले आहे.) तसेच डाॉ० रेसाइड यांनी या ग्रंथांचा 
रचनाकाळ पंधराव्या शतकात धरला आहे तो कशाच्या आधारावर. त्याचाही 
शोध घेतला पाहिजे. विसोबास बाळापूरकर (ज्ञानप्रबोधकार) आणि नारोबास 
बहाळिचे ( त्र्द्धिपुरवर्णनकार ) यांनी आपापसात चर्चा करून ग्रंथलेखन 
केल्याचे श्री. दत्तराज मराठे यांच्या टौपग्नंथावरून घेतल्याचे संपादकांनी नम्‌द 
केले आहे. - (अवतरणिका पृ. १२) परंतु ग्रंथाच्या शेवटी त्यांनी श्रो दत्तराज 
मराठे यांची टीप न देता श्री. रामचंद्रबुवा महानुभाव यांची टोप दिलेलो आहे. 
त्या टौपग्रंथात ग्रंथाची मूळची टीका दिलेली नाही. मूळपोठिकेवरून काहो 


तरी अनुमान काढणे शक्‍य झाले असते. 


०-१. ||.) ९ डु -. 
यं” च कय, 
क ““िव्णात> रि 
-कखगघरचिघर्जचज, १4७. 
प य 2>हनवभारत' 6 
सुध्द ७५ घो? 
अनक्रमणिका _ न“ अमृतमहोत्सवी ->२७ 
| अनुक्रमणिका च. वर्ष ४ 
4”. वष .89/9. 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *र 2 पत 
यपणपणशशश000णणणणणण व  .“ 
राज्य व 2 ्् चो क क 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे म क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


९४ नवभारत 


ग्रंथलेखनकाळ नवको करण्याचा आणखी एक प्रयत्न करून पाहण्यासारखा 
वाटतो. पंथाच्या साती ग्रंथावर टोपग्रंथ झाले आहेत. मल्ले चोरनायक, हरिराज 
पुसदेकर आणि दत्तराज मराठे हे पहिल्या, दुसर्‍या व तिसऱ्या शोधनीचे 
टोपकार आहेत. ( त्छद्धिपुरवर्णन- प्रस्तावना पृ. ४० ) प्रस्तुत संपादकासही तीन 
टोभग्रंथ मिळाले आहेत : (१) श्री रामचंद्रवुवा महानुभाव, (२ ) श्री. हरोराज 
पुसदेकर व (२) श्री. दत्तराज मराठे. पहिले तीन व रामचंद्रवुवांचा एक असे 
चार टोपग्रंथ होतात. या सर्व टोपग्रंथात दोन्ही ग्रंथातील ओवौसंख्या, कालनिदेगशा 
इत्यादी बाबतची माहिती मिळू जझकेल. त्यातील मूळच्या लेखावरूनही हो माहिती 
मिळण्याची शक्‍यता आहे- 


प्रस्तुत संपादकांनी नमूद केल्याप्रमाणे ( अवतरणिका पृ. १५ ) मळपुरुषाच्या 
काळाचा शोध घेतला तर निश्‍चित वर्ष नसले तरी कालखंड ठरविण्यास मदत 
होईल. त्या दृष्टीने प्रयत्न केल्यास निदान दोन्ही ग्रंथांच्या निमितिकाळातील २२ 
वर्षांचे अंतर कमी होण्यास मदत होण्याची शवयता आहे. 


संपादकांनी वापरलेल्या मूळ पोथीत १२२५ ओव्या आहेत. ( अवतरणिका 
प. २२ ) प्रत्यक्षात संहिता १२२४ ओव्यांची छापलो आहे. श्री. दत्तलक्षराज 
सराठे यांनी प्रकाशित केलेल्या संहितेत १२०४ ओव्या आहेत. अवतरणिकेत 
या. १२०४, १२२४, १२२५ ओवीसंख्येची चर्चा ज्ञालेली नाहो. वस्तुत; प्‌वं 
प्रकाशनातील शेवटच्या दोन ओव्या प्रस्तुत सं हितेत घेतलेल्या नाहोत. म्हणजे 
प्रस्वुत संपादनात पूर्व प्रकाशनातील फक्त १२०२ ओव्याच घेतल्या असाव्यात. 
तेव्हा ( १२२५-१२०२-२२ ) या बावोस किंवा तेवीस नवीन ओव्या कोणत्या, 
त्यांचा काल कोणता याची माहिती संपादकांनी दिलो असती तर अभ्परासंना ती 
उपयुक्त ठरली असतो. १ 


टौपकारांनी टोपग्रंथ[त प्रकरणे पाडली आहेत. संपादकांनी मात्र सबंध 


संहिता प्रकरणे न पाडता छापली आहे. संहितेतही प्रकरणे पाडन शौषके घातली 
असती तर विषय सुलभ होण्यास मदत झाली असतो. 


या ग्रंथाच्या निमितील कारण घडले आहे ते मजेदार असल्यामुळे त्याची 
साहिती येथे देत आहे. श्री. नारोबास बहालिये हें अटनक्रमाने क्र्द्धिपुराचे दशन 
घेऊन स्वस्थीवाडंगाव येथे पं० विश्‍वनाथ बाळाप्रकर थांना भेटले, त्यावेळी 
बरिसोबालांनी नारोबासांना भोजनाचे निमंत्रण दिले. त्यावेळी नारोबासांना ते 
म्हणाले, 


उड दह प / गी र 1. 

न चा णा, र, क 

एकखगधघनचिघयखज, ११&6*नवभारत छे” 
ही (५ 


पिवी ७८।>€ अमृतमहोत्सवी १ > २० 
३, र “डो 
अनक्रमणिका ० वष. 
अनुक्रमणिका *८ ०४ > 
क-न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ,% थत | 
) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ५0 0 
संगणकीकृत कृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामठश ९५ 


' चंद्र वदन बाळी ! आंगे शामकांत सावळी: 
तीयते पाळी वनमाळी: तेतुम्हास्च हो? 

_ विसोबासांच्या बोलण्यातील दिलष्ट्यथ ( दोन अर्थ- १ वांगे, २ रुक्‍्मिणीची 
कथा ) जाणून नारोबासांनाही विनोदानेच काव्यात्म उत्तर देण्याची लहर आलो. 
ते म्हणाले, 

' सप्तरात्र वि्वाजित : जयाते जन आवडे सेवित! 
तेणेसि होय संयुक्‍त : तरि अत्यंत रुचे : 

जरि स्नेहाचिये पाडे : पूण योग जर घडं : 
तरि अमृत होय रोकडे : ते गोडी पाहुनि: 

- वरील प्रश्‍नोत्त रात विसोबासांना नारोबासांच्या कवित्वशवतोचा प्रत्यय आला. 
तेव्हा ते म्हणाले : ' काहो स्वामींची स्तुतपूर्वक कवित्व करा: ' नारोबासांनीही 
त्यांना, ' तुम्होहो काही देवाची स्तुत करा : ' म्हणून विनविले. त्यांनी रुकार 
दिला, ' मग विसोबासी गीतेच चार इलोक प्रधान करुनि गीताथे बारा दते ज्ञान- 
प्रबोध आणि तोन वोवीया ग्रंथ केला. : १२०२३२ : मग तेणेचि काळे नारोबासी 
सासते बेतालोस : ६४२ : बोवीचा रुद्धपुरवर्णन ग्रंथ केला : ' अक्ली या दोन ग्रंथांची 
जन्मकहाणी आहे. 

सुमारे पाऊणशे वर्षे “ अप्रसिद्धीच्या अवगळ्या!त पडलेला ग्रंथ संपादित 


करून तो मराठो वाचक व पंथीय यांना उपलब्ध करून दिला हे संपादकांचे श्रेय 
फारच मोठे आहे. 


[ ज्ञानप्रबोध : पं० विश्‍वनाथ बाळाप्रकर. संपादक- श्री. पु. चं. नागपुरे 
प्रकाशक-महानुभाव विश्‍वभारती प्रकाशन, गांधीनगर अमरावती. प्रथमा- 
वृत्ती-फेब्रुवारी १९७२ मूल्य सात रुपये. पृष्ठे ५१ -- २५९. ] 


-रा. भि. कुलकर्णी 


2 मेड 1) 
ग नि र २ र र 
क र वु व्पात, कि 


-कोबपनिकयल टर ७-.>89स्प्वेळ 4० 
"कखगघरचि्जच्न, च£$ननवभारत २7 
कन घि ७५ च १९ 
(<<? अमूतमहोत्सवी3)->३७ 
अनक्रमणिका ३, र ह ३ 
अनक्रमणि का १९८ क तरत, क 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ४ थता. रज 


11 9 .” 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ, 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


फाझफाठशाळायमडळ घंफयाळा 


९, धर्मकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०००० 
कापडी बांधणी १०७४-०० 
२, घर्मेकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधा बाथणा १५०८-०० 
कापडी बांधणी १८९.०० 
३, ध्मक्तादा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला वळ 
कापडी बांधणी ७३.०० 
४. मीमांसाकोणश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) २५०-००८ 
५. कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोश ६.०० 
६, बाद्वागमाथंसंग्रह मनही 


बृदिक सस्कृतांचा विकास ( सुधारून वाढविळेळी आवृत्ती ) 
( तकंताथे लक्ष्मणशासत्री जोशी) ३०.०० 


८. नवमानवतावाद रन० 
९, मानवाचा आदश ३.०० 
१०, चाबोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 
( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
११, गीता-प्रवंश (डॉ, गो. वि. देवस्थळी ) २.५८ 
१२. महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा, अ. दाभोलकर ) २.०० 
१३, सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंद संस्कृती 
(श्रा, प्र, रा, दशमुख ) ९१.७७ 
१४. डातहासाच तत्त्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवलं) *७० 
१५, ठाकशाहांचे धाक (श्रा, पन्नालाल सुराणा) २००० 
१९, भारताय ख्ोंथमांचा आदश ( सो, कमल पाध्ये १. झनक 
; 1) % 


द: कडी ९९>- 
छं ्& 
"कखगघरचिछनसज, रखगघर डव नवभारत 
े ष्ट 


व्ह 


दिव ७९2६ अमृतमहोत्सवी (9->७ 
अनुक्रमणिका ८ ४० 
र त (0 ग्रलजट जन 
झं 1 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *- ८ पता 
द ५/- ५» ३ शे क 
- 4. क्र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे केलि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९ष्ट0. ४०. ॥॥ 11 1332 


टगड्सडशकस्ताम्लड 
2222232 2:22. 
> 


22.८2 
८... 


“6, 20०१५” £>>> 
व्र ल््ट््य््ल्र 
2८:> > 


2022222 
2५2->> :५०-४/८८ 
>2:८४/८८: ऱ्र् 9 


ट्ट *<<:: 222222 >> र्ट; >; 
2 2:24 


की 


१4 


4८ 


> “जू” 
क्र 


71२2 
ऱ्य 


1024-12 
1220028 
1122-11 22 


** 


ऱ्व्ड-- 


५| ४२1७८६] (४) 


">> 


0910 1316 


टप्यम मप ५ ७ 


८ >>> 
२५६२] 


ब... 


*1>81:€£ 2 


1९]1४९ £2;> 


2. 


्ज 


्.. 


४४ -५६॥६/८-09//९8 9 ८८०1 


*>2]£ ५ ७२1७४ ह (2५२ ८७७७७ 
८२8७ 902 1>£ 


१२॥>२ (191) 2>> ५४८1७ ॥|>91॥५ |>11£ 


'हे1५£ ५२२५ 8112 हे ६४3 


[2९28९ 1212112 8:५४ 
५२>1६ >>& 2२ [>५९०>७ 


६ 109 “७४89 "82 >५७>५| ४121028 ७ 


"118 1272] 2112 91५१६ 1६11411258 11231पटेडे 112 
घ्या २५. 9३३० ०24३ 
५२३० > ४३०:५०७ -4189 >:99>:9४ 


1-० 82५143) २८2) 23114 


८२२1८20 


चव्ध>- > >>> 


> चया 


3. 


्श क *्श * ४५ . तुक ल लै २ क-न 
>. “व्या 202 अड >> ््या> > “य. शे. > 2 > च्या -्ाळ > 


नवभारत 


उ “०-2 


44... 


7०१४७७० य्य”, 
क 


न्न 
ऱग्ग् 


*« 


ब्लु 


न्क्य्य्ट्ण 


“आट” 
९६, 0 


). हि”. 


“५२७० "च्यय” “२० 7”22>> 


०“ 
ऱ्य 
"दू. &. हे 


काच “व 


1) 


|. > 


टोरॅप्»- “य्य वळ कळ व्य 


न. 
व 


फू 


क्र 
वा 
*«. 


व _ 
क्क» याहू, 


४५ .. 


“व्या” “० >> 
१.) “१ ». टे 


व 
4५ 


»"*पळ> 
> गो 


> 


आह ०४७ 2-:- क वा. > न क्ट -. डो “9 
2 ४:७०” क ०७७०२०. क यक पकी > 
अनक्रमणिका प्यार निकी 
झं मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
णज्य 1 मप 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


